RNI No. MAHBIL / 2012 / 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


वर्ष ११ , अंक - २४ ] 
- 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 26th May 2022 
Notification 

▬ — ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No. SPP - 2022 / U.O.R . 45 / D - XIV . In view of the request made by Adv . Ujjwal Nikam , seeking 
cancellation of his appointment as the " Special Public Prosecutor " and recommendation received from 
Home Department regarding cancellation of his appointment for conducting the case which is arising 
out of C.R. No. 85 / 2010 registered at Rajarampuri Police Station , Kolhapur , the Government of 
Maharashtra hereby cancels the appointment of Adv . Ujjwal Nikam as the " Special Public Prosecutor " 
made vide Law and Judiciary Department Nofitication No. SPP - 2012 / A.S . 56 / D - XIV , dated 31st October 
2012 with immediate effect . 

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

VAISHALI P. BORUDE , 

Section Officer , 

Law and Judiciary Department . 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 31st May 2022 
Notification 

- 

No. SPP - 2022 / UOR No. 47 / D - XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of 
the Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. II of 1974 ) and Section under 8 
( 1 ) of Maharashtra Control of Organized Crime Act , 1999 ( 30 of 1999 ) , the Government of Maharashtra , 
hereby appoints Adv . Ujjwal Nikam as " Special Public Prosecutor " for conducting the Session Case 
No. 992/2021 pending before Hon'ble Sessions Court , Shivajinagar , Pune which is arising out of C. 
R. No. 381/2021 registered at Lonikalbhor Police Station , District Pune . 

( १ ) 

एच -७६ , भाग एक ( पु . वि . पु . ) – २४ 


[ पृष्ठे ८५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

The fees of Adv . Ujjwal Nikam , Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department 
as per the fee proposal agreed by Home Department and appoved by this department . 

His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

The Government reserves the right to revoke / modify / annul the Order without assigning 
any reasons . 
By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

PRAVIN A. KUMBHOJKAR , 

Deputy Legal Advisor cum 
Deputy Secretary , 

Law and Judiciary Department . 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 31st May 2022 

Notification 

No. SPP - 3122 / 108 / CR 7 / D - XIV.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the 
Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. II of 1974 ) , the Government of 
Maharashtra , hereby appoints Adv . Ujjwala Pawar , as " Special Public Prosecutor " for conducting the 
Cases arising out of C. R. No. 545/2021 registered at Lonikand Police Station , District Pune . 

Lump sum fees of Rs . 50,000 ( Rupees Fifty Thousand only ) as quoted by Adv . Ujjwala Pawar 
has been already deposited by the Applicant Smt . Sujata wagaskar to the Government , vide R.B.I. 
Challan No. 9995 , dated 12th May 2022. The amount will be paid to Adv . Ujjwala Pawar after 
completion of the case . 

Her appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra 
Law Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

The Government reserves the right to revoke / modify / annul the Order without assigning 
any reasons . 

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

PRAVIN A. KUMBHOJKAR , 

Deputy Legal Advisor cum 
Deputy Secretary , 

Law and Judiciary Department . 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 2nd June 2022 

Notification 

No. SPP - 3122 / 731 / CR 61 / D - XIV . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of 
the Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. Il of 1974 ) and Section under 8 
( 1 ) of Maharashtra Control of Organized Crime Act , 1999 ( 30 of 1999 ) , the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv . Ujjwala Pawar , as " Special Public Prosecutor " for conducting the MCOCA case 
No. 921/2021 pending before Hon'ble Sessions Court , Pune , which is arising out of C.R.No. 350 / 
2021 registered at Baramati Police Station , District Pune . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

Lump sum fees of Rs . 1,00,000 ( Rupees One Lakh only ) as quoted by Adv . Ujjwala Pawar has 
been already deposited by the Applicant Shri . Raviraj Sadashiv Tawre to the Government , vide R.B.I. 
Challan No. 5257 , dated 2nd June 2022. The amount will be paid to Adv . Ujjwala Pawar after 
completion of the case . 

Her appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra 
Law Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

The Government reserves the right to revoke / modify / annul the Order without assigning 
any reasons . 

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

PRAVIN A. KUMBHOJKAR , 

Deputy Legal Advisor cum 
Deputy Secretary , 
Law and Judiciary Department . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) यांजकडून 

जिल्हा सातारा 

अधिसूचना कलम ११ 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक भूसं / कृ.खो. / एसआर -१४१ / २००१ / २०२२ . - ज्याअर्थी , मौजे नागठाणे , तालुका , जिल्हा सातारा , एसआर क्रमांक १४१/२००१ येथील 
जमिनीचे संपादन करणेच्या संबंधात भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त 
अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 
जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 
; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , सातारा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश , " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ - अ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा 
त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) नुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित 
करण्यात येत आहे 
; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , क्रमांक २१ ( कृ . खो . ) , सातारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा सातारा , तालुका सातारा , गाव नागठाणे 

अ . क्र . 

अंदाजित क्षेत्र 

भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

चतु : सीमा 

पूर्व 

पश्चिम 

उत्तर 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

७ 

हे . आर 

१ ९ ३७ पै . 

०.१५ 

१०५२ 

१ ९ ३७ 

१ ९ ४१ 

२०४० पै . 

०.०२ 

२०४५ 

२२०८ 

२०४१ 

२०४१ पै . 

०.०३ 

२०४७ 

२२०८ 

२०४२ 

२०४२ पै . 

०.०१ 

२०४८ 

२२०८ 

२०४३ 

२०४३ पै . 

0.09 

२०५० 

२१७० 

२०४४ 

२०४४ पै . 

0,09 

२०५३ 

२१७४ 

२०५४ 

२०४५ पै . 

०.०३ 

२० ९ ५ 

२०४० 

२०४६ 

२०४६ पै . 

0.004 

२०८४ 

२०४१ 

२०४७ 

२०४७ पै . 

०.००५ 

२० ९ २ 

२०४२ 

२०४८ 

२०४८ पै . 

0.004 

२० ९ २ 

२०४२ 

२०४ ९ 

२०४ ९ पै . 

0.004 

२० ९ २ 

२०४२ 

२०५० 

२०५० पै . 

०.००५ 

२० ९ २ 

२०४३ 

२०५१ 

२०५१ पै . 

०.००५ 

२० ९ २ 

२०४४ 

२०५२ 

२०५२ पै . 

0.004 

२० ९ २ 

२०४४ 

२०५३ 

२०५३ पै . 

0.004 

२० ९ २ 

२०४४ 

२०५४ 

२०५४ पै . 

०.००५ 

२०८ ९ 

२२०८ 

२०५५ 

२०५५ पै . 

0.004 

२०८ ९ 

२१ ९ ३ 

२०५६ 

२०५६ पै . 

0.004 

२०८ ९ 

२१ ९ ३ 

२०५७ 

२०५७ पै . 

0.004 

२०८८ 

२१ ९ २ 

२०५८ 

२०५८ पै . 

0.004 

२०८६ 

२१ ९ २ 

२०५ ९ 

२०१८ पै . 

०.०७ 

२० ९ ५ 

१७५७ 

२०३१ 

२१८८ पै . 

०.०७ 

२० ९ ७ 

१७५२ 

२१ ९ ० 

२१ ९ ३ पै . 

0.004 

१ ९ ४४ 

२१ ९ ४ 

२१ ९ ० 

२१०० पै . 

०.०२ 

२० ९९ 

२०१८ 

२० ९ ५ 

२०३२ पै . 

०.०३ 

२१७० 

२०३ ९ 

२०३३ 

२०३३ पै . 

0.03 

२१ ९ २ 

२०३५ 

२०३४ 

२०३४ पै . 

0.09 

२०६० 

२०३५ 

१ ९ ८८ 


१ 

२ 


३ 

४ 

५ 

७ 


८ 


९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 


दक्षिण 

६ 

२०२७ 

२०१८ 

२०४० 

२०४१ 

२०४२ 

२०४३ 

२१०० 

२०४५ 

२०४६ 

२०४७ 

२०४८ 

२०४ ९ 

२०५० 

२०५१ 

२०५२ 

२०५३ 

२०५४ 

२०५५ 

२०५६ 

२०५७ 

२०३० 

२१८ ९ 

२१४० 

२१०१ 

२०१८ 

२०३२ 

२०३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक-- चालू 

१ 

२ 

३ 

६ 

७ 

हे . आर 

२८ 

२००६ पै . 

०.०४ 

२००५ 

२०३३ 

२१ ९ २ 

२०३४ 

२ ९ 

२००७ पै . 

०.०३ 

२००४ 

२०३४ 

२००५ 

१ ९ ८८ 

३० 

२०२२ पै . 

०.०१ 

२०१८ 

टिक्का नं . ४ १८०५ 

२०२३ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : उरमोडी प्रकल्प सातारा . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : उरमोडी प्रकल्पांतर्गत- पुनर्वसित गावठाणाच्या पोहोच रस्त्यासाठी संपादन . 

हे 

- 

समाजाला मिळणारे लाभ : ( अ ) उरमोडी प्रकल्पांतर्गत सदर पोहोच रस्त्यामुळे मौजे नागठाणे ( पुनर्वसित गावठाण आष्टे ) हे मुख्य बाजार पेठेस 
जोडले जाणार आहे . 

( ब ) या योजनेअंतर्गत गावठाणासाठी मुख्य रस्त्यापासून वाहतूक व दळणवळण करणे सोईचे होईल . 

( क ) या योजनेमुळे गावठाणातील लोकांना दैनंदिन व्यवहार करण्यास मदत होईल . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

संपादन करणेत येणाऱ्या क्षेत्रामध्ये जमीन येत असल्यामुळे गावठाण विस्थापित होत नाही . बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याचा प्रश्न उद्भवत 

नाही . 

अनुसूची- चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

मा . जिल्हाधिकारी , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक भूसं / आरआर / कावि -७११ / २०१ ९ , दिनांक २२ मार्च २०१ ९ अन्वये भूमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळणेचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ प्रकरण २ मध्ये नमूद सामाजिक परिणाम निर्धारण 
२ 
( Social Impact Assessment ) बाबतच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेबाबत . 

( १ ) कक्ष अधिकारी महसूल व वन विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक संकीर्ण / २०१८ / प्र . क्र . २२ / अ -३ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये ( १ ) 
उरमोडी , ( २ ) तारळी , ( ३ ) जिहे कठापूर , ( ४ ) धोम बलकवडी या चार पाटबंधारे प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारण ( Social Impact 
Assessment ) ची आवश्यकता नाही . त्यापासून सूट देणेत आलेली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : लागू नाही . 

( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : प्रश्न उद्भवत नाही . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील : प्रश्न उद्भवत नाही . 

टीप : उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , क्रमांक २१ ( कृ . खो . ) , सातारा ( भूमी संपादन भवन , जिल्हा न्यायालयासमोर ) यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

श्रीरंग तांबे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २१ ( कृ.खो. ) , सातारा . 

सातारा , ३ जून २०२२ . 


५ 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

BY PUBLIC TRUST REGISTRATION OFFICE 

Public Notice of Before Amalgamation of Two Trusts 

Application No .: 22/2022 

Name of Public Trust : Omkar trust P.T.R. No. E - 1505 / P 

And Public Trust Swa - roopwardhini P.T.R. No. : F - 1694 / P 

No. 3355 / 3279 / 2022. 

Public at large is hereby made to note that , 

1. Assistant Charity Commissioner | Pune , Maharashtra is enquiring into the proposed 
amalgamation of Omkar Trust ( E - 1505 / Pune ) into Swa - roopwardhini ( F - 1694 / Pune ) as per S. 
50 - A ( 2 ) of Maharashtra Public Trust Act , 1950 . 

2 . 

Objections if any are invited for the above stated amalgamation and if there is any claim , dues 
of whatsoever nature over the movable or immovable properties if any of Omkar Trust . 

3 . 

Public Notice is hereby given to call for objections if any regarding the above inquiry and such 
objections should be sumbitted in writing at above mentioned address of the office of Charity 
Commissioner Pune within 30 days from the publication of this notice . Any objection received 
after said limitation shall not be considered for any reason and in such circumstances the 
Authority shall proceed to conclude the inquiry and pass necessary orders in the matter thereby 
permanently amalgamating Omkar Trust into Swa - roopwardhini . 

This notice is given with the sign and seal of Assistant Charity Commissioner I on 30th May 
2022 . 

SUNITA TIKONE , 

Superintendent , 

Public Trust Registration Office , 
Dhole Patil Road , Pune Camp , 
411 001 , Maharashtra . 

Pune , 31st May 2022 . 

पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक पोउआ / वाहतूक - २ ९ ५८ / २०२२.- ज्याअर्थी , पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे , त्याअर्थी , 
महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१ ९ ६ / ८७१ / सीआर -३७ / टीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा , 
कलम ११५ , ११६ ( १ ) , ( ए ) , ( बी ) , ११६ ( ४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून 
मी , राहुल श्रीरामे , पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक शाखा , पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी ) 
खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . 

सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबतचे असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील . 

स्वारगेट वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 

( १ ) मीरा सोसायटी गेट जवळील ॲटो रिक्षा स्टॅण्डचा आवार वगळून सिटीउड सोसायटी गेटपर्यंत पी -१ , पी -२ पार्किंग करण्यात येत आहे . 
( २ ) सिटीउड को . ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी गेटचे दोन्ही बाजूस १० मीटर नो - पार्किंग करण्यात येत आहे . 

राहुल श्रीरामे , 
पोलीस उपआयुक्त , 

वाहतूक शाखा , पुणे शहर , पुणे . 

पुणे , २४ मे २०२२ . 


शके १ ९ ४४ 

७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था यांजकडून 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) व्यवस्थापक , ब्रह्मदेवदादा माने सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर यांचा प्रस्ताव दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / ब्रह्मदेवदादा माने बँक / का.क. १५६/६२६/२०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये ब्रह्मदेवदादा माने सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

श्री . दिनेश भिमराव पक्षाळे 

विशेष वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 

श्री . अजित महादेव महावरकर 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 

श्री . रमेश शिवाजी सुरवसे 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 

श्री . लक्ष्मण शंकर केंगार 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 

श्री . चंद्रकांत पिराप्पा म्हेत्रे 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 

६ 

श्री . राजेंद्र शंकर क्षिरसागर 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 

७ 

श्री . संतोष रामचंद्र घोडके 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 

८ 

श्री . अनिल दशरथ जाधव 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 

९ 

श्री . नानासाहेब मनोहर गायकवाड 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

पुणे 

१० 

श्रीमती ताई दिनकर बनसोडे 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 

ज्युनिअर ऑफिसर 
क्लार्क 

११ 

श्री . मल्लिकार्जून गुरुसिद्ध कस्तुरे 

वसुली अधिकारी 

उस्मानाबाद 

अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . 

३ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


१ 

२ 

३ 

४ 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , ब्रह्मदेवदादा माने सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर " 
असा फलक लावता येईल . 

९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिशीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

नमूद करावा . 
शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

पुणे , २१ मार्च २०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , भगिनी निवेदिता सहकारी बँक मर्यादित , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक 
५ मार्च २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / भगिनी निवेदिता बँक / का.क. १५६/६४६/२०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये भगिनी निवेदिता सहकारी बँक मर्यादित , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , 
कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

१ 

२ 

४ 

५ 

श्रीमती अन्विता मराठे 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 

श्रीमती रेवती मुळे 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 

श्रीमती वैजयंती कानडे 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

पुणे , मुंबई , औरंगाबाद , 

बीड , सोलापूर , अहमदनगर . 


१ 


२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

९ 

अटी .- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 

२ . 

३ . 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात 

यावा . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , भगिनी निवेदिता सहकारी बँक मर्यादित , पुणे " असा 
फलक लावता येईल . 

९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिशीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे , 

पुणे , २२ मार्च २०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिजामाता महिला सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक ७ मार्च २०२२ . 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

- 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / जिजामाता महिला बँक / का.क. १५६/६४७/२०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये जिजामाता महिला सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , 
कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२२ 
१ ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

१ 

२ 

३ 

५ 

श्री . विजय पुंडलिक शिंदे 

सिनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 

२ 

श्री . लक्ष्मण रामभाऊ गोडांबे 

वसुली अधिकारी 

३ 

श्री . प्रविण शिवराम शेलार 

सिनिअर ऑफिसर 
सिनिअर ऑफिसर 
सिनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
अहमदनगर जिल्हा 

४ 

श्री . सुनिल धोंडीराम भोसले 

वसुली अधिकारी 

अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 

२ . 

३ . 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , जिजामाता महिला सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे " असा 
फलक लावता येईल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

-- 

पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके 

१ ९ ४४ 

११ 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

पुणे , २१ मार्च २०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) कार्यकारी संचालक , बारामती सहकारी बँक लिमिटेड , भिगवण रोड , बारामती यांचा प्रस्ताव दिनांक ८ मार्च २०२२ व १ ९ मार्च 

२०२२ . 

आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / बारामती सहकारी बँक / का.क . १५६/६८५/२०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये बारामती सहकारी बँक लिमिटेड , भिगवण रोड , बारामती या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल 
२०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
३ 

१ 

२ 

४ 

श्री . विजय हनमंत जाधव 

उपसरव्यवस्थापक 

पुणे 

वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 

श्री . धैर्यशील रामचंद्र काळे 

शाखाधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 

३ 

श्री . प्रशांत ज्ञानदेव शिर्के 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

पुणे , सोलापूर 
अहमदनगर , नाशिक 

४ 

श्री . नवनाथ यशवंत जगताप 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

५ 

श्री . नितीन छगनराव काळे 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

६ 

श्री . राकेश अनंत शहाणे 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

पुणे , सातारा 
पुणे , रायगड , नाशिक 
पुणे , अहमदनगर 

७ 

श्री . कुणाल बाबासाहेब गालिंदे 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 

२ . 

३ . 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


१ 


२ 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , बारामती सहकारी बँक लिमिटेड , भिगवण रोड , 
बारामती " असा फलक लावता येईल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे 
परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यका 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

पुणे , २८ मार्च २०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , प्रेरणा को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , थेरगाव , पुणे प्रस्ताव दिनांक २१ मार्च २०२२ . 

आदेश 

— 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / प्रेरणा बँक / का . क . १५६/६८६/२०२१ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
प्रेरणा को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , थेरगाव , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ 
व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

१ ९ ६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

श्री . मेघनाथ सदाशिव बोडस 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 

असि , जनरल मॅनेजर 
चिफ मॅनेजर 

२ 

श्री . भास्कर मोहन काळोखे 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 

३ 

श्री . सचिन विलास शेलार 

असि . मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 

अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 

२ . 

३ . 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , प्रेरणा को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , थेरगाव , पुणे " 
असा फलक लावता येईल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

६ 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

पुणे , २८ मार्च २०२२ . 


१ 


१३ 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 
३१ 

ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महेश सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक १७ मार्च 

२०२२ . 

आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / महेश बँक / का.क. १५६/६८७/२०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये महेश 
सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
३ 

१ 

२ 

४ 

श्री . श्रीकांत एकनाथ जाधव 

सरव्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

संपूर्ण महाराष्ट्र 

२ 

श्री . रविंद्र गणपत नेवरेकर 

मुख्याधिकारी 

वसुली अधिकारी 

संपूर्ण महाराष्ट्र 

३ 

श्री . सुर्यकांत काशिनाथ गिते 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 

शाखा व्यवस्थापक 
शाखा व्यवस्थापक 

४ 

श्री . मनोज मोतीलाल भंडारी 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 

अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . 

३ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , महेश सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे " असा फलक लावता 
येईल . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 

-- 

पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके 

१ ९ ४४ 

१५ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

पुणे , २८ मार्च २०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , रामराज्य सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचा प्रस्ताव दिनांक २ मार्च २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / रामराज्य बँक / का.क. १५६/६८८/२०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
रामराज्य सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम 
१०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

१ 

२ 

३ 

५ 

१ 

श्री . सुरेश श्रीराम काळे 

अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 

अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 

२ . 

३ . 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , रामराज्य सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे " असा फलक 
लावता येईल . 

९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

पुणे , २८ मार्च २०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

वाचा : -- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , पिंपरी - चिंचवड सहकारी बँक मर्यादित , पिंपरी यांचा प्रस्ताव दिनांक २८ मार्च २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक ना बँका / १ - सआ / पिंपरी - चिंचवड बँक / का.क. १५६/७४४/२०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये पिंपरी - चिंचवड सहकारी बँक मर्यादित , पिंपरी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ १ , 
कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते 
दिनांक 
३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
३ 

१ 

२ 

४ 

श्री . धनंजय मुरलीधर पाटील 

महाव्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सौ . पल्लवी अभिजीत फडके 

वरिष्ठ व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 


१ 


२ 


महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -- चालू 

१ 

२ 

४ 

५ 

३ 

श्री . संकेत संजीव शहा 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 

४ 

श्री . प्रमोद नामदेव साळुंखे 

पासिंग अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

अटी . -- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी . 

२ . 

३ . 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर करण्यात 

यावा . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , पिंपरी - चिंचवड सहकारी बँक मर्यादित , पिंपरी " असा 
फलक लावता येईल . 

९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

पुणे , ५ एप्रिल २०२२ . 


१७ 


१८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

वसुली अधिकारी यांजकडून 
आदेश ( २०१ ) 

१ 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ४२ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . राजेंद्र तुकाराम पांढरे ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ५७,२२,२८ ९ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून 
द.सा.द.शे. १४ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . कुमार दशरथ थोरात , सौ . जयश्री बाबासो कोळेकर तसेच 
सौ . रूपाली सचिन मदने , सौ . आश्विनी सतिश धायगुडे व चंद्रभागा दशरथ थोरात यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , 
लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व 
बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक 
ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) 

१०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/२०/५६२ / २०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ , 

( २ ) 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) 

श्री . राजेंद्र तुकाराम पांढरे 

( २ ) 

सौ . मनिषा राजेंद्र पांढरे 

( ३ ) 

सौ . रूपाली सचिन मदने 

( ४ ) सौ . आश्विनी सतिश धायगुडे 

( ५ ) 

सौ . जयश्री बाबासाहेब कोळेकर 

( ६ ) श्रीमती चंद्रभागा दशरथ थोरात 

( ७ ) 

श्री . कुमार दशरथ थोरात 

( ८ ) श्री . बाळु आबु थोरात 

( ९ ) श्री . सुभाष शांताराम थोरात 

हे . ८६.३३ 

00 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे खामगाव टेक , ता . हवेली , जि . पुणे येथील गट नं . ९९ / ब / १ , यांसी क्षेत्र ० ९ हे . १७ आर अधिक 
पो.ख. ०२ हे . ०१ आर असे एकूण ११ हे . १८ आर यापैकी ०१ हे . ५२.८३ आर अधिक पो.ख. हे . ३३.५ आर असे एकूण क्षेत्र ०१ हे . 
आर ही सहकर्जदार श्री . कुमार दशरथ थोरात , सौ . जयश्री बाबासो कोळेकर तसेच सौ . रूपाली सचिन मदने , सौ . आश्विनी सतिश धायगुडे व 
श्रीमती चंद्रभागा दशरथ थोरात यांनी यांच्या मालकीची रजि . गहाणखताने तारण दिलेली शेतजमीन मिळकत . 

चतु : सीमा 

: 

पूर्वेस 

धायगुडे वस्ती सहाजपूर रस्ता 

दक्षिणेस 

1 श्री . तुकाराम किसन थोरात यांची मिळकत 

पश्चिमेस 

: 

खामगाव टेक ते उरुळीकांचन रस्ता 

उत्तरेस 

श्री . शंकर किसन थोरात यांची मिळकत 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही 
करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ११ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , ११ जानेवारी २०२२ . 


शके १ ९ ४४ 

१ ९ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
आदेश ( २०१ ) 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ४३ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . तुषार उत्तम कांचन ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ३४,७७,२०३ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून 
द.सा.द.शे. १४ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . उत्तम काळुराम कांचन यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , 
कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात 
आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , 
ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) 

१०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१७३/६१२/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ , 

( २ ) 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) 

श्री . तुषार उत्तम कांचन 

( २ ) 

श्री . उत्तम काळुराम कांचन 

( ३ ) 

सौ . शोभा उत्तम कांचन 

( ४ ) 

सौ . पुनम तुषार कांचन 

( ५ ) 

सौ . वंदना कैलास कांचन 

( ६ ) श्री . भिमराव काळुराम कांचन 

( ७ ) 

श्री . मंगेश माणिक कांचन 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे बोरीभडक , ता . दौंड , जि . पुणे येथील गट नं . ७६ , यांसी क्षेत्र ० ९ हे . ६ ९ आर अधिक पो . ख . ०१ 
हे . ३३ आर असे एकूण ११ हे . ००१ आर यापैकी रजि . गहाण खतान्वये तारण दिलेले सहकर्जदार श्री . उत्तम काळुराम कांचन यांचे मालकीचे 
क्षेत्र ०१ हे . ० ९ आर क्षेत्र ( पो . ख . सह ) ही शेतजमीन मिळकत . 

चतु : सीमा 

1 

पूर्वेस 

: श्री . तुषार कांचन , संदिप कांचन व विलास कांचन यांची मिळकत 

दक्षिणेस 

: 

कॅनॉल 

पश्चिमेस 

: कॅनॉल / नाला 

उत्तरेस 

गट नं . ७७ पैकी मोहन खेडेकर यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही 
करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ११ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , १८ जानेवारी २०२२ . 


२० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

आदेश ( २०३ ) 

J 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ४४ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गणपत शिवाजी नागवडे ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १०,०१,०८४ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून 
द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . गणपत शिवाजी नागवडे यांचे मालकीचे खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे 
व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , 
ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/४१/५८३/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ , 

( २ ) 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) 

श्री . गणपत शिवाजी नागवडे 

( २ ) 

सौ . राणी गणपत नागवडे 

( ३ ) 

श्री . संतोष पिलाजीराव थोरात 

( ४ ) श्री . श्रीकांत विठ्ठल नागवडे 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे खामगाव , ता . दौंड , जि . पुणे येथील गट नं . ७८३ , यांसी क्षेत्र ०२ हे . ३७ आर अधिक पो . ख . ०० 
हे . ०१ आर असे एकूण ०२ हे . ३८ आर यापैकी श्री . गणपत शिवाजी नागवडे यांचे मालकीचे क्षेत्र ०० हे . ३० आर ही शेतजमीन मिळकत . 
चतु : सीमा 

: 

पूर्वेस 

: श्री . सुनिल उत्तम नागवडे यांची मिळकत 

दक्षिणेस 

1 

सहजपूर - यादववाडी रोड 

पश्चिमेस : 

श्री . श्रीकांत नागवडे यांची मिळकत 

उत्तरेस 
: श्री . अशोक नारायण नागवडे यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही 
करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा , डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , १८ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २०४ ) 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ४५ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सोमनाथ बबन खेडेकर ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ८,११,१५२ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून 


शके १ ९ ४४ 

२१ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . सोमनाथ बबन खेडेकर यांचे मालकीचे खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे 
व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , 
ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१८०/६१८/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ , 

( २ ) 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) 

श्री . सोमनाथ बबन खेडेकर 

( २ ) 

श्री . रमेश जालींदर कुदळे 

( ३ ) श्री . पांडुरंग विलास कड . 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे राजेवाडी , ता . पुरंदर , जि . पुणे येथील वसुली गट नं . २७१ , यांसी क्षेत्र ०२ हे . ५४ आर पैकी 
श्री . सोमनाथ बबन खेडेकर यांच्या नावावरील ०० हे . ३० आर ही शेतजमीन मिळकत . 

चतु : सीमा 

: पूर्वेस 

श्री . बापु बबन खेडेकर व सुरेश राऊत यांची मिळकत 

: 

श्री . गोकुळ जगताप यांची मिळकत 

दक्षिणेस 
पश्चिमेस : 

श्री . गोकुळ जगताप यांची मिळकत 

उत्तरेस 

: 

श्री . बधे यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही 
करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , १८ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २०५ ) 

- 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ४६ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी , द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . देवराम बबन खेडेकर ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ४,४ ९ , ०२३ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून 
द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . देवराम बबन खेडेकर यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , 
कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात 
आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , 
ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


२२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१८६/६२३/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ , 

( २ ) 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) 

श्री . देवराम बबन खेडेकर 

( २ ) 

श्री . गोरखनाथ रामचंद्र खेडेकर 

( ३ ) 

श्री . दिलीप बाळासो . कामठे 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे मिरवडी , ता . दौंड , जि . पुणे येथील गट नं . ६ ९ , यांसी क्षेत्र ०१ हे . ६८ आर अधिक पो . ख . ०० हे . 
०३ आर असे एकूण ०१ हे . ७१ आर यापैकी श्री . देवराम बबन खेडेकर यांचे मालकीचे क्षेत्र ०० हे . २० आर क्षेत्र ही शेतजमीन मिळकत . 
चतु : सीमा 

पूर्वेस 

गट नं . 

७० 

दक्षिणेस 

: 

श्री . गबाजी रामचंद्र शिंगाडे यांची मिळकत 

पश्चिमेस : 

सदर गटापैकी श्री . प्रविण नामदेव कोंडे यांची मिळकत 

उत्तरेस 
! 

श्री . शिवाजी शंकर कोंडे यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही 
करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे 

लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , १८ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २०६ ) 

- 

J 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ४७ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दिपक अमृत टिळेकर ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये २३,२३,०७४ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून 
द.सा.द.शे. १४ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . अमृत भगवंत टिळेकर , श्री . बबन भगवंत टिळेकर , श्री . 
सुरेश भगवंत टिळेकर व श्री . रमेश भगवंत टिळेकर यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त 
करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , 
खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा 
चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३ ९ / ५८१ / २०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ , 

( २ ) 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) श्री . दिपक अमृत टिळेकर 

( २ ) सौ . सुप्रिया दिपक टिळेकर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

२३ 

( ३ ) श्री . अमृत भगवंत टिळेकर 

( ४ ) 

श्री . प्रकाश जयराम गायकवाड 

( ५ ) 

श्री . पप्पु बाळासाहेब तोडकर 

( ६ ) 

श्री . रमेश भगवंत टिळेकर 

( ७ ) 

श्री . बबन भगवंत टिळेकर 

( ८ ) श्री . सुरेश भगवंत टिळेकर 

( ३ ) 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे टिळेकरवाडी , ता . हवेली , जि . पुणे येथील गट नं . २ , यांसी क्षेत्र ०० हे . २१ आर अधिक पो . ख . 

०० हे . १० आर असे एकूण ०० हे . ३१ आर यापैकी क्षेत्र ०० हे . १५.५० आर सहकर्जदार श्री . अमृत भगवंत टिळेकर , श्री . बबन भगवंत टिळेकर , 
श्री . सुरेश भगवंत टिळेकर व श्री . रमेश भगवंत टिळेकर यांचे समाईक मालकीचे क्षेत्र व भविष्यात त्यावर होणारे बांधकाम ही मिळकत . 

चतु : सीमा 

पूर्वेस 

रस्ता 

दक्षिणेस 

! 

श्री . शरद बाळासाहेब टिळेकर यांची मिळकत 

पश्चिमेस : 

श्री . संतोष दगडु टिळेकर यांची मिळकत 

उत्तरेस 

समाईक रस्ता श्री . बाजीराव भिकु टिळेकर यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही 
करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , १ ९ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २०७ ) 

, 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ५१ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्रीमती संगिता बाळु भंडलकर ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,७२,८०४ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून 
द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्रीमती संगिता बाळु भंडलकर यांचे मालकीचे खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे 
व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . 
पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ५२ / ५ ९ ४ / २०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ , 

( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) श्री . संगिता बाळु भंडलकर 

( २ ) सौ . मिनाक्षी प्रशांत कांबळे 

( ३ ) श्री . विठ्ठल बारकु भंडलकर 


२४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे डाळींव , ता . दौंड , जि . पुणे येथील गट नं . ५०० मधील श्रीमती संगिता बाळु भंडलकर यांनी कर्जास 
तारण दिलेले त्यांच्या नावावरील क्षेत्र ०० हे . २ ९ आर ही शेतजमीन मिळकर . 

चतुःसीमा 

: पूर्वेस 

: 

श्री . साहेबराव बाबुराव म्हस्के यांची मिळकत 

दक्षिणेस 

: 

गुजर महाविर यांची मिळकत 

पश्चिमेस : 

श्री . मारूती नवाजी म्हस्के यांची मिळकत 

उत्तरेस 
: 

श्री . संजय भंडलकर यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही 
करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , २१ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २०८ ) 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ५५ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी , द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संपत श्रीरंग म्हेत्रे ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ६६,२३,५० ९ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून 
द.सा.द.शे. १४ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . श्रीरंग दामु म्हेत्रे यांचे मालकीची मिळकत . तसेच इतर 
सर्व तदंगभूत वस्तुसहीत मिळकत यांचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या 
आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर 
शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व 
निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१७४/६१३/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ , 

( २ ) 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) 

श्री . संपत श्रीरंग म्हेत्रे 

( २ ) 

सौ . सुवर्णा संपत म्हेत्रे 

( ३ ) 

श्री . श्रीरंग दामु म्हेत्रे 

( ४ ) सौ . वेणुबाई श्रीरंग म्हेत्रे 

( ५ ) श्री . रविंद्र भगवान हिंगणे 

( ६ ) श्री . चंद्रकांत भिमराव टिळेकर 

( ३ ) 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे टिळेकरवाडी , ता . हवेली , जि . पुणे येथील गट नं . ११६ , यांसी क्षेत्र १० हे . ९ ० आर अधिक पो . 
ख . ०१ हे . ८१ आर असे एकूण क्षेत्र १२ हे . ७१ आर यापैकी क्षेत्र ०२ हे . ११.८४ आर ( पो . ख . सह ) क्षेत्र सहकर्जदार श्री . श्रीरंग दामु म्हेत्रे 

यांच्या मालकीची ही मिळकत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

२५ 

चतु : सीमा 

1 

पूर्वेस 

1 गट क्र . ११७ मधील श्री . दरेकर यांची मिळकत 

दक्षिणेस 

! 

सदर गटातील श्री . किसन महादेव म्हेत्रे यांची मिळकत 

पश्चिमेस : 

नाला 

उत्तरेस 

गट क्र . ११५ मधील श्री . अनिल पिंगळे यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , २ फेब्रुवारी २०२२ . 

आदेश ( २० ९ ) 

- 

, 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ५६ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुभाष शांताराम थोरात ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ३३,६५,५१४ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून 
द.सा.द.शे. १४ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . शांताराम बापू थोरात यांचे मालकीची खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , 
कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात 
आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत 
रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१७१/६१०/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ , 

( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) श्री . सुभाष शांताराम थोरात 

( २ ) 

श्री . शांताराम बापु थोरात 

( ३ ) 

सौ . अंजुबाई उर्फे अंजनाबाई शांताराम थोरात 

( ४ ) सौ . ममिता सुभाष थोरात 

( ५ ) सौ . सुनिता मुक्ताराम डुबे 

( ६ ) सौ . जिजाबाई भरत टेळे 

( ७ ) श्री . पंढरीनाथ अरूण दरेकर 

( ८ ) श्री . दिपक दादा डुबे 

( ९ ) सौ . मंगल दादा डुबे 

( ३ ) 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे खामगावटेक , ता . हवेली , जि . पुणे येथील गट नं . ९ ६ यांसी क्षेत्र ०३ हे . ०० आर ( पो . ख . सह ) यापैकी 
सहकर्जदार श्री . शांताराम बापु थोरात यांच्या मालकीचे रजिस्टर गहाणखताने कर्जास तारण दिलेले क्षेत्र ०० हे . ९ ० आर ही शेतजमीन मिळकत . 


२६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

यापैकी ७० आरच्या चतु : सीमा : पूर्वेस 

: बाळू आबु थोरात यांची मिळकत , धायगुडे वस्ती रस्ता 

बाळू आबु थोरात यांची मिळकत 

दक्षिणेस : 
पश्चिमेस : 

थोरात वस्ती , उरूळीकांचन रस्ता 

उत्तरेस 

: 

रंभाजी बापु थोरात यांची मिळकत . 

यापैकी २० आरच्या चतु : सीमा : पूर्वेस 

: 

बाळू आबु थोरात यांची मिळकत 

दक्षिणेस : 

गट नं . ९ ६ मधील शोताराम थोरात यांची मिळकत 

पश्चिमेस 

* 

रंभाजी बापु थोरात यांची मिळकत . 

उत्तरेस 

: बाळु अनंता थोरात यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , २ फेब्रुवारी २०२२ . 

आदेश ( २१० ) 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ५८ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी , द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संजय बबनराव शिंदे ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये २ ९ , ३५,४८३ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून 
द.सा.द.शे. १४ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . संजय बबनराव शिंदे यांचे मालकीची मिळकत . तसेच इतर 
सर्व तदंगभूत वस्तुसहीत मिळकत यांचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या 
आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१७८/६१६/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ , 

( २ ) 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) 

श्री . संजय बबनराव शिंदे 

( २ ) 

श्री . ओंकार संजय शिंदे 

( ३ ) 

सौ . शैलजा संजय शिंदे 

( ४ ) 

श्री . सचिन ईश्वर भोसले 

( ५ ) सौ . सविता आनंदराव शितोळे 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे कोरेगावमुळ , ता . हवेली , जि . पुणे येथील गट नं . ५१६ , यांसी क्षेत्र ०१ हे . १४ आर यापैकी 
श्री . संजय बबनराव शिंदे यांच्या मालकीची ०० हे . ५७ आर ही जमीन मिळकत . 


शके १ ९ ४४ 

२७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
चतु : सीमा 

पूर्वेस 

श्री . अशोक नरसिंग शिंदे यांची मिळकत 

दक्षिणेस 
: 

गट नंबर ५१७ श्री . संभाजी नरसिंग शिंदे यांची मिळकत 

पश्चिमेस : 

गट नंबर ५१८ श्री शरद शितोळे व इतर यांची मिळकत 

उत्तरेस 
: सदर गट क्र . ५१६ पैकी सौ . शैलजा संजय शिंदे यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
चें 
कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल , 

सदर आदेश आज दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , २ फेब्रुवारी २०२२ . 

आदेश ( २११ ) 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ५ ९ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी , द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . वैभव अशोक गायकवाड ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये २८ , ९ २,८२३ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून 
द.सा.द.शे. १४ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . अशोक सोमा गायकवाड यांचे मालकीचे खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे 
व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . 
पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / १६ ९ / ६०८ / २०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ , 

( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) 

श्री . वैभव अशोक गायकवाड 

( २ ) 

श्री . अशोक सोमनाथ गायकवाड 

( ३ ) श्री . बापु सिधा येळे 

( ४ ) श्री . संतोष जयसिंग गायकवाड 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे करंजेपूल , ता . बारामती , जि . पुणे येथील गट नं . ४० यांसी क्षेत्र ०१ हे . ६४ आर यापैकी सहकर्जदार 
श्री . अशोक सोमा गायकवाड यांच्या मालकीचे रजिस्टर गहाणखताने तारण दिलेले क्षेत्र ०० हे . ५२ आर ही शेतजमीन मिळकत . 

चतु : सीमा 

: 

पूर्वेस 

ļ 

श्री . नामदेव गायकवाड यांची मिळकत 

दक्षिणेस 

: 

श्री . अशोक राजाराम गायकवाड यांची मिळकत 

पश्चिमेस 

: श्री . गंगाराम सोपान गायकवाड यांची मिळकत 

उत्तरेस 

¦ गट नंबर ४० पैकी श्री . विठ्ठल सोमा गायकवाड यांची मिळकत . 


२८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
चे 
कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

सुनिल आबुराव तांबे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , १० फेब्रुवारी २०२२ . 

आदेश ( २१२ ) 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ५१ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी , द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . संगिता नवनाथ कोडितकर ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १७ , ९ ३,८३८ अधिक दिनांक १ जून २०२१ 
पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . भगवान भाऊ कोडितकर तसेच श्रीमती तान्हुबाई 
धोंडीबा साळेकर व श्रीमती लक्ष्मीबाई भाऊ कोडीतकर यांच्या मालकीची मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , 
लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व 
बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक 
ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१०५७/१३३५/२०२१ , दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ , 

( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) सौ . संगिता नवनाथ कोडितकर 

( २ ) श्री . भगवान भाऊ कोडितकर 

( ३ ) 

श्रीमती तान्हुबाई धोंडीबा साळेकर 

( ४ ) 

श्रीमती लक्ष्मीबाई भाऊ कोडीतकर 

( ५ ) 

श्री . सखाराम बाळा कोडीतकर 

( ६ ) 

श्रीमती लिलाबाई रामभाऊ गोरड 

( ७ ) सौ . कलावती अनिल गाडेकर 

( ८ ) सौ . रेणूका रामदास मानकर 

( ९ ) श्री . दत्तात्रय नथु चोरघे 

( १० ) श्री . अशोक हरिभाऊ खाटपे 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे डोणजे , ता . हवेली , जि . पुणे येथील गट नं . १०० , यांसी क्षेत्र ०० हे . २० आर अधिक पो . 

ख . ०० 

हे . ०१ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हे . २१ आर व सदर मिळकतीवर असलेले सर्व प्रकारचे बांधकाम व भविष्यात होणाऱ्या बांधकामासहीत मिळकत 
ही सहकर्जदार श्री . भगवान भाऊ कोडितकर तसेच श्रीमती तान्हुबाई धोंडीबा साळेकर व श्रीमती लक्ष्मीबाई भाऊ कोडीतकर यांच्या मालकीचे रजिस्टर 
गहाण खतान्वये तारण दिलेली मिळकत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

२ ९ 

चतु : सीमा 

: पूर्वेस 

1 

श्री . भागुजी राऊत व इतर यांची मिळकत 

दक्षिणेस 
: 

श्री . भाटी व वनविभाग 

पश्चिमेस : 

शेवंताबाई भरेकर यांची मिळकत 

उत्तरेस 

श्री . लक्ष्मण भयेकर यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २५ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

सुनिल आबुराव तांबे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , २५ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २१३ ) 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ५२ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी , द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . स्वप्निल गणपत बालवडकर ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ४३,५६,३८४ अधिक दिनांक १ ऑगस्ट 
२०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . स्वप्निल गणपत बालवडकर व 
सहकर्जदार श्री . सुदर्शन गणपत बालवडकर यांच्या मालकीची मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , 
ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , 
बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) 

१०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / १०५ ९ / १३३७ / २०२१ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ , 

( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) श्री . स्वप्निल गणपत बालवडकर 

( २ ) 

सौ . मयुरी स्वप्निल बालवडकर 

( ३ ) 

श्री . सुदर्शन गणपत बालवडकर 

( ४ ) 

श्री . अभिजित गुलाब नानगुडे 

( ५ ) श्री . राहुल शरद पुराणिक 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे वेल्हे बु ।। घेरा , ता . वेल्हा , जि . पुणे येथील गट नं . १३०/३ , यांसी क्षेत्र ०१ हे . 

९ ६.५० आर अधिक 

पो . ख . हे . १३ आर यांसी एकूण क्षेत्र ०२ हे . ९ .५० आर हे श्री . स्वप्निल गणपत बालवडकर व सहकर्जदार श्री . सुदर्शन गणपत बालवडकर 
यांच्या मालकीचे रजिस्टर गहाणखतान्वये तारण दिलेली मिळकत . 

00 

चतु : सीमा 

ओढा व गावठाण 

पूर्वेस 
दक्षिणेस 
| 

गट नं . १३७ , १३२ , १३६ 

पश्चिमेस 

: 

गट नं . १३० मधील मिळकत 

उत्तरेस 

: गट नं . १२५ , १२ ९ , १२८ 


३० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २५ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

सुनिल आबुराव तांबे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , २५ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २१४ ) 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ५३ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी , द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दिलीप लखुजी मोरे ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ४,६४,२२० अधिक दिनांक १ ऑगस्ट २०२१ पासून 
द.सा.द.शे. १४ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . दिलीप लखुजी मोरे व सौ . अश्विनी दिलीप मोरे यांच्या 
मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तदंगभूत वस्तुसह मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे 
जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , 
खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा 
चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) 

१०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१०५५/१३३३/२०२१ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ , 

( २ ) 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) श्री . दिलीप लखुजी मोरे 

( २ ) सौ . अश्विनी दिलीप मोरे 

( ३ ) श्री . शिवाजी संभाजी मोरे 

४ आर 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे नऱ्हे , ता . हवेली , जि . पुणे येथील सर्व्हे नं . ५० , हिस्सा क्र . १५/४/१३ , यांसी क्षेत्र ०० हे . 
यापैकी श्री . दिलीप लखुजी मोरेव सहकर्जदार सौ . अश्विनी दिलीप मोरे यांचे मालकीचे क्षेत्र ०० हे . ००.५० आर व त्यावरील आर . सी . सी . बांधकाम 
शौचालयासह तळ मजला यांसी क्षेत्र ३ ९ २ चौ . फुट , पहिला मजला यांची क्षेत्र ३ ९ २ चौ . फुट , दुसरा मजला यांची क्षेत्र ३ ९ २ चौ . फुट असे एकूण 
क्षेत्रफळ ११७६ चौ . फुट व यापुढे होणारे बांधकामासहित मिळकत , यांसी ग्रामपंचायत मिळकत क्र . ० ९ ०० ही रजिस्टर गहाणखतान्वये तारण दिलेली 
मिळकत . 

चतु : सीमा 

: 

पूर्वेस 

¦ रस्ता व श्री . देवराम शेटे यांची मिळकत 

दक्षिणेस 

: मानस सोसायटी यांचे कंपाऊंड 

पश्चिमेस 

: 

रस्ता व श्री . वाघ यांची मिळकत 
उत्तरेस 
: श्री . मच्छिंद्र काटकर यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


शके १ ९ ४४ 

३१ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
सदर आदेश आज दिनांक २५ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

सुनिल आबुराव तांबे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , २५ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २१५ ) 

- 

क्रमांक आर.ओ. / १५६ / ५४ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दिलीप पांडुरंग मोहीते ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ७,४५,०४४ अधिक दिनांक १ ऑगस्ट २०२१ 
पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . पांडुरंग दौलत मोहीते यांच्या मालकीची मिळकत . 
यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / १०६१ / १३३ ९ / २०२१ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ , 

( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) 

श्री . दिलीप पांडुरंग मोहीते 

( २ ) 

सौ . मनिषा दिलीप मोहीते 

( ३ ) श्री . पांडुरंग दौलत मोहीते 

( ४ ) श्री . विजय भिकोबा जगताप 

( ५ ) श्री . अजय मानाजी शिळीमकर 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे कांबरे खे . बा . , ता . भोर , जि . पुणे येथील गट नं . ४६८ , यांसी क्षेत्र ०४ हे . २१ आर अधिक 
पो.ख. ०० हे . ४५ आर असे एकूण क्षेत्र ०४ हे . ६६ आर यापैकी सहकर्जदार श्री . पांडुरंग दौलत मोहीते यांचे मालकी हिश्श्याचे क्षेत्र ०१ हे . ४०.३३ 
आर अधिक पो . ख . ०० ते १५ आर असे एकूण क्षेत्र ०१ हे . ५५.३३ आर व त्यावरील भविष्यात होणारे बांधकाम ही रजिस्टर गहाणखतान्वये तारण 
दिलेली मिळकत . 

चतुःसीमा 

: 

पूर्वेस 

: श्री . रामदास मोहीते यांची मिळकत 

दक्षिणेस 

: 

श्री . दत्तात्रय खैरे यांची मिळकत 

पश्चिमेस 

: श्री . सोपान मोहीते यांची मिळकत 

उत्तरेस 

| श्री . कांता यादव यांची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमांतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये 
कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २५ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

सुनिल आबुराव तांबे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरूळीकांचन , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , २५ जानेवारी २०२२ . 


शके १ ९ ४४ 

३२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
आदेश ( २१६ ) 

- 

क्रमांक वि.व.अ. / म.स.का.क . १५६ / स्थावरजप्ती / ९ १ ९ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . एम . साळुंके , 
विशेष वसुली अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . निशिकांत केशवराव गायकवाड / केशवराव 
गुलाबराव गायकवाड यांचेकडील श्री गुरुदेवदत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वानवडी , पुणे -४० यांचे कर्ज रक्कम रुपये २ ९ , ३३ , ७८ ९ ( अक्षरी 
रुपये एकोणतीस लाख तेहतीस हजार सातशे एकोणनव्वद फक्त ) व दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० पासून होणारे व्याज , दंडव्याज , सरचार्ज वसुली खर्च 
इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्विकृत करणेस कसलाही करार करणेस ताबा , 
खरेदी , हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे , 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध 

मिळकतीचे वर्णन 

प्रमाणपत्राचा क्रमांक 
व दिनांक 

उक्त प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे 

त्यांचे नाव 

१ 

२ 

क्र . १०१/२७५/६६०/२०२१ , 
दिनांक ८ मार्च २०२१ . 

श्री . निशिकांत केशवराव गायकवाड / 
केशवराव गुलाबराव गायकवाड , 
सर्व्हे नं . १०१ , पिताश्री निवास , 
हडपसर रेल्वे स्टेशन जवळ , मुंढवा , 
पुणे -३६ . 

तुकडी पुणे , पोट तुकडी तालुका हवेली , मे . सह . दुय्यम 
निबंधक , हवेली यांचे हद्दीतील तसेच पुणे महानगरपालिका 
हद्दीतील गाव मौजे वानवडी येथील सर्व्हे नं . १ ९ , हिस्सा 
नं . ३ या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या मिहीर अपार्टमेंटस , 
आय या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतीतील तळ 
मजल्यावरील बेसमेंटमधील शॉप नं . १७ यांसी क्षेत्र २६५ 
चौ . फुट म्हणजेच २४.६२ चौ . मी . बिल्टअप त्यातील सर्व 
फिटिंग्ज फिक्चर्स आणि फर्निचर सहीत अशी मिळकत . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री गुरुदेवदत्त नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वानवडी , पुणे -४० यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २ ९ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

एस . एम . साळुंखे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , 

द्वारा . श्री गुरुदेवदत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वानवडी , पुणे . 

पुणे , २ ९ मार्च २०२२ . 

आदेश ( २१७ ) 

— 

क्रमांक वि.व.अ. / म.स.का.क . १५६ / स्थावरजप्ती / ९ २० / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . एम . साळुंके , 
विशेष वसुली अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुनिल यशवंत चव्हाण यांचेकडील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

३३ 

श्री गुरुदेवदत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वानवडी , पुणे - ४० यांचे कर्ज रक्कम रुपये ८,४७,६२२ ( अक्षरी रुपये आठ लाख सत्तेचाळीस 
हजार सहाशे बाबीस फक्त ) व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१३ पासून होणारे व्याज , दंडव्याज , सरचार्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्विकृत करणेस कसलाही करार करणेस ताबा , खरेदी , हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे , 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

मिळकतीचे वर्णन 

प्रमाणपत्राचा क्रमांक 
व दिनांक 

चतु : सीमा 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्यांचे नाव 

१ 

२ 

३ 

क्र .१०१ / ७४५ / ७६२ / २०१३ , 
दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१३ . 

श्री . सुनिल यशवंत चव्हाण , 
स . नं . ३७ , ओंकार कॉलनी 
नं . २ , काळेबोराटे नगर , 
हडपसर , पुणे २८ . 

पूर्वेस : प्लॉट नं . ९ , श्री . विठ्ठलराव 
माने यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : पुणे महानगरपालिकेचा 

रस्ता . 

तुकडी पुणे , पोट तुकडी तालुका हवेली , 
मे . सह . दुय्यम निबंधक , हवेली यांचे 
हद्दीतील तसेच पुणे महानगरपालिका हद्दी 
तील गाव मौजे हडपसर येथील जमीन 
स . नं . ३७ , हि . स . २ / १ ९ प्रमाणे क्षेत्र 
२११ चौ . मी . व पुणे म.न.पा. गुंठेवारी 
दाखल्याप्रमाणे भूखंड क्षेत्र २०० चौ . मी . 
यावर बांधलेल्या इमारती मधील पाहिल्या 
मजल्यावरील निवासी गाळा नं . ०१ यांसी 
क्षेत्र ५७५ चौ . फुट म्हणजेच ५३.४३ चौ.मी. 
बिल्टअप ही फ्लॅट मिळकत . 

पश्चिमेस : प्लॉट नं . १३ , सौ . 
सौ . आडमुठे व जगताप यांची 
मिळकत . 

उत्तरेस : स . नं . ३७/२ पैकी 
उर्वरीत मिळकत . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री गुरुदेवदत्त नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वानवडी , पुणे -४० यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २ ९ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

एस . एम . साळुंखे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , 

द्वारा . श्री गुरुदेवदत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वानवडी , पुणे . 

पुणे , २ ९ मार्च २०२२ . 

आदेश ( २१८ ) 

क्रमांक वि.व.अ. / म.स.का.क . १५६ / स्थावरजप्ती / ९ १८ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . एम . साळुंके , 
विशेष वसुली अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संकेत लक्ष्मण गोरे / सिताबाई लक्ष्मण गोरे 
यांचेकडील श्री गुरूदेवदत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वानवडी , पुणे -४० यांचे कर्ज रक्कम रुपये १५,८८,३१६ ( अक्षरी रुपये पंधरा लाख 
अठ्याऐंशी हजार तीनशे सोळा फक्त ) व दिनांक २३ एप्रिल २०२१ पासून होणारे व्याज , दंडव्याज , सरचार्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम 


३४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्विकृत करणेस कसलाही करार करणेस ताबा , खरेदी , हस्तांतरण किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे , 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

मिळकतीचे वर्णन 

चतु : सीमा 

प्रमाणपत्राचा क्रमांक 
व दिनांक 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्यांचे नाव 

१ 

२ 

क्र . १०१/२८३/६६८/२०२१ , 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ . 

पूर्वेस : श्री . मनोजकुमार यादव 
यांची मिळकत . 

श्री . संकेत लक्ष्मण गोरे / 
सिताबाई लक्ष्मण गोरे 
स . नं . ८३ , लक्ष्मी पार्क , 
हिस्सा क १ अ / २ / ५ , 
महंमदवाडी , हडपसर , 
पुणे ४११ ०६० . 

दक्षिणेस : समाईक रस्ता 
पश्चिमेस : श्री . मेहमूद मुलानी 
यांची मिळकत . 

तुकडी पुणे , पोट तुकडी तालुका हवेली , 
मे . सह . दुय्यम निबंधक , हवेली यांचे 
हद्दीतील तसेच पुणे महानगरपालिका 
हद्दीतील गाव मौजे महंमदवाडी येथील 
स . नं . ८३ , हिस्सा क १७/२/५ यांसी 
एकूण क्षेत्र ०० हे . ०५ आर पैकी 
श्रीमती सिताबाई यांच्या खरेदी मालकीचे 
क्षेत्र ०० हे . ०.५ आर ( अर्धा आर ) ही 
जमीन मिळकत व त्यावर होणारे 
बांधकामासह मिळकत . 

उत्तरेस : दे . ससाणे यांची मिळकत . 
मिळकत . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री गुरुदेवदत्त नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वानवडी , पुणे- ४० यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २ ९ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

एस . एम . साळुंखे , 
विशेष वसुली अधिकारी , 

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , 

द्वारा श्री गुरुदेवदत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वानवडी , पुणे . 

पुणे , २ ९ मार्च २०२२ . 

आदेश ( २१ ९ ) 

क्रमांक वि.व.अ. / म.स.का.क . १५६ / स्थावरजप्ती /........../ २०२२ . 
/ २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . एम . साळुंके , 
विशेष वसुली अधिकारी , पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , पुणे , द्वारा कर्वेनगर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . मुकेश शाम शेट्टी यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १०,२४,७५५ ( अक्षरी रुपये दहा लाख चोवीस हजार सातशे पंचावन्न फक्त ) अधिक दिनांक ११ 
फेब्रुवारी २०२१ पासून होणारे व्याज व वसुली खर्च त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली 
आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , हस्तांतरण , तारण 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे , तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी कर्वेनगर नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पुणे - ५२ यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

३५ 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

गावाचे नाव व 

मिळकतीचे वर्णन 

प्रमाणपत्राचा क्रमांक 
व दिनांक 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

तालुका , जिल्हा 

आले आहे त्यांचे नाव 

१ 

२ 

४ 

क्रमांक १०१/४४३/२०२१ , 
दिनांक १ ९ जुलै २०२१ . 

श्री . मुकेश शाम शेट्टी , 
रा . हिरकणी कॉलनी , 
चिंतामणी बिल्डिंग , घर नं . 
२८ , पहिला मजला , 
कर्वेनगर , पुणे -५२ . 

गाव मौजे वारजे , 
ता . हवेली , 
जि . पुणे . 

तुकडी पुणे , पोटतुकडी , ता . हवेली , मे . दुय्यम निबंधक सो . 
हवेली यांच्या हद्दीतील पुणे महानगरपालिका यांचे हद्दीतील 
गाव मौजे वारजे येथील जमीन सर्व्हे नं . ४६ , हिस्सा नं . 
१/२ यांसी आकार ०० रु .३० पै . पैकी श्री . मुकेश शाम 
शेट्टी यांच्या खरेदी मालकी हक्काचे क्षेत्र २५०० चौ . फुट 
म्हणजेच २३२.३४ चौ . मी . अशा वर्णनाची मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कर्वेनगर नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पुणे - ५२ यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

सुरेंद्र माणिक साळुंखे , 
वसुली व विक्री अधिकारी पुणे अधिन , 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , 
द्वारा . कर्वेनगर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कर्वेनगर , पुणे -५२ . 

पुणे , २८ मार्च २०२२ . 

आदेश ( २२० ) 

क्रमांक २८२ / वि.व.अ. / वसुली / श्री . विजय द . देवकर , स्थावर मालमत्ता जप्ती / सन २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांन्वये मी , वसुली अधिकारी , श्री . आर . एम . सायकर , द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , १२ ९ ७ , निळकंठ 
अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . विजय दत्तू देवकर , यशदा स्क्वेअर , फेज २ , वी १२ , विश्वशांती पिंपळे सौदागर , पुणे -४११०२७ यांना कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे , १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ , शाखा शनिवार पेठ , कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या 
मालकीची मिळकतीचे तुकडी पुणे मौजे पिंपळे सौदागर येथील स . नं . १४२ , हिस्सा नं . १ + २ मधील क्षेत्र ०० हे . ११ आर या मिळकतीवर 
बांधकाम केलेल्या यशदा स्क्वेअर , फेज २ या बिल्डिंग मधील तिसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . बी १२ , यांसी क्षेत्र ६४६ चौ . फुट म्हणजेच 
६०.०३ चौ . मीटर बाल्कनीसह ही मिळकत इतर सुखसुविधा हक्क व इतर सर्व हक्कासह दरोबस्तसह नोंदणीकृत गहाण खताने तारण 
दिली होती व आहे . श्री . विजय दत्तू देवकर , यशदा स्क्वेअर , फेज २ , वी १२ , विश्वशांती पिंपळे सौदागर , पुणे ४११०२७ यांच्याकडील कृष्णकांत 
कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ या संस्थेचे कर्ज रुपये ६,८७,१६० 
( अक्षरी रुपये सहा लाख सत्त्याऐंशी हजार एकशे साठ फक्त ) अधिक दिनांक १३ मार्च २०२० पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे. 
१५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम श्री . विजय दत्तू देवकर , यशदा स्क्वेअर , फेज 
२ , वी १२ , विश्वशांती पिंपळे- सौदागर , पुणे -४११०२७ यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेत जमीन / स्थावर मिळकत ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मिळकत ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर मिळकत / शेतजमीनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात 
आलेली आहे . 


शके १ ९ ४४ 

३६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

परिशिष्ट 

कर्जास मिळकत 

सर्व्हे नं . 

मिळकतीचे वर्णन 

कर्जदार व सहकर्जदार वसुली दाखला 
व जामीनदाराची नावे , 
पत्ते 

क्रमांक व दिनांक 

तारण देणाऱ्याचे 

नाव 

२ 

3 

१०१ / ४४४ ९ / 

पूर्वेस : 

कर्जदार श्री . विजय दत्तू 
- 
देवकर , यशदा स्क्वेअर , फेज 
१२ , विश्वशांती , पिंपळे 

श्री . विजय दत्तू 
देवकर 

४८१ सी मौजे पिंपळे सौदागर येथील स . नं . १४२ , 
हि . नं . १ + २ मधील क्षेत्र ०० हे . ११ आर 

पश्चिमेस : 

१५७०/२०२० , 

२ , 

दिनांक २४ 

नोव्हेंबर २०२० . 

बी १२ , 
सौदागर , पुणे -४११ ०२७ . 
जामीनदार - १ ) श्री . जगदीश 
कुंडलीक गेजगे , स . नं . ७१ , 
पवार वस्ती , दापोडी , 
पुणे -४११ ००२ . 

या मिळकतीवर बांधकाम केलेल्या यशदा स्क्वेअर उत्तर : 
फेज २ या बिल्डिंग मधील तिसऱ्या मजल्यावरील दक्षिण : 
फ्लॅट नं . बी १२ यांसी क्षेत्र ६४६ चौ . फुट 
म्हणजेच ६०.०३ चौ . मीटर बाल्कनीसह ही 
मिळकत इतर सुखसुविधा हक्क व इतर सर्व 
हक्कासह दरोबस्तसह 

२ ) श्री . दिनेश सुदाम गुंडगळ , 
ग्रामपंचायत घोटावडे , 
देवकरवाडी , ता . मुळशी , 

जि . पुणे -४१२ ११५ . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेल्या खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम 
ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , 
शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ या संस्थेच्या हडपसर शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या दुकान / फ्लॅट / घर मिळकत / स्थावर 
मिळकत रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व मुद्रेसह दिला असे . 

श्री . आर . एम . सायकर , 
विशेष अधिकारी , पुणे 

द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . 

पुणे , २१ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २२१ ) 

क्रमांक २८३ / वि.व.अ. / वसुली / श्री . चंद्रकांत बी . लडकत , स्थावर मालमत्ता जप्ती / सन २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
. - 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी सौ . मंजुषा रामचंद्र साबणे , द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे 
४११००५. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देते की , कर्जदार श्री . चंद्रकांत बाबुराव 
लडकत , सहकर्जदार श्री . संतोष चंद्रकांत लडकत यांना कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री . समता 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) पत्ता १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . शाखा हडपसर कडून कर्ज 
घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकतीचे तुकडी पुणे पोट तुकडी , तालुका दौंड , मे . सब रजिस्टर साहेब , केडगाव यांचे हद्दीतील तसेच 
पुणे जिल्हा परिषद यांचे कक्षातील ग्रामपंचायत व गाव मौजे पिंपळगाव येथील शेतजमिनी पुढीलप्रमाणे 

-- 

१ ) गाव मौजे पिंपळगाव , गट नं . १२७८ यांसी क्षेत्र ०० हे . १० आर आकार ० रु . 
हे . १० आर आकार ० रु .३१ पैसे यांसी चतु : सीमा पुढीलप्रमाणे 
पूर्वेस : ओढा , पश्चिमेस : गट नं . १२८२ , दक्षिण : गट नं . १२७७ . 

२ ) गाव मौजे पिंपळगाव , गट नं . १२७ ९ यांसी क्षेत्र 
पूर्वेस : ओढा , पश्चिमेस : गट नं . १२८० , 

उत्तर : गट नं . १२७ ९ , 
०० हे . १४ आर आकार ० 
उत्तर : गट नं . १२७७ , 

रु .३० पैसे यांसी चतु : सीमा पुढीलप्रमाणे - 
दक्षिण : गट नं . १२७८ . 


चतु : सीमा 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

३७ 

३ ) गाव मौजे पिंपळगाव , गट नं . १२३८ यांसी क्षेत्र ०० हे . ०८ आर आकार ० रु .११ पैसे यांसी चतु : सीमा पुढीलप्रमाणे 
पूर्वेस : गट नं . १२४० , पश्चिमेस : रस्ता , उत्तर : गट नं . १२३ ९ , दक्षिण : गट नं . १२३७ . 

—— 

४ ) गाव मौजे पिंपळगाव , गट नं . १२४१ यांसी क्षेत्र ०० हे . ०७ आर आकार ० रु . 
पश्चिमेस : गट नं . १२४० , 

१८ पैसे यांसी चतु : सीमा पुढीलप्रमाणे 
दक्षिण : गट नं . १२३४ . 

पूर्वेस : गट नं . १२४२ , 

उत्तर : रस्ता , 

समाईक सोईसुविधासह दरोबस्त ही मिळकत , दुय्यम निबंधक , केडगाव श्रेणी १ यांचे समोर नोंदणीकृत गहाणखताने दस्त क्रमांक 
४८४५/२०१३ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१३ अन्वये इतर सर्व हक्कांसह दरोबस्त तारण दिलेली होती व आहे आणि , नोंदणीकृत गहाणखताने 
तारण दिली होती व आहे . कर्जदार श्री चंद्रकांत बाबुराव लडकत व सहकर्जदार श्री . संतोष चंद्रकांत लडकत यांच्याकडील कृष्णकांत कुदळे 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , 
शिवाजीनगर , पुणे ४११००५ या संस्थेचे कर्ज रुपये ३,३७ , १७० ( अक्षरी रुपये तीन लाख सदोतीस हजार एकशे सत्तर फक्त ) अधिक दिनांक 
मे २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी 
सर्व एकूण रक्कम कर्जदार श्री चंद्रकांत बाबुराव लडकत व सहकर्जदार श्री . संतोष चंद्रकांत लडकत यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेत जमीन / 
स्थावर मिळकत ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश 
देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर मिळकत / शेतजमीनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे . 

३१ 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

परिशिष्ट 

वसुली दाखला 

मिळकतीचे वर्णन 

चतु : सिमा 

कर्जदार व सहकर्जदार 
व जामीनदाराची नावे , 
पत्ते 

कर्जास मिळकत 
तारण 

गट 
नं . 

क्रमांक व 

दिनांक 

देणाऱ्याचे नाव 

२ 

३ 

५ 

६ 

पूर्वेस : ओढा 

कर्जदार - श्री . चंद्रकांत 
बाबुराव लडकत 
सहकर्जदार - श्री . संतोष 
चंद्रकांत लडकत 

१०१ / ७८२ / श्री . चंद्रकांत बाबुराव १२७८ मौजे पिंपळगाव , गट नं . 
१२७८ 
११३ ९ / २०१७ , लडकत , 
दि . ९ ऑक्टोबर श्री . संतोष चंद्रकांत 
२०१७ . 

यांसी क्षेत्र ०० हे . 
१० आर 
आकार ० रु .३१ पैसे यांसी 

पश्चिमेस : गट नं . १२८२ 
उत्तरेस : गट नं . १२७ ९ 
दक्षिणेस : गट नं . १२७७ 
पूर्वेस : ओढा 

लडकत . 

पत्ता - मु . लडकतवाडी , 

१२७ ९ मौजे पिंपळगाव , गट नं . १२७ ९ 

पो . नाथाची वाडी , ता . दौंड , 

यांसी क्षेत्र ०० हे . १४ आर 
आकार ० रु .३० पैसे यांसी 

पश्चिमेस : गट नं . १२८० 
उत्तरेस : गट नं . १२७७ 

जि . पुणे - ४१२ २१४ . 

दक्षिणेस : गट नं . १२७८ 

१२३८ मौजे पिंपळगाव , गट नं . १२३८ 

जामीनदार - १ ) श्री . दिलीप 
दत्तात्रय कापसे 

पूर्वेस : गट नं . १२४० 
पश्चिमेस : रस्ता 

: 

यांसी क्षेत्र ०० हे . ०८ आर 
आकार ० रु .११ पैसे यांसी 

उत्तरेस : गट नं . १२३ ९ 

पत्ता - मु . पो . मधुकरनगर 
( पाटस ) , ता . दौंड , 
जि . पुणे - ४१२२१ ९ . 

दक्षिणेस : गट नं . १२३७ 

२ ) श्री . पांडुरंग महादेव 
गिरमे 

मौजे पिंपळगाव , गट नं . १२४१ 
यांसी क्षेत्र ०० हे . 
०७ आर 
आकार ० रु . १८ पैसे यांसी 

पूर्वेस : गट नं . १२४२ 
पश्चिमेस : गट नं . १२४२० 
उत्तरेस : रस्ता 

पत्ता - मु . लडकतवाडी , 

पो . नाथाची वाडी , ता . दौंड , 

दक्षिणेस : गट नं . १२३४ 

जि . पुणे- ४१२२१४ . 


१२४१ 


१ ९ ४४ 

३८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेल्या खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम 
ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे ४११००५. या संस्थेच्या हडपसर शाखेकडे भरणा 
केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या दुकान / फ्लॅट / घर मिळकत / स्थावर मिळकत रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची 
कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व मुद्रेसह दिला असे . 

आर . एम . सायकर , 

विशेष अधिकारी , पुणे 

द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नविन नाव ) , 

श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) 
पुणे -४११००५ . 

पुणे , २१ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २२२ ) 

क्रमांक २८४ / वि.व.अ. / वसुली / श्री . अरविंद दि . कुलकर्णी / स्थावर मालमत्ता जप्ती / सन २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी श्री . आर . एम . सायकर , द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , 
श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे ४११००५. महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देते की , कर्जदार श्री . अरविंद दिगंबर कुलकर्णी ( मयत ) , सहकर्जदार 
श्री . प्रसाद अरविंद कुलकर्णी , रा . ५७ , शनिवार पेठ , न्यू रिव्हर सोसायटी , तिसरा मजला , फ्लॅट नं . १५ , पुणे ४११०३० यांना कृष्णकांत 
कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री . समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) पत्ता १२ ९ ७ , निळकंठ 
अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . शाखा हडपसर कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकतीचे तुकडी पुणे , शनिवार पेठ 
येथील सर्व्हे नं . ४८१ / सी , या मिळकतीवर बांधलेल्या इमारतीमधील म्हणजेच श्रीपाल चेंबर्स कमौशिल प्रिमाईस को - ऑप . सोसायटी मर्यादित 
मधील पहिल्या मजल्यावरील ऑफिस नं . २ , क्षेत्र ४६५ चौ . फुट व इतर सर्व हक्कांसह दरोबस्त तारण दिलेली होती व आहे आणि , नोंदणीकृत 
गहाणखताने तारण दिली होती व आहे . कर्जदार श्री . अरविंद दिगंबर कुलकर्णी ( मयत ) , सहकर्जदार श्री . प्रसाद अरविंद कुलकर्णी , रा . 
५७ , शनिवार पेठ , न्यू रिव्हर सोसायटी , तिसरा मजला , फ्लॅट नं . १५ , पुणे- ४११०३० यांच्याकडील कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे 
४११००५. या संस्थेचे कर्ज रुपये २५,३३ , ४३४ ( अक्षरी रुपये पंचवीस लाख तेहतीस हजार चारशे चौतीस फक्त ) अधिक दिनांक ३१ जुलै 
२०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व 
एकूण रक्कम कर्जदार श्री . अरविंद दिगंबर कुलकर्णी ( मयत ) , सहकर्जदार श्री . प्रसाद अरविंद कुलकर्णी , ५७ , शनिवार पेठ , न्यू रिव्हर 
सोसायटी , तिसरा मजला , फ्लॅट नं . १५ , पुणे - ४११०३० यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेत जमीन / स्थावर मिळकत ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मिळकत ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर मिळकत / शेतजमीनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात 
आलेली आहे . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

परिशिष्ट 

कर्जास मिळकत 

सर्व्हे 

मिळकतीचे वर्णन 

चतु : सीमा 

कर्जदार व सहकर्जदार वसुली दाखला 
व जामीनदाराची नावे , 
पत्ते 

क्रमांक व 

तारण 

नं . 

दिनांक 

देणाऱ्याचे नाव 

२ 

६ 

३ 

४ 

कर्जदार श्री . अरविंद 

- 

दिगंबर कुलकर्णी ( मयत ) 

१०१ / १०३३ / 
१७३८/२०१८ , 
दि . १८ डिसेंबर 

पूर्वेस : मेनरोड 
पश्चिमेस : भतीरा 
उत्तरेस : सामूहिक 

कर्जदार 
श्री . अरविंद दिगंबर 
कुलकर्णी ( मयत ) 
सहकर्जदार - 
श्री . प्रसाद अरविंद 
कुलकर्णी 

४८१ सी शनिवार पेठ येथील स.नं. ४८१ / सी 
या मिळकतीवर बांधलेल्या इमारतीतील 
म्हणजेच श्रीपाल चेंबर्स , कमौशिल 
प्रिमाईसे को - ऑप . सोसायटी मर्यादित 
मधील पहिल्या मजल्यावरील ऑफिस 
नं . २ , क्षेत्र ४६५ 

सहकर्जदार श्री . प्रसाद 
अरविंद कुलकर्णी 
५७ , शनिवार पेठ , न्यू रिव्हर 
सोसायटी , तिसरा मजला , 

रस्ता 

२०१८ . 

दक्षिणेस : सामूहिक 
वहिवाट 

चो 
. 

फ्लॅट नं . १५ , पुणे -४११०३० . 

फुट व इतर सर्व 
हक्कासह दरोबस्तसह तारण दिलेली 
होती व आहे आणि , नोंदणीकृत गहाण 
खताने तारण दिली होती व आहे . 

जामिनदार - १ ) श्री . पराग 
चंद्रशेखर केसकर , 

पत्ता : १५७ , शनिवार पेठ . 
पुणे- ४११०३० . 

२ ) श्री . संतोष सुरेश पाटोळे , 

पत्ता : १५१ / १ + ३ , जे . के . व्हीला , 

बी विंग , तिसरा मजला , धायरी , 
पुणे -४११०४६ . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेल्या खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम 
ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ या संस्थेच्या हडपसर शाखेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या दुकान / फ्लॅट / घर मिळकत / स्थावर मिळकत रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची 
कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व मुद्रेसह दिला असे . 

आर . एम . सायकर , 

विशेष अधिकारी , पुणे , 

द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , 

श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , 
पुणे -४११००५ . 

पुणे , २ ९ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २२३ ) 

क्रमांक २८५ / वि.व.अ. / वसुली / श्री . श्रीकृष्ण कोल्हे / स्थावर मालमत्ता जप्ती / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी श्री . आर . एम . सायकर , द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , 
श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देते की , कर्जदार श्री . श्रीकृष्ण उर्फ दादासाहेब विष्णू कोल्हे , सहकर्जदार 
१ ) श्री . निलेश श्रीकृष्ण कोल्हे , २ ) श्री . सनी श्रीकृष्ण कोल्हे , ३ ) श्री . सनी श्रीकृष्ण कोल्हे यांना कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री . समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) पत्ता १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . 
शाखा हडपसर कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकतीचे तुकडी पुणे , मौजे हडपसर येथील सर्व्हे नं . ३८ , हिस्सा नं . 


३ ९ 


४० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

व 

अ + ब / २ / २ / १ / ८ यामधील क्षेत्र १ आर . म्हणजेच क्षेत्र १००० चौ . फुट त्यावरील पूर्ण बांधकामासह व प्रस्तावित बांधकामासह मिळकत सर्व 
हक्कांसह दरोबस्त तारण दिलेली होती व आहे आणि नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिली होती व आहे . कर्जदार कर्जदार श्री . श्रीकृष्ण 
उर्फ दादासाहेब विष्णू कोल्हे , सहकर्जदार १ ) श्री . निलेश श्रीकृष्ण कोल्हे , २ ) श्री . सनी श्रीकृष्ण कोल्हे , ३ ) श्री . विनोद श्रीकृष्ण कोल्हे 
यांच्याकडील कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , 
पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ या संस्थेचे कर्ज रुपये २०,३८ , १०२ ( अक्षरी रुपये वीस लाख अडतीस हजार 
एकशे दोन फक्त ) अधिक दिनांक ३१ मे २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे 
व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम कर्जदार श्री . श्रीकृष्ण उर्फ दादासाहेब विष्णू कोल्हे , सहकर्जदार 
१ ) श्री . निलेश श्रीकृष्ण कोल्हे , २ ) श्री . सनी श्रीकृष्ण कोल्हे , ३ ) श्री . विनोद श्रीकृष्ण कोल्हे यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेत जमीन / स्थावर 
मिळकत ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश देण्यात 
आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर मिळकत / शेतजमीनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

परिशिष्ट 

कर्जदार व सहकर्जदार 

मिळकतीचे वर्णन 

चतु : सीमा 

वसुली दाखला 
क्रमांक व 

कर्जास मिळकत 
तारण 

व जामीनदाराची नावे , 
पत्ते 

दिनांक 

देणाऱ्याचे नाव 

२ 

३ 

५ 

६ 

कर्जदार श्री . श्रीकृष्ण उर्फ १०१ / ७६७ / 

कर्जदार 

मौजे हडपसर येथील स . नं . ३८ , 

पूर्वेस : रस्ता 

११२८/२०१७ , 

श्री . श्रीकृष्ण उर्फ 

हिस्सा नं . अ + ब / २ / २ / १ / ८ यामधील 

पश्चिमेस : श्री . पांढरे 

दादासाहेब विष्णू कोल्हे 
सहकर्जदार - 

दि . ९ ऑक्टोबर दादासाहेब विष्णू 

१ ) श्री . निलेश श्री कोल्हे 

२०१७ . 

कोल्हे 
सहकर्जदार 

क्षेत्र १ आर म्हणजेच क्षेत्र १००० चौ . फु . उत्तरेस : श्री . शेख 
त्यावरील पूर्ण बांधकामासह व प्रस्तावित दक्षिणेस : श्री . टोपे 
बांधकामासह मिळकत सर्व हक्कासह 

२ ) श्री . सनी श्री कोल्हे 

३ ) श्री . विनोद श्री कोल्हे 

१ ) श्री . निलेश श्री कोल्हे 

दरोबस्तसह . 

पत्ता : स.नं. ३८ , प्रफुल्ल कॉलनी , 

२ ) श्री . सनी श्री कोल्हे 

सत्यराज सिटी पाठीमागे , 

३ ) श्री . विनोद श्री कोल्हे 

काळेबोराटे नगर , हडपसर , 
पुणे- ४११०२८ . 

जामीनदार : 

१ ) श्री . सुभाष अर्जुन गोरड , 
पत्ता : स.नं. ३८ , प्रफुल्ल कॉलनी , 
सत्यराज सिटी पाठीमागे , 

काळेबोराटे नगर , हडपसर , 

पुणे- ४११०२८ . 

२ ) श्री . अतुल ज्ञानेश्वर नातू 

पत्ता : स.नं. ५/१ , मातृछाया निवास , 

एकता हौसिंग सोसायटी , 

बापुजी बुवानगर , थेरगाव , 

पुणे- ४११ ०३३ . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेल्या खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम 
ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे ४११००५ या संस्थेच्या हडपसर शाखेकडे भरणा 
केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या दुकान / फ्लॅट / घर मिळकत / स्थावर मिळकत रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची 
कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 


सर्व्हे 

नं . 

स . नं . 

३८ , 

हिस्सा नं . 

अ + ब / २ / 

२/१/८ . 


शके १ ९ ४४ 

४१ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व मुद्रेसह दिला असे . 

आर . एम . सायकर , 
विशेष अधिकारी , पुणे , 

द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , 
श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , 
पुणे -४११००५ . 

पुणे , २ ९ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २२४ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १७० 
अन्वये . 

क्रमांक ४ ९९ / व.अ. / म.स.स.का.स . १५६ / स्था . म.ज.व.अ. / सन २०२१ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये मी , विजय नंदु शिरसट , वसुली 
अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संतोष महादु केदारी व त्यांचे जामिनदार यांचेकडील 
आ . कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाखा कामशेत , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे 
यांच्याकडून मुद्दल रुपये ३ , ९ ६,२३६ अधिक व्याज रुपये २४,६८६ असे एकूण रुपये ४,२० , ९ ५५ वर दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ पासून पुढे 
द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन खालील प्रमाणे 

तुकडी पोट , पोट तुकडी तालुका मावळचे मे . सब रजिस्ट्रार साहेब , मावळ यांचे हद्दीतील जिल्हा परिषद पुणे हद्दीतील खडकाळे 
ग्रामपंचायत हद्दीतील गाव मौजे खडकाळे , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे येथील जमीन भूमापन क्र . ३५ अ / २७१ यांसी एकूण क्षेत्र ६६८.३ चौ.मी. 
आकार ०० रु . ३१ पैसे यापैकी लिहून देणार यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र १८६ चौ . मी . ही मिळकत . 

जर ऑर्डरप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत ज्याअर्थी आ . कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाखा कामशेत , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

विजय नंदु शिरसट , 
वसुली अधिकारी , 

आ . कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
तळेगाव दाभाडे , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
पुणे -४११००५ . 

पुणे , ३० डिसेंबर २०२१ . 

आदेश ( २२५ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १७० 
अन्वये . 

चे 

क्रमांक ५०० / व.अ. / म.स.स.का.स. १५६ / स्था.म.ज.व.अ. / सन २०२१ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये मी , विजय नंदु शिरसट , वसुली 


४२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गणेश मारूती विनोदे व त्यांचे जामिनदार 
यांचेकडील आ . कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाखा कामशेत , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याकडून मुद्दल 
रुपये ७,७२,१ ९ ८ अधिक व्याज रुपये ७१,८८१ असे एकूण रुपये ८ , ४४,०७ ९ वर दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ पासून पुढे द.सा.द.शे. 
१४ टक्के व्याज आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार 
सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन खालील प्रमाणे 

तुकडी पोट , पोट तुकडी तालुका मावळचे मे . सब रजिस्टार साहेब , मावळ यांचे हद्दीतील जिल्हा परिषद पुणे हद्दीतील पंचायत समिती , 
वडगाव मावळ तसेच वडगाव नगर पंचायत हद्दीतील गाव मौजे वडगाव , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे येथील मिळकती अ ) ग्रा . मिळकत नं . 
२८५ यांसी बांधकाम ३१ × २२ वीट , सिमेंटमध्ये बांधकाम वर पत्रा ३१ × ४ पडवी व ४ × ३ च्या शौचालयासह घर मिळकत सांची एकूण 
क्षेत्र ९ १६ चौ . फूट म्हणजेच ८५.१० चौ.मी. व ब ) ग्रा . मिळकत नं . २८५/१ यांसी बांधकाम २६ × ९ वीट , सिमेंटमध्ये बांधकाम वर पत्रा 
शौचालयासह घर मिळकत यांसी एकूण क्षेत्र २३४ चौ . फूट म्हणजेच २१.७४ चौ.मी. या मिळकती . 

जर ऑर्डरप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत ज्याअर्थी आ . कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाखा कामशेत , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

विजय नंदु शिरसट , 
वसुली अधिकारी , 

आ . कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
तळेगाव दाभाडे , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
पुणे -४११००५ . 

पुणे , ३० डिसेंबर २०२१ . 

आदेश ( २२५ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १७० 
अन्वये . 

क्रमांक ५०१ / व.अ. / म.स.स.का.स . १५६ / स्था.म.ज.व.अ. / सन २०२१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये मी , विजय नंदु शिरसट , वसुली 
अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुदाम विठ्ठलराव भेगडे व त्यांचे जामिनदार 
यांचेकडील आ . कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाखा कामशेत , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांच्याकडून मुद्दल 
रुपये ४,६०,३७७ अधिक व्याज रुपये 
रुपये ४३,५६८ असे एकूण रुपये ५,०३ , ९ ४५ वर दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ पासून पुढे द.सा.द.शे. 
१४ टक्के व्याज आदेशिकेचा खर्च इत्यादी सह वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार 
सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन खालील प्रमाणे 

तुकडी पोट , पोट तुकडी तालुका मावळचे मे . सब रजिस्टार साहेब , मावळ यांचे हद्दीतील पुणे जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतील गाव मौजे 
तळेगाव दाभाडे , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे येथील सिटी सर्व्हे नंबर ६७१५ यांसी क्षेत्र २६.२४ चौ.मी. ही मिळकती . 

जर ऑर्डरप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत ज्याअर्थी आ . कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शाखा कामशेत , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


शके १ ९ ४४ 

४३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

विजय नंदु शिरसट , 
वसुली अधिकारी , 

आ . कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
तळेगाव दाभाडे , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
पुणे- ४११००५ . 

पुणे , ३० डिसेंबर २०२१ . 

आदेश ( २२७ ) 

क्रमांक एस.आर. ओ . / १५६ / दि . गं . खाणेकर / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , योगेश विष्णू बोराटे , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा ना . सह . पतसंस्था फेडरेशन लि . , द्वारा जनकल्याण महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुळशी , पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , दिपक गंगाराम खाणेकर / विद्या दिपक खाणेकर 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये २१,५७,४३२ अधिक दिनांक ८ एप्रिल २०२१ पासून होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व वसुलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्ठात नमूद केलेली मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे , तसे 
करण्यात आले तर त्या सर्व बाबी जनकल्याण महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुळशी , पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , 
बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक १०१ / १३१ / २१ ९ / २०२१ , दिनांक १७ जुलै २०२१ , 

( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) 

श्री . दिपक गंगाराम खाणेकर / विद्या दिपक खाणेकर ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १ ) 

( २ ) श्री . हिरामण राजाराम खाणेकर ( जामीनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २ ) 

( ३ ) श्री . अनिल निवृत्ती जाधव ( जामीनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३ ) 

( ४ ) श्री . विक्रांत ज्ञानेश्वर खाणेकर ( जामीनदार क्रमांक ३ तथा प्रतिवादी क्रमांक ४ ) . 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे साळुंब्रे येथील गट नं . २७ मधील एकूण क्षेत्र ७ हे . ९ ५ आर यांसी आकार ४३ रु . ०६ पैसे वर 
एकूण अशी मिळकत त्यामधील माती व सदर मिळकतीत जाण्यायेण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूंसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , 
व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत जनकल्याण महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
मुळशी , पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ८ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

योगेश बोराटे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा . जनकल्याण महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
मुळशी , पुणे . 

पुणे , ८ जानेवारी २०२२ . 


शके १ ९ ४४ 

४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

आदेश ( २२८ ) 

क्रमांक एस.आर. ओ . / १५६ / रा . ह . राक्षे / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , योगेश विष्णू बोराटे , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा ना . सह . पतसंस्था फेडरेशन लि . , द्वारा जनकल्याण महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुळशी , पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , राम हरिभाऊ राक्षे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
२७,४२ , ९ ८० अधिक दिनांक ८ एप्रिल २०२१ पासून होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्ठात नमूद केलेली मालमत्ता 
ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , 
लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे , तसे करण्यात आले तर त्या सर्व बाबी जनकल्याण 
महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुळशी , पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक १०१/१३१/२२०/२०२१ , दिनांक १५ जुलै २०२१ , 

( २ ) 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) श्री . राम हरिभाऊ राक्षे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १ ) 

( २ ) 

श्री . चंद्रबोधी बन्सी शिरसाट ( जामीनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २ ) 

( ३ ) 

श्री . जिवन पोपटराव भोसले ( जामीनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३ ) 

( ४ ) श्री . रामदास जयवंत मोरे ( जामीनदार क्रमांक ३ तथा प्रतिवादी क्रमांक ४ ) . 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : पोट तुकडी , तालुका मावळ मे . सब रजिस्टारसाहेब मावळ क्रमांक १ ते २६ यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा 
परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती यांच्या कार्यक्षेत्रातील गाव मौजे साळुंब्रे येथील गट नं . २७ मधील एकूण क्षेत्र ७ हे . ९ ५ आर यांसी आकार 
४३ रु . ० ९ पैसे यापैकी लिहून देणार यांच्या मालकीची क्षेत्र ०० हे . ४० आर अशी मिळकत त्यामधील माती व सदर मिळकतीत जाण्यायेण्याच्या 
हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूंसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत मिळकत जनकल्याण महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुळशी , पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

योगेश बोराटे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा.– जनकल्याण महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
मुळशी , पुणे . 

पुणे , १८ डिसेंबर २०२१ . 

आदेश ( २२ ९ ) 

क्रमांक व.अ. / व.वि. / शाखा -१ / १६७ / ११२ ९ / १०६ / वसुली अधिकारी / सन २०२१-२२ . – ज्याअर्थी , चेअरमन , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक 
मर्यादित , ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , पुणे ३ ९ यांनी मिळविलेला लवाद वसुली दाखला क्रमांक ४०३ / कलम -१०१ / सन २०१ ९ -२० , दिनांक 
१२ ऑक्टोबर २०२१ यात नमूद केलेली वसूलपात्र रक्कम रुपये २,६४ , ५४१ थकबाकीदार सभासद प्रतिवादी ( कर्जदार ) युनिकॉर्न इंजिनियर्स 
( प्रो.प्रा . श्री . सांडभोर संकेत भगवान ) यांच्या कर्जासाठी श्री . सांडभोर भगवान रामचंद्र यांनी खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करुन वसुली होऊन मिळण्याबाबत अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी , मी , चव्हाण निलेश अशोक , वसुली अधिकारी , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्यादित , ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , 
पुणे ३ ९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील नमूद केलेली मालमत्ता 
या आदेशान्वये दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील बदल अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्णित अर्जदार धनकोविरुध्द रद्द 
व निरर्थक होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

४५ 

परिशिष्ट 

मालमत्तेचे वर्णन 

निवाडा ज्या व्यक्तीविरुद्ध दिला 

गावाचे नाव 

गट नंबर 

वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 

आहे त्यांची नावे 

व दिनांक 

१ 

२ 

४ 

वसुली दाखला क्र . 

१ ) युनिकॉर्न इंजिनियर्स , 

मौजे राक्षेवाडी , 

४०३ / कलम १०१ / 

( प्रो . प्रा . श्री . सांडभोर संकेत भगवान ) 
२ ) श्री . मासळकर राहुल अरुण 

तालुका खेड , 
जिल्हा पुणे . 

२०१ ९ - २० , दिनांक 

१ ) गाव मौजे राक्षेवाडी , तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील 
गट नं . ६८/१ मधील क्षेत्र १७ आर , गट नं . ४ ९ / ५ मधील 
क्षेत्र २३ आर व गट नं . ७४/१० मधील क्षेत्र ७ आर असे 
एकूण क्षेत्र ४७ आर ( मालकी हक्क सांडभोर भगवान 
रामचंद्र ) . 

१२ ऑक्टोबर २०२१ 

३ ) श्री . जाधव दत्तात्रय मारुती 

- 

४ ) श्री . सांडभोर भगवान रामचंद्र 

येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च या आदेशाचे तारखेपासून १५ दिवसांचे आत भरणा न केल्यास वर नमूद केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी दिला असे . 

चव्हाण निलेश अशोक , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . - अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्यादित , 
स . नं . ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , पुणे -३ ९ . 

पुणे , ५ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २३० ) 

क्रमांक व.अ. / व.वि. / शाखा -१ / १७६ / ४६ / १०६ / वसुली अधिकारी / सन २०२१ २२. – ज्याअर्थी , चेअरमन , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक 
मर्यादित , ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , पुणे ३ ९ . यांनी मिळविलेला लवाद वसुली दाखला क्रमांक ४०५ / कलम -१०१ / सन २०२१-२२ , दिनांक 
१२ ऑक्टोबर २०२१ यात नमूद केलेली वसूलपात्र रक्कम रुपये ८ , २० , ४१३ थकबाकीदार सभासद प्रतिवादी ( कर्जदार ) मे . आनंद सेल्स 
कॉर्पोरेशन ( प्रो.प्रा . श्री . ढेरंगे सुनिल रामचंद्र ) यांच्या कर्जासाठी श्री . ढेरंगे सुनिल रामचंद्र यांनी खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करुन वसुली होऊन मिळण्याबाबत अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी , मी , चव्हाण निलेश अशोक , वसुली अधिकारी , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्यादित , ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , 
पुणे ३ ९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील नमूद केलेली मालमत्ता 
या आदेशान्वये दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील बदल अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्णित अर्जदार धनकोविरुध्द रद्द 
व निरर्थक होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
परिशिष्ट 

गावाचे नाव 

गट नंबर 

वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 

निवाडा ज्या व्यक्तीविरुद्ध दिला 
आहे त्यांची नावे 

व दिनांक 

१ 

3 

१ ) मे . आनंद सेल्स कॉर्पोरेशन 

J 

वसुली दाखला क्र . 
४०५ / कलम १०१ / 

मौजे कोरेगाव 
भिमा , 

१ ) गाव मौजे कोरेगाव - भिमा , तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे 
येथील गट नं . १०३७ पैकी एकूण क्षेत्र १ हे . ७७ आर पैकी 

( प्रो . प्रा . श्री . ढेरंगे सुनिल रामचंद्र ) 
२०२१-२२ , दिनांक २ ) श्री . शिवले संजय म्हस्कू 

ता . शिरुर , 
जि . पुणे . 

क्षेत्र ४१.५ आर व पो . खं . ०१.०५ आर असे एकूण क्षेत्र 
४३ आर मालकी हक्क श्री . ढेरंगे सुनिल रामचंद्र . 

१२ ऑक्टोबर २०२१. ३ ) श्री . सव्वाशे अनिल साहेबराव 


४६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च या आदेशाचे तारखेपासून १५ दिवसांचे आत भरणा न केल्यास वर नमूद केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी दिला असे . 

चव्हाण निलेश अशोक , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . - अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्यादित , 
स . नं . ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , पुणे -३ ९ . 

पुणे , ५ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २३१ ) 

- 

क्रमांक व.अ. / व.वि. / शाखा -१ / १८० / २२१७ / १०६ / वसुली अधिकारी / सन २०२१-२२ . ज्याअर्थी , चेअरमन , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक 
मर्यादित , ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , पुणे ३ ९ . यांनी मिळविलेला लवाद वसुली दाखला क्रमांक ४१२ / कलम १०१ / सन २०२१-२२ , दिनांक 
१२ ऑक्टोबर २०२१ यात नमूद केलेली वसूलपात्र रक्कम रुपये ४,४४,४१८ थकबाकीदार सभासद प्रतिवादी ( कर्जदार ) युनिकॉर्न इंजिनियर्स 
( प्रो.प्रा . श्री . सांडभोर संकेत भगवान ) यांच्या कर्जासाठी श्री . सांडभोर भगवान रामचंद्र यांनी खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करुन वसुली होऊन मिळण्याबाबत अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी , मी , चव्हाण निलेश अशोक , वसुली अधिकारी , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्यादित , ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , 
पुणे ३ ९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील नमूद केलेली मालमत्ता 
या आदेशान्वये दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील बदल अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्णित अर्जदार धनकोविरुध्द रद्द 
व निरर्थक होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
परिशिष्ट 

निवाडा ज्या व्यक्तीविरुद्ध दिला 

गावाचे नाव 

गट नंबर 

वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 

आहे त्यांची नावे 

व दिनांक 

१ 

२ 

३ 

४ 

१ ) युनिकॉर्न इंजिनियर्स , 

वसुली दाखला क्र . 
४१२ / कलम १०१ / 

( प्रो . प्रा . श्री . सांडभोर संकेत भगवान ) 

मौजे राक्षेवाडी , 
तालुका 
जिल्हा पुणे . 

१ ) गाव मौजे राक्षेवाडी , तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील 
खेड , गट नं . ६८/१ मधील क्षेत्र १७ आर , गट नं . ४ ९ / ५ मधील 
क्षेत्र २३ आर व गट नं . ७४/१० मधील क्षेत्र ७ आर असे 
एकूण क्षेत्र ४७ आर किंमत रु .१ , ९ २,००,००० ( मालकी 
हक्क सांडभोर भगवान रामचंद्र ) . 

२०२१-२२ , दिनांक २ ) श्री . शर्मा रजत गणेश 

७ 

१२ ऑक्टोबर २०२१. ३ ) श्री . मासळकर राहुल अरुण 

४ ) श्री . सांडभोर भगवान रामचंद्र 

- 

येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च या आदेशाचे तारखेपासून १५ दिवसांचे आत भरणा न केल्यास वर नमूद केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी दिला असे . 

चव्हाण निलेश अशोक , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . - अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्यादित , 

- 

स . नं . ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , पुणे -३ ९ . 

पुणे , ५ जानेवारी २०२२ . 


शके १ ९ ४४ 

४७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
आदेश ( २३२ ) 

— 

क्रमांक व.अ. / व.वि. / शाखा -१ / १८० / २१ ९ ५ / १०६ / वसुली अधिकारी / सन २०२१-२२ . – ज्याअर्थी , चेअरमन , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक 
मर्यादित , ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , पुणे ३ ९ यांनी मिळविलेला लवाद वसुली दाखला क्रमांक ४०६ / कलम -१०१ / सन २०२१-२२ , दिनांक 
१२ ऑक्टोबर २०२१ यात नमूद केलेली वसूलपात्र रक्कम रुपये ४ , ९ ०,७८ ९ थकबाकीदार सभासद प्रतिवादी ( कर्जदार ) युनिकॉर्न इंजिनियर्स 
( प्रो . प्रा . श्री . सांडभोर संकेत भगवान ) यांच्या कर्जासाठी श्री . सांडभोर भगवान रामचंद्र यांनी खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करुन वसुली होऊन मिळण्याबाबत अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी , मी , चव्हाण निलेश अशोक , वसुली अधिकारी , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्यादित , ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , 
पुणे ३ ९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील नमूद केलेली मालमत्ता 
या आदेशान्वये दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील बदल अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्णित अर्जदार धनकोविरुध्द रद्द 
व निरर्थक होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
परिशिष्ट 

निवाडा ज्या व्यक्तीविरुद्ध दिला 

गावाचे नाव 

गट नंबर 

वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 

आहे त्यांची नावे 

व दिनांक 

१ 

२ 

३ 

वसुली दाखला क्र . 

१ ) युनिकॉर्न इंजिनियर्स , 

मौजे राक्षेवाडी , 

४०६ / कलम १०१ / 

( प्रो . प्रा . श्री . सांडभोर संकेत भगवान ) तालुका खेड , 
२ ) श्री . मासळकर राहुल अरुण जिल्हा पुणे . 

२०२१-२२ , दिनांक 

१ ) गाव मौजे राक्षेवाडी , तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील 
गट नं . ६८/१ मधील क्षेत्र १७ आर , गट नं . ४ ९ / ५ मधील 
क्षेत्र २३ आर व गट नं . ७४/१० मधील क्षेत्र ७ आर असे 
एकूण क्षेत्र ४७ आर ( मालकी हक्क - सांडभोर भगवान 
रामचंद्र ) . 

१२ ऑक्टोबर २०२१. ३ ) श्री . जाधव दत्तात्रय मारुती 

४ ) श्री . सांडभोर भगवान रामचंद्र 

येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च या आदेशाचे तारखेपासून १५ दिवसांचे आत भरणा न केल्यास वर नमूद केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी दिला असे . 

चव्हाण निलेश अशोक , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . - अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्यादित , 
स . नं . ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , पुणे -३ ९ . 

पुणे , ५ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २३३ ) 

क्रमांक व.अ. / व.वि. / शाखा -१ / १८२ / १२१ / १०६ / वसुली अधिकारी / सन २०२१-२२ . – ज्याअर्थी , चेअरमन , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक 
मर्यादित , ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , पुणे ३ ९ . यांनी मिळविलेला लवाद वसुली दाखला क्रमांक ३ ९ ३ / कलम -१०१ / सन २०२१-२२ , दिनांक 
१२ ऑक्टोबर २०२१ यात नमूद केलेली वसूलपात्र रक्कम रुपये २,६४ , ५४१ थकबाकीदार सभासद प्रतिवादी ( कर्जदार ) युनिकॉर्न इंजिनियर्स 
( प्रो.प्रा . श्री . सांडभोर संकेत भगवान ) यांच्या कर्जासाठी श्री . सांडभोर भगवान रामचंद्र यांनी खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून वसुली होऊन मिळण्याबाबत अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी , मी , चव्हाण निलेश अशोक , वसुली अधिकारी , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्यादित , ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , 
पुणे ३ ९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील नमूद केलेली मालमत्ता 
या आदेशान्वये दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील बदल अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्णित अर्जदार धनकोविरुध्द रद्द 
व निरर्थक होईल . 


४८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

निवाडा ज्या व्यक्तीविरुद्ध दिला 

गावाचे नाव 

गट नंबर 

वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 

आहे त्यांची नावे 

व दिनांक 

१ 

२ 

३ 

वसुली दाखला क्र . 

१ ) मे आनंद सेल्स कॉर्पोरेशन 

मौजे कोरेगाव 
भिमा , 

३ ९ ३ / कलम १०१ / 

१ ) गाव मौजे कोरेगाव - भिमा , तालुका शिरुर , जिल्हा पुणे 
येथील गट नं . १०३७ पैकी एकूण क्षेत्र १ हे . ७७ आर पैकी 
क्षेत्र ४१.५ आर व पो . खं . ०१.०५ आर असे एकूण क्षेत्र 
४३ आर मालकी हक्क श्री . ढेरंगे सुनिल रामचंद्र . 

२०२१-२२ , दिनांक २ ) श्री . शिवले संजय म्हस्कू 

ता . शिरुर , 
जि . पुणे . 

१२ ऑक्टोबर २०२१. ३ ) श्री . सव्वाशे अनिल साहेबराव 

येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च या आदेशाचे तारखेपासून १५ दिवसांचे आत भरणा न केल्यास वर नमूद केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जानेवारी २०२२ रोजी दिला असे . 

चव्हाण निलेश अशोक , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . - अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्यादित , 
- 
स . नं . ६८० / ४ ब , लांडेवाडी , भोसरी , पुणे -३ ९ . 

पुणे , ५ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २३४ ) 

क्रमांक ३०६ / वि.व.अ. / वसुली / सौ . सुप्रिया डाळींबकर / स्थावर मालमत्ता जप्ती आदेश / सन २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी श्री . आर . एम . सायकर , द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , 
श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देते की , कर्जदार सौ . सुप्रिया मनिष डाळिंबकर , सहकर्जदार 
श्री . मनिष लक्ष्मण डाळिंबकर यांना कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री . समता नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) पत्ता १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . शाखा हडपसर कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या 
मालकीची मिळकतीचे तुकडी पुणे , मौजे हडपसर येथील सर्व्हे नं . ३७ , हिस्सा नं . ९ / २ यामधील क्षेत्र ०० हे . ६१ आर स . नं . ३७ हिस्सा 
नं . ९ / ५ यामधील क्षेत्र ०० हे . २ ९ आर , स . नं . ३७ हिस्सा नं . १ ९ यामधील क्षेत्र ०० हे . ४० आर पैकी प्लॉट नं . ९९ , १ आर पैकी 
सोसायटी सोडलेले क्षेत्र वगळून बाकी क्षेत्र ६३३ चौ . फुट म्हणजेच क्षेत्र ६३.४४ चौ . मी . त्यावरील पूर्ण बांधकामासह व प्रस्तावित बांधकामासह 
मिळकत सर्व हक्कांसह दरोबस्तसह तारण दिलेली होती व आहे आणि , नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिली होती व आहे . कर्जदार 
श्री . मनिष लक्ष्मण डाळींबकर यांच्याकडील कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . या संस्थेचे कर्ज रुपये ८,१८,२५७ ( अक्षरी 
रुपये आठ लाख अठरा हजार दोनशे सत्तावन्न फक्त ) अधिक दिनांक ३१ मे २०१ ९ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड द.सा.द.शे. १५ 
टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम कर्जदार सौ . सुप्रिया मनिष डाळिंबकर , सहकर्जदार 
श्री . मनिष लक्ष्मण डाळिंबकर यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेत जमीन / स्थावर मिळकत ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मिळकत ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त 
केलेल्या फ्लॅट / घर मिळकत / शेतजमीनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे . 


( प्रो . प्रा . श्री . ढेरंगे सुनिल रामचंद्र ) 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

परिशिष्ट 

कर्जदार व सहकर्जदार वसुली दाखला 

कर्जास मिळकत 

मिळकतीचे वर्णन 

व जामीनदाराची नावे , 

क्रमांक व 

तारण 

पत्ते 

दिनांक 

देणाऱ्याचे नाव 

१ 

२ 

३ 

५ 

१०१ / ४०८३ / 

कर्जदार - 

१५७१/२०२० , 

कर्जदार - सौ . सुप्रिया 
मनिष डाळिंबकर 
सहकर्जदार - श्री . मनिष 
लक्ष्मण डाळिंबकर 

दिनांक २४ 

सौ . सुप्रिया मनिष 
डाळिंबकर 
सहकर्जदार - 

नोव्हेंबर 

२०२० . 

श्री . मनिष लक्ष्मण 
डाळिंबकर 

पत्ता : स . नं . ३७ , प्लॉट 
नं . ९९ , जनसेवा सोसायटी , 
काळेबोराटेनगर , हडपसर , 
पुणे - ४११०२८ . 
जामिनदार - १ ) श्री . ज्ञानेश्वर 
धोंडिबा पवळे , काळेबोराटेनगर , 
हडपसर , पुणे- ४११०२८ . 
२ ) श्री . अमोल रमेश दुर्गाडे , 
वाल्हे , ता . पुरंदर , जि . पुणे . 

मौजे हडपसर येथील स . नं . ३७ , 
हिस्सा नं . ९ / २ यामधील क्षेत्र ०० हे . 
६१ आर , स . नं . ३७ हिस्सा नं . ९ / ५ 
यामधील क्षेत्र ०० हे . २ ९ आर . स.नं. 
३७ , हिस्सा नं . १ ९ यामधील क्षेत्र 
०० हे . ४० आर पैकी प्लॉट नं . ९९ , 
१ आर पैकी सोसायटी सोडलेले क्षेत्र 
वगळून बाकी क्षेत्र ६३३ चौ . फुट 
म्हणजेच ६३.४४ चौ.मी. त्यावरील पूर्ण 
बांधकामासह व प्रस्तावित बांधकामसह 
मिळकत सर्व हक्कासह दरोबस्तसह . 

जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेल्या खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम 
ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . या संस्थेच्या हडपसर शाखेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या दुकान / फ्लॅट / घर मिळकत / स्थावर मिळकत रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची 
कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व मुद्रेसह दिला असे . 

आर . एम . सायकर , 
विशेष अधिकारी , पुणे , 

द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नविन नाव ) , 

श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , 
पुणे- ४११००५ . 

पुणे , १० मार्च २०२२ . 

आदेश ( २३५ ) 

क्रमांक ३०७ / वि.व.अ. / वसुली / श्री . दगडू ल . सुरवसे / स्थावर मालमत्ता जप्ती आदेश / सन २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी श्री . आर . एम . सायकर , द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , 
श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे ४११००५. महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देते की , कर्जदार श्री दगडू लहू सुरवसे , सहकर्जदार 
सौ . सरस्वती दगडू सुरवसे यांना कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री . समता नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) पत्ता १२ ९ ७ निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे ४११००५ शाखा हडपसर कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या 
मालकीची मिळकतीचे तुकडी पुणे , मौजे हडपसर येथील सर्व्हे नं . ५३ / १ - ब , पैकी जमीन मिळकत ५० चौ . मी . ( अर्धा आर ) त्यावरील पूर्ण 
बांधकामासह व प्रस्तावित बांधकामासह मिळकत सर्व हक्कांसह दरोबस्तसह तारण दिलेली होती व आहे आणि , नोंदणीकृत गहाणखताने तारण 


सर्व्हे 

नं . 

स . नं . 

३७ , 

हिस्सा 

९ / २ , 

९ / ५ , 

१ ९ . 


४ ९ 


चतु : सीमा 

६ 

पूर्वेस : प्लॉट नं . १०० 
पश्चिमेस : प्लॉट नं . 
९ ८ 
उत्तरेस : फ्लॉट नं . ४ ९ 
दक्षिण : रस्ता 


५० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके 

१ ९ ४४ 

दिली होती व आहे . कर्जदार कर्जदार श्री दगडू लहू सुरवसे , सहकर्जदार सौ . सरस्वती दगडू सुरवसे यांच्याकडील कृष्णकांत कुदळे नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , 
शिवाजीनगर , पुणे ४११००५ या संस्थेचे कर्ज रुपये १७ , ११ , ७ ९ ४ ( अक्षरी रुपये सतरा लाख अकरा हजार सातशे चौऱ्याण्णव फक्त ) अधिक 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१ ९ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी 
खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम कर्जदार श्री दगडू लहू सुरवसे , सहकर्जदार सौ . सरस्वती दगडू सुरवसे यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेत 
जमीन / स्थावर मिळकत ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि 
हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर मिळकत / शेतजमीनीचे / स्थावर मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

परिशिष्ट 

कर्जदार व सहकर्जदार 

वसुली दाखला 

कर्जास मिळकत 

सर्व्हे 

मिळकतीचे वर्णन 

चतु : सीमा 

व जामिनदाराची नावे , 

क्रमांक व 

तारण 

नं . 

पत्ते 

दिनांक 

देणाऱ्याचे नाव 

१ 

२ 

३ 

५ 

६ 

कर्जदार - श्री . दगडू लहू 

१०१ / ४०८६ / 

कर्जदार श्री . दगडू स . नं . 
लहू सुरवसे , 

सुरवसे , 

१५७४/२०२० , 

५३/१ 

पूर्वेस : मोकळी जागा 
पश्चिमेस : बलभिम येवते 
उत्तर : पाटील 
दक्षिण : रस्ता 

दिनांक २४ 

सहकर्जदार 

मौजे हडपसर येथील स . नं . ५३/१ , 
व पैकी जमीन मिळकत ५० चौ . मी . 
( अर्धा आर ) व त्यावरील पूर्ण बांध 
कामासह व प्रस्तावित बांधकामासह 
मिळकत सर्व हक्कासह दरोबस्तसह . 

सहकर्जदार सौ . सरस्वती 
दगडू सुरवसे , 

नोव्हेंबर २०२० सौ . सरस्वती दगडू 
सुरवसे 

पत्ता : स . नं . ५३ , त्रिमुर्ती 

कॉलनी , म्हसोबा मंदिरासमोर , 
काळेबोराटेनगर , हडपसर , 
पुणे - ४११ ०२८ . 
जामिनदार - 

१ ) गणेश यशवंतराव पाटील , 
काळेबोराटेनगर , हडपसर , 
पुणे - ४११ ०२८ . 

२ ) कुंडलिक शिवाजी वाघमारे , 

मु . पो . थेऊर , ता . हवेली , 

जि . पुणे - ४१२ ३०५ . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम 
ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . या संस्थेच्या हडपसर शाखेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या दुकान / फ्लॅट / घर मिळकत / स्थावर मिळकत रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची 
कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व मुद्रेसह दिला असे . 

आर . एम . सायकर , 

वसुली अधिकारी , पुणे , 

द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , 
श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , 
पुणे - ४११००५ . 

पुणे , १० मार्च २०२२ . 


शके १ ९ ४४ 

५१ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
आदेश ( २३६ ) 

क्रमांक ३०८ / वि.व.अ. / वसुली / श्री . बबलू ता . तरल / स्थावर मालमत्ता जप्ती आदेश / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी श्री . आर . एम . सायकर , द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , 
श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देते की , कर्जदार श्री बबलू तानू तरल , सहकर्जदार 
सौ . रोहिणी बबलू तरल यांना कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री . समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित 
( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ शाखा शिवाजीनगर कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची 
मिळकतीचे तुकडी पुणे , मौजे धायरी येथील सर्व्हे नं . २२ , हिस्सा नं . १६ + १७ + १८ / १ या मिळकतीमधील जमीन मिळकत यांसी क्षेत ५० 
चौ . मी . ( अर्धा आर ) व त्यावरील पूर्ण बांधकामासह व प्रस्तावित बांधकामासह मिळकत सर्व हक्कांसह दरोबस्तसह तारण दिलेली होती व 
आहे आणि , नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिली होती व आहे . कर्जदार श्री . बबलू तानू तरल , सहकर्जदार सौ . रोहिणी बबलू तरले 
यांच्याकडील कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , 
पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . या संस्थेचे कर्ज रुपये ४ , ५७,५८७ ( अक्षरी रुपये चार लाख सत्तावन्न हजार 
पाचशे सत्याऐंशी फक्त ) अधिक दिनांक ३१ मे २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , 
सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम कर्जदार श्री बबलू तानू तरल , सहकर्जदार सौ . रोहिणी बबलू तरले यांच्या स्वत : च्या 
मालकीची शेत जमीन / स्थावर मिळकत ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे . आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर मिळकत / शेतजमीनीचे / स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

परिशिष्ट 

वसुली दाखला 

कर्जास मिळकत 

मिळकतीचे वर्णन 

चतु : सीमा 

कर्जदार व सहकर्जदार 
व जामिनदाराची नावे , 

तारण 

क्रमांक व 
दिनांक 

पत्ते 

देणाऱ्याचे नाव 

२ 

३ 

५ 

कर्जदार - 

१०१ / ७७८ / 

कर्जदार - 

श्री . बबलू तानू तरल , 
सहकर्जदार - सौ . रोहिणी 

११३६/२०१७ , 
दि . दि . ९ ऑक्टोबर 

श्री . बबलू तानू तरल 
सहकर्जदार 

मौजे धायरी येथील स . नं . २२ , 
हिस्सा नं . १६ + १७ + १८ / १ या 
मिळकतीमधील जमीन मिळकत 
यांची क्षेत्र ५० चौ . मी . ( अर्धा 

पूर्वेस : शेंडगे 
पश्चिमेस : तरल व कांबळे 
उत्तरेस : रस्ता 
दक्षिणेस : कांबळे 

- 

सौ . रोहिणी बबलू 

बबलू तरल , 

२०१७ 

- 

पत्ता : स . नं . २२ , गणेशनगर , 

तरल 

आर ) व त्यावरील संपूर्ण बांध 
कामासह व प्रास्तावित बांधकामा 

कांबळे वस्ती , धायरी , 

सिंहगड रोड , पुणे ४१ . 
जामिनदार - 

सह मिळकत सर्व हक्कासह 
दरोबस्तसह . 

१ ) सौ . सुरेखा दिगंबर उके , 
शिवतीर्थनगर , नऱ्हे , पुणे -४१ . 
२ ) श्री . किशोर भगीरथ 
आटपाळकर , बुधवार पेठ , 
पुणे - ४११ ००२ . 

३ ) श्री . सरेज नारायण पाटील , 
धायरी , सिंहगड रोड , पुणे ४१ . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेल्या खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम 
ह्या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ . या संस्थेच्या हडपसर शाखेकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या दुकान / फ्लॅट / घर मिळकत / स्थावर मिळकत रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची 
कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 


सर्व्हे 

नं . 

४ 

स . नं . 

२२ , 

हिस्सा नं . 
१६ + १७ + 
१८/१ 


शके १ ९ ४४ 

५२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व मुद्रेसह दिला असे . 

आर . एम . सायकर , 
वसुली अधिकारी , पुणे , 

द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , 
श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , 
पुणे -४११००५ . 

पुणे , १४ मार्च २०२२ . 

आदेश ( २३७ ) 

क्रमांक ३० ९ / वि.व.अ. / वसुली / श्री . सुभाष ज . जाधव / स्थावर मालमत्ता जप्ती आदेश / सन २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसुली अधिकारी श्री . आर . एम . सायकर , द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , 
श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे ४११००५. महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देते की , कर्जदार श्री . सुभाष जनार्दन जाधव यांना कृष्णकांत कुदळे 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री . समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , 
शिवाजीनगर , पुणे ४११००५ शाखा हडपसर कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकतीचे तुकडी पुणे , मौजे हडपसर येथील 
सर्व्हे नं . ७१ ९ , हिंगणे आळी येथील मिळकत यांसी क्षेत्र १७.८० चौ . मी . व सिटी सर्व्हे नंबर ७२२ हिंगणे आळी येथील मिळकत यांची 
क्षेत्र १०.९ १ चौ.मी. व त्यावरील पूर्ण बांधकाम तसेच सर्व अधिकारासह अशी , या गहाणखताचा विषय आहे . नोंदणीकृत गहाणखताने तारण 
दिली होती व आहे . कर्जदार श्री . सुभाष जनार्दन जाधव यांच्याकडील कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , 
श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे ४११००५. या संस्थेचे 
कर्ज रुपये ४,६८,७३० ( अक्षरी रुपये चार लाख अडुसष्ट हजार सातशे तीस फक्त ) अधिक दिनांक ३१ डिसेंबर २०१ ९ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परतफेड द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम कर्जदार श्री . 
सुभाष जनार्दन जाधव यांच्या स्वतःच्या मालकीची शेत जमीन / स्थावर मिळकत ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत 
ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या 
फ्लॅट / घर मिळकत / शेतजमीनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

परिशिष्ट 

वसुली दाखला 

मिळकतीचे वर्णन 

कर्जदार व सहकर्जदार 
व जामिनदाराची नावे , 
पत्ते 

कर्जास मिळकत 
तारण 

चतु : सीमा 

क्रमांक व 

दिनांक 

देणाऱ्याचे नाव 

२ 

३ 

५ 

६ 

१०१ / ४०८४ / 

कर्जदार श्री . सुभाष 

- 
जनार्दन जाधव 

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दी 
तील तालुका हवेली , जिल्हा 

१५७२/२०२० , 

पूर्वेस : मारुती तुपे 
पश्चिमेस : रस्ता 
उत्तरेस : निलेश मगर 
दक्षिणेस : मगर 

दिनांक २४ 

पुणे , गाव मौजे हडपसर येथील 

नोव्हेंबर 

सिटी सर्व्हे नंबर ७१ ९ , हिंगणे 

२०२० . 

आळी येथील मिळकत यांची क्षेत्र 
१७.८० चौ . मी . व सिटी नंबर 
७२२ , हिंगणे आळी येथील मिळकत 
यांसी क्षेत्र १०.९ १ चौ . मी . व त्यावरील 
पूर्ण बांधकाम तसेच सर्व अधिकारासह 
अशी या गहाणखताचा विषय आहे . 


कर्जदार श्री . सुभाष 
- 
जनार्दन जाधव , 

पत्ता : स.नं. ९ ७ , हिंगणे , 

आळी , महात्मा फुले 
गणपती मंडळासमोर , 
हडपसर , पुणे -४११०२८ . 
जामिनदार - 

१ ) सौ . नितू उमेश मोरे , 
लोहगाव , पुणे -४११ ०४७ . 
२ ) श्री . विनोद किसन रासगे 
मातंग वस्ती , हडपसर , 
पुणे -४११०२८ . 


सर्व्हे 

नं . 

४ 

सिटी 

सर्व्हे नं . 

७१ ९ 

व 

७२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

५३ 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेल्या खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम ह्या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , पत्ता : १२ ९ ७ , निळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे -४११००५ या संस्थेच्या हडपसर शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या दुकान / फ्लॅट / घर मिळकत / स्थावर मिळकत रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा 
खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व मुद्रेसह दिला असे . 

आर . एम . सायकर , 

वसुली अधिकारी , पुणे , 

द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ) , 
श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव ) , 
पुणे -४११००५ . 

पुणे , १४ 

मार्च 

२०२२ . 

आदेश ( २३८ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये 

- 

क्रमांक विवअ / जआ / रामराज्य / काळे / ००२ / २०२२ - २३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदीनुसार मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . बँका / १ - सआ / रामराज्य बँक / का.क .१५६ / ६८८ / २०२२ , दिनांक २८ मार्च २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून मी , सुरेश श्रीराम काळे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य , पुणे श्री . संतोष सुदाम काळे 
यांच्या मालकी हक्काची खाली क्र . २ मध्ये वर्णिलेल्या स्थावर मिळकती नियम १०७ व त्यातील संबंधित पोटकलमान्वये या आदेशाने जप्त 
करीत आहे . 

२. जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

मौजे शिक्रापूर , ता . शिरूर , जि . पुणे येथील गट नं . १ ९ ४२ यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे ३५ आर यांसी आकार २.१३ यापैकी श्री . संतोष 
सुदामराव काळे यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे . ३५ आर यांची आकार १.५२ ही मिळकत . 

३. श्री . संतोष सुदामराव काळे आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण 
करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही तऱ्हेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

४. तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्री . संतोष सुदामराव काळे अगर 
त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही , कोणताही व्यवहार करू नये . या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरूपाची हरकत 
घेणे असल्यास / नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ७ दिवसात कळविण्यात यावे , अन्यथा अशी कोणतीही हरकत 
नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील मिळकतीबाबत श्री . संतोष सुदामराव 
काळे अगर त्यांचे प्रतिनिधी , अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको / अवॉर्ड धारण करणार 
दि रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 

५. श्री . संतोष सुदामराव काळे व श्री . सुदामराव वामनराव काळे यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांचे आत रक्कम रुपये 
२०,३६,६५२ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून होणारे पुढील व्याज व आदेशिकेचा खर्च इत्यादी रकमेचा भरणा दि रामराज्य सहकारी 
बँक लि . , पुणे यांचेकडे समक्ष करावा . 

६. जर यदाकदाचित श्री . संतोष सुदामराव काळे व श्री . सुदामराव वामनराव काळे यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला 
नाही , तर वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस येणे असलेल्या 
रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

७. हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च श्री . संतोष सुदामराव काळे व श्री . सुदामराव वामनराव 
काळे यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 


शके १ ९ ४४ 

५४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
सदरचा आदेश आज दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

सुरेश श्रीराम काळे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा .-- दि रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे . 

पुणे , ४ एप्रिल २०२२ . 

आदेश ( २३ ९ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये 

क्रमांक विवअ / जआ / रामराज्य / काळे / ००१ / २०२२-२३ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदीनुसार मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . बँका / १ - सआ / रामराज्य बँक / का.क .१५६ / ६८८ / २०२२ , दिनांक २८ मार्च २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून मी , सुरेश श्रीराम काळे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य , पुणे श्री . सुदामराव वामनराव काळे 
यांच्या मालकी हक्काची खाली क्र . २ मध्ये वर्णिलेल्या स्थावर मिळकती नियम १०७ व त्यातील संबंधीत पोटकलमान्वये या आदेशाने जप्त 
करीत आहे . 

२. जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

मौजे शिक्रापूर , ता . शिरूर , जि . पुणे येथील गट नं . १५६ ९ / २ यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे ८३ आर अधिक पो . ख . ०० हे ११ आर 
यांसी आकार ०२ रु . ६३ पैसे . यापैकी क्षेत्र ०.१२.८० यासी आकार ० रु .४१ पैसे या समाईक क्षेत्रामधील श्री . सुदामराव वामनराव काळे 
यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र ही मिळकत . 

३. श्री . सुदामराव वामनराव काळे आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण 
करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही तऱ्हेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

४. तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्री . सुदामराव वामनराव काळे 
अगर त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही , कोणताही व्यवहार करू नये . या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरूपाची हरकत 
घेणे असल्यास / नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ७ दिवसात कळविण्यात यावे , अन्यथा अशी कोणतीही हरकत 
नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील मिळकतीबाबत श्री . सुदामराव 
वामनराव काळे अगर त्यांचे प्रतिनिधी , अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको / अवॉर्ड धारण 
करणार दि रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 

५. श्री . संतोष सुदामराव काळे व श्री . सुदामराव वामनराव काळे यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांचे आत रक्कम रुपये 
२०,३६,६५२ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून होणारे पुढील व्याज व आदेशिकेचा खर्च इत्यादी रकमेचा भरणा दि रामराज्य सहकारी 
बँक लि . , पुणे यांचेकडे समक्ष करावा . 

६. जर यदाकदाचित श्री . संतोष सुदामराव काळे व श्री . सुदामराव वामनराव काळे यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला 
नाही , तर वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस येणे असलेल्या 
रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

७. हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च श्री . संतोष सुदामराव काळे व श्री . सुदामराव वामनराव 
काळे यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ४ एप्रिल २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

सुरेश श्रीराम काळे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . -- दि रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे , 

पुणे , ४ एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

आदेश ( २४० ) 

- 

क्रमांक वि.व.अ. / वसुली / छाया रोहिदास जगताप / स्थावर मालमत्ता जप्ती / सन २०२१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , द्वारा जेजुरी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , ता . पुरंदर , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , छाया रोहिदास जगताप यांच्या कर्जासाठी त्यांची मौजे जेजुरी , ता . पुरंदर , 
जि . पुणे येथील गट नं . १०८४ मधील ०२ हे . ८४ आर पो.ख. ०० हे २५ आर मधील संपूर्ण क्षेत्रापैकी त्यांच्या हिश्श्याची शेतजमीन स्थावर मिळकत 
जेजुरी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , ता . पुरंदर , जि . पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रक्कम रुपये २,०७,६७३ यावर दिनांक १ नोव्हेंबर 
२०२१ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द . सा . द . शे . १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सेवाशुल्क , दावा खर्च होणाऱ्या 
रकमेच्या वसुलीसाठी त्यांची स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या 
आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या शेतजमीनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे / शेतजमिनीचे वर्णन 

परिशिष्ट 

भू - मापन क्रमांक / स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / सि.स.नं. / क्षेत्रफळ 

वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक व दिनांक 

गावाचे नाव , 
तालुका , जिल्हा 

गट क्र . 

क्षेत्र 

आकार 

हे . 

आर 

रु . 

१ 

४ 

५ 

६ 

१०१/२०७७/२६२६ / २०२१ , 

१०८४ 

०२ 

८४ 

०२ 

गाव मौजे जेजुरी , 
ता . पुरंदर , जि . पुणे . 

सन २०२१ 

पो . ख . 

दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ 

00 

२५ 

वरील एकूण संपूर्ण समाईक क्षेत्रापैकी 
कर्जदार छाया रोहिदास जगताप यांच्या 

हिश्श्याचे शेतजमीन क्षेत्र मिळकत . 

चतु : सीमा 

पश्चिम 

: 

दक्षिण 

सरकारी रेकॉर्डप्रमाणे 

मूळ 

: 

उत्तर 

: 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून तीस ( ३० ) दिवसांच्या आत 
जेजुरी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी , ता . पुरंदर , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमीनीचे / 
स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २४ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

जी . एल . गायकवाड , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा जेजुरी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
जेजुरी , ता . पुरंदर , जि . पुणे . 

पुणे , २४ मार्च २०२२ . 


: पूर्व 


पै . 

७ 

६ ९ 


1 

1 


५६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

आदेश ( २४१ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये 

क्रमांक विवअ / जआ / रामराज्य / काळे / ११८ / २०२१-२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदीनुसार मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . बँका / १ - सआ / रामराज्य बँक / का.क .१५६ / १८४८ / २०२१ , दिनांक २ ९ जून २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून मी , सुरेश श्रीराम काळे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य , पुणे श्री . सुदामराव वामनराव 
काळे यांच्या मालकी हक्काची खाली क्र . २ मध्ये वर्णिलेल्या स्थावर मिळकती नियम १०७ व त्यातील संबंधित पोटकलमान्वये या आदेशाने 
जप्त करीत आहे . 

२. जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

मौजे शिक्रापूर , ता . शिरूर , जि . पुणे येथील गट नं . १५६ ९ / २ यांसी एकूण क्षेत्र ०० हे . ८३ आर अधिक पो . ख . ०० हे . ११ आर 
यांसी आकार ०२ रु . ६३ पैसे . यापैकी गहाणखत लिहून देणार यांचे खरेदी मालकीचे क्षेत्र ०० हे . ०१ आर म्हणजेच १००० चौ . फुट यासी 
आकार ० रु . ०३ पैसे व सदर जागेत असलेले आर . सी . सी . बांधकाम शौचालयासहीत मिळकत यांची क्षेत्र ३५ बाय २५ फुट म्हणजेच ८७५ 
चौ . फुट ही मिळकत यांसी चतु : सीमा पुढीलप्रमाणे . 

चतु : सीमा 

: 

पूर्व 

रस्ता 

पश्चिम 

: 

श्री . संतोष दाभाडे यांची मिळकत 

दक्षिण 

१५ रस्ता आणि श्री . पुंडे यांची मिळकत 

उत्तर 

श्री . सुभाष सांडभोर यांची मिळकत 

३. श्री . सुदामराव वामनराव काळे आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण 
करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही तऱ्हेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

४. तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्री . सुदामराव वामनराव काळे 
अगर त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही , कोणताही व्यवहार करू नये . या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरूपाची हरकत 
घेणे असल्यास / नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ७ दिवसांत कळविण्यात यावे , अन्यथा अशी कोणतीही हरकत 
नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील मिळकतीबाबत श्री . सुदामराव 
वामनराव काळे अगर त्यांचे प्रतिनिधी , अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको / अवॉर्ड धारण 
करणार दि रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 

५. श्री . संतोष सुदामराव काळे व श्री . सुदामराव वामनराव काळे यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांचे आत रक्कम रुपये 
२०,६३,१६० अधिक दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून होणारे पुढील व्याज व आदेशिकेचा खर्च इत्यादी रकमेचा भरणा दि रामराज्य सहकारी 
बँक लि . , पुणे यांचेकडे समक्ष करावा . 

६. जर यदाकदाचित श्री . संतोष सुदामराव काळे व श्री . सुदामराव वामनराव काळे यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला 
नाही , तर वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस येणे असलेल्या 
रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

७. हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च श्री . संतोष सुदामराव काळे व श्री . सुदामराव वामनराव 
काळे यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

सुरेश श्रीराम काळे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . -- दि रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे . 

पुणे , ३ मार्च २०२२ . 


शके १ ९ ४४ 

५७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
आदेश ( २४२ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये 

क्रमांक विवअ / जआ / रामराज्य / दिक्षीत / १११ / २०२१-२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदीनुसार मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . बँका / १ - सआ / रामराज्य बँक / का.क. १५६/१८४८/२०२१ , दिनांक २ ९ जून २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून मी , सुरेश श्रीराम काळे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , श्री . चंद्रकांत नारायण दिक्षीत 
यांच्या मालकी हक्काची खाली क्र . २ मध्ये वर्णिलेल्या स्थावर मिळकती नियम १०७ व त्यातील संबंधीत पोटकलमान्वये या आदेशाने जप्त 
करीत आहे . 

२. जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

मौजे आंबेगाव बुद्रुक , ता . हवेली , जि . पुणे येथील सर्व्हे नं . १८ , हिस्सा नं . ७ यांसी क्षेत्र ०१ आर अधिक बांधलेले क्षेत्र ४४० चौ . 
पैकी श्री . चंद्रकांत नारायण दिक्षीत यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र ०.५ आर जमीन व त्यावरील बांधकाम क्षेत्र २२० चौ . फुट ही मिळकत यांसी 
चतु : सिमा पुढीलप्रमाणे . 

फुट 

चतु : सीमा 

पूर्व 

१० फुटी रोड आणि त्यानंतर श्री . परदेशी यांची मिळकत 

पश्चिम 

श्री . शामराव पंडित यांची मिळकत 

दक्षिण 

श्री रामचंद्र जाधव यांची मिळकत 

उत्तर 

श्री . कैलास नारायण दिक्षीत यांची मिळकत 

३. श्री . चंद्रकांत नारायण दिक्षीत आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण 
करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही तऱ्हेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

४. तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्री . चंद्रकांत नारायण दिक्षीत 
अगर त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही , कोणताही व्यवहार करू नये . या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरूपाची हरकत 
घेणे असल्यास / नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ७ दिवसात कळविण्यात यावे , अन्यथा अशी कोणतीही हरकत 
नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील मिळकतीबाबत श्री . चंद्रकांत 
नारायण दिक्षीत अगर त्यांचे प्रतिनिधी , अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको / अवॉर्ड धारण 
करणार दि रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 

५. श्री . शशिकांत चंद्रकांत दिक्षीत , सौ . सुप्रिया शशिकांत दिक्षीत व श्री . चंद्रकांत नारायण दिक्षीत यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून 
पंधरा दिवसांचे आत रक्कम रुपये ५,३ ९ , ३८३ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून होणारे पुढील व्याज व आदेशिकेचा खर्च इत्यादी रकमेचा 
भरणा दि रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे यांचेकडे समक्ष करावा . 

६. जर यदाकदाचित श्री . शशिकांत चंद्रकांत दिक्षीत , सौ . सुप्रिया शशिकांत दिक्षीत व श्री . चंद्रकांत नारायण दिक्षीत यांनी संपूर्ण रकमेचा 
भरणा वरील मुदतीत केला नाही , तर वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या 
रकमेतून बँकेस येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

७. हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च श्री . शशिकांत चंद्रकांत दिक्षीत , सौ . सुप्रिया शशिकांत 
दिक्षीत व श्री . चंद्रकांत नारायण दिक्षीत यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

सुरेश श्रीराम काळे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . - - दि रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे . 

पुणे , २ मार्च २०२२ . 


५८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

आदेश ( २४३ ) 

क्रमांक एस.आर.ओ. / १५६ / वि . वि . गायकवाड / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . प्रविण पी . 
थिटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा ना . सह . पतसंस्था फेडरेशन लि . , द्वारा धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
तळेगाव दाभाडे , ता . मावळ , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विजय 
विठ्ठल गायकवाड , ता . मावळ , जि . पुणे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १३,६८,०३१ व उर्वरित मुद्दल अधिक दिनांक १ ऑगस्ट २०२० पासून होणारे 
व्याज , आदेशिकेचा खर्च व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली 
आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 
तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव दाभाडे , ता . मावळ , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) 

१०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१८३/२८७०/२०२१ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ , 

( २ ) 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) श्री . विजय विठ्ठल गायकवाड 

( २ ) 

श्री . विकी संजय गायकवाड 

( ३ ) 

श्री . संदिप दत्तात्रय आंद्रे 

( 8 ) 

वदन बबन वारिंगे . 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : श्री . विजय विठ्ठल गायकवाड यांच्या स्वत : च्या मालकीचे स्थावर जप्ती बोजा नोंद मिळकत . 

( १ ) 

गाव मौजे कांब्रे नामा येथील गट क्रमांक व उपविभाग ४०३ मधील ०.०४ हे क्षेत्र शेतजमीन मिळकत 

( २ ) 

गाव मौजे कांब्रे नामा येथील गट क्रमांक व उपविभाग ४०२ मधील ०.०३ हे क्षेत्र शेतजमीन मिळकत 

( ३ ) गट क्रमांक व उपविभाग १८३ मधील ०.२७.४० क्षेत्र शेतजमीन मिळकत 

तसेच रजिस्टर गहाणखत मिळकत गाव मौजे कांब्रे नामा , ता . मावळ , जि . पुणे येथील गट नं . २४१ यांसी क्षेत्र ०० हे . १२.५० आर व यावरील 
ग्रामपंचायत मिळकत नं . २६७ यामध्ये २५ X ४० फुटाचे दगडवीट बांधकाम वर सिमेंट पत्रासह शौचालयासह ही मिळकत यासी एकूण क्षेत्र १००० 
चौ . फुट फुट म्हणजेच ९ ३ चौ.मी. ब . गाव मौजे कांब्रे नामा , ता . मावळ , जि . पुणे येथील गावठाणातील ग्रामपंचायत मिळकत नं . ६२ यामध्ये १३ x ३३ 
फुटाचे दगडवीट बांधकाम वर पत्रा मिळकत यासी एकूण ४२ ९ चौ . फुट म्हणजेच ४० चौ . मी . ( गट नं . २४१ ) ही मिळकत जर वसुली दाखल्याप्रमाणे 
येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळेगाव 
दाभाडे , ता . मावळ , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १ ९ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

प्रविण पी . थिटे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा . धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
तळेगाव दाभाडे , ता . मावळ , जि . पुणे . 

पुणे , १ ९ मार्च २०२२ . 

आदेश ( २४४ ) 

क्रमांक एस . आर.ओ. / १५६ / ३७४ / सन २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . प्रविण पी . थिटे , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा ना . सह . पतसंस्था फेडरेशन लि . , द्वारा रामचंद्रदादा कवडे पुण्यनगरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
घोरपडीगाव , पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . / सौ . पुष्पा आनंद हिरेकर / 
विजय आनंद हिरेकर ( सहकर्जदार ) कर्ज रक्कम रुपये १३,४ ९ , ७ ९ १ अधिक दिनांक १७ मे २०१ ९ पासून होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व वसुली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

५ ९ 

खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी रामचंद्रदादा कवडे पुण्यनगरी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , घोरपडीगाव , पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ६०६ / १० ९ ० / २०१ ९ , दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ , 

( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) 

श्री . / सौ . पुष्पा आनंद हिरेकर / विजय आनंद हिरेकर ( सहकर्जदार ) 

( २ ) 

प्रिती आनंद सुब्रम्हण्यम - जामिनदार 

( ३ ) मोजेस अलेक्स फ्रान्सीस - जामिनदार 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : 

म्हणजेच 

गाव मौजे खराडी येथील स . नं . २० , हि . नं . ४ यांसी एकूण क्षेत्रांपैकी लिहून देणार नंबर २ यांच्या मालकीचे क्षेत्र १००० चौ . 
फुट 
९२.९ ३ चौ.मी. तसेच त्यावर सध्या असणारे व यापुढे होणारे सर्व प्रकारचे बांधकामसह एकूण मिळकत ( स . नं . २०/४ ) मिळकत जाण्या - येण्याच्या 
हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूंसहित जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत रामचंद्रदादा कवडे पुण्यनगरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , घोरपडीगाव , पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

प्रविण पी . थिटे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा . रामचंद्रदादा कवडे पुण्यनगरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
घोरपडीगाव , जि . पुणे . 

पुणे , ११ मार्च २०२२ . 

आदेश ( २४५ ) 

क्रमांक एस.आर.ओ. / १५६ / ५१ ९ / सन २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . प्रविण पी . थिटे , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , द्वारा श्री समर्थ ग्रा . बि . शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निघोज , ता . खेड , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . धोंडीबा लक्ष्मण बेंडाले तसेच संमतीदार श्री . भरत धोंडीबा बेंडाले यांचेकडील कर्ज रक्कम 
रुपये २७,०२,१२८ अधिक दिनांक ६ ऑगस्ट २०२० पासून होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , 
कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात 
आले असेल तर त्या सर्व बाबी श्री समर्थ ग्रा . बि . शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निघोज , ता . खेड , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक 
ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) 

१०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/४७७/१०१५/२०२० , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० , 

( २ ) 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) श्री . धोंडीबा लक्ष्मण बेंडाले कर्जदार 

( २ ) श्री . भरत धोंडीबा बेंडाले - संमतीदार 

( ३ ) श्री . 

श्री . गिरीश बाळकृष्ण गवते - जामिनदार 
( ४ ) श्री . मनिषकुमार महेश जैन - जामिनदार 


६० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

गाव मौजे निघोज येथील जमीन गट क्र . ५४ यांची क्षेत्र ०३ हे . ५८ आर अधिक पो . ख . ०० हे . हे . ०६ आर असे 
एकूण क्षेत्र ०३ हे . ०६४ 
आर यापैकी गहाणखत लिहून देणार यांचे हिश्श्याचे संपूर्ण क्षेत्र ०० हे . ७१ आर अधिक पो . ख . ०० हे . 
हे . ७१ आर अधिक पो . ख . ०० हे . ०१.२० आर असे एकूण क्षेत्र 
०० हे , 
७२.२० आर ही गहाणखत मिळकत ( गट नं . ५४ ) त्यामधील दगड , माती व सदर मिळकतीत जाण्या - येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूंसहित 
जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री समर्थ ग्रा . बि . शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , निघोज , ता . खेड , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

प्रविण पी . थिटे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा . श्री समर्थ ग्रा . बि . शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
निघोज , ता . खेड , जि . पुणे 

पुणे , २१ फेब्रुवारी २०२२ . 

आदेश ( २४६ ) 

J 

क्रमांक एस . आर . ओ . / १५६ / १६ ९ १ / ७३५ / २०१ ९ / सन २०२२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . सुरेंद्र एम . 
साळुंखे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा कलाशंकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , घोरपडी , ता . हवेली , जि . पुणे , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . समीर विनायक चव्हाण तसेच विनायक लक्ष्मण चव्हाण 
( सहकर्जदार ) यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ४,१२ , ९ ३१ ( अक्षरी रु . चार लाख बारा हजार नऊशे एकतीस ) अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून 
होणारे व्याज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि 
या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . वरील बाबी करण्यात आल्या असतील तर त्या सर्व बाबी श्री . समीर विनायक चव्हाण तसेच 
विनायक लक्ष्मण चव्हाण ( सहकर्जदार ) यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 
१५ 

जानेवारी २०१ ९ , 

( १ ) १०१ / ९ १ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक ९ १ / १०१ / १८५० / २१७५ / २०१ ९ , दिनांक 
( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ९ १ ( १ ) चा दाखला आहे . त्यांच्या मिळकतीच्या चतु : स : सीमा 

( १ ) पूर्वेस 

येणेप्रमाणे 

( २ ) पश्चिमेस 

येणेप्रमाणे 

( ३ ) 

दक्षिणेस 

येणेप्रमाणे 

( ४ ) 

उत्तरेस 

येणेप्रमाणे 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : 

तुकडी पुणे , पोटतुकडी तालुका हवेली यांचे हद्दीतील तसेच पुणे महानगरपालिका हद्दीतील गाव मौजे घोरपडी येथील जमीन स . नं . ५२ हि . 
नं . २ क यांची एकूण क्षेत्र ०० हे . ६१ आर पैकी लिहून देणार क्रमांक २ यांच्या खरेदी हिस्से मालकीचे क्षेत्र ०० हे . ०५ आर ( अर्धा आर ) व त्यावरील 
सध्या असलेले व त्यावर होणाऱ्या बांधकामसह ही मिळकत जाण्या - येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूंसहित जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे 
रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कलाशंकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , घोरपडी , ता . 
हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


शके १ ९ ४४ 

६१ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
सदर आदेश आज दिनांक १० जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

सुरेंद्र एम . साळुंखे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ( प्राधिकृत अधिकारी ) , 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन , जि . पुणे , 
द्वारा कलाशंकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
बी . टी . कवडे रोड , घोरपडी , ता . हवेली , जि . पुणे -३६ . 

पुणे , १० जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २४७ ) 

J 

क्रमांक एस.आर.ओ. / १५६ / ३८६ / ७३६ / २०१६ / सन २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . सुरेंद्र एम . साळुंखे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा कलाशंकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , घोरपडी , ता . हवेली , जि . पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अशोक गुलाबराव जाधव यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ६,५३,७३६ ( अक्षरी 
रु . सहा लाख त्रेपन्न हजार सातशे छत्तीस ) अधिक दिनांक २ ९ जुलै २०१५ पासून होणारे व्याज व वसुली खर्च वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , 
कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . वरील बाबी करण्यात 
आल्या असतील तर त्या सर्व बाबी श्री . अशोक गुलाबराव जाधव यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ 

ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) १०१ / ९ १ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक ९ १ / १०१ / १२३० / ५८ / २०१६ , दिनांक २१ एप्रिल २०१६ , 

( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ / ९ १ ( १ ) चा दाखला आहे . त्यांच्या मिळकतीच्या चतु : सीमा 

( १ ) पूर्वेस 

येणेप्रमाणे 

( २ ) पश्चिमेस 
: 

येणेप्रमाणे 

( ३ ) दक्षिणेस 

येणेप्रमाणे 

( ४ ) उत्तरेस 

येणेप्रमाणे 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : 

एकूण 

तुकडी पुणे , पोटतुकडी तालुका हवेली मे . सब रजिस्टार हवेली यांचे हद्दीतील गाव मौजे मुंढवा येथील जमीन सर्व्हे नं . ७७/२/३/१ यांसी 
क्षेत्र ०० हे . ५५ आर ( ५५०० चौ . मी . ) या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या गंगा पार्क गृहरचना संस्था मर्यादित मधील ए विंग मधील बिल्डिंग 
नं . डी मधील फ्लॅट नं . १२ यांसी क्षेत्र ५६० चौ . फुट म्हणजेच ५२.०४ चौ . मी . बिल्टअप येणेप्रमाणे फ्लॅट ही मिळकत जाण्या - येण्याच्या हक्कासहित 
सर्व तदंगभूत वस्तूंसहित जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कलाशंकर 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , घोरपडी , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १० जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

सुरेंद्र एम . साळुंखे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ( प्राधिकृत अधिकारी ) , 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन , जि . पुणे , 
द्वारा कलाशंकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
बी . टी . कवडे रोड , घोरपडी , ता . हवेली , जि . पुणे -२६ . 

पुणे , १० जानेवारी २०२२ . 


शके १ ९ ४४ 

६२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

आदेश ( २४८ ) 

- 

, 

क्रमांक एस . आर . ओ . / १५६ / १६ ९ ३ / ७३७ / २०१ ९ / सन २०२२- • महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . सुरेंद्र एम . 
साळुंखे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी द्वारा कलाशंकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , घोरपडी , ता . हवेली , जि . पुणे , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अमोल आत्माराम मोडक यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये 
१२,४ ९ , ५०४ ( अक्षरी रु . बारा लाख एकोणपन्नास हजार पाचशे चार ) अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून होणारे व्याज व वसुली खर्च 
वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . वरील बाबी करण्यात आल्या असतील तर त्या सर्व बाबी श्री . अमोल आत्माराम मोडक यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , 
बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) 

१०१ / ९ १ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक ९ १ / १०१ / १८५३ / २१७८ / २०१ ९ , दिनांक १५ जानेवारी २०१ ९ , 
( २ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : 

१ ) श्री . अमोल आत्माराम मोडक त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची तुकडी पुणे , पोटतुकडी तालुका दौंड , मे . सब रजिस्टार केडगाव यांचे हद्दीतील 
तसेच जिल्हा परिषद , पुणे व तालुका पंचायत समिती , दौंड यांचे अधिकार कक्षेतील मुलकी गाव , मौजे खामगाव येथील जमीन गट नं . १०१ ९ यांसी 
एकूण क्षेत्र ०५ हे . ८३ आर पैकी लिहून देणार क्रमांक २ यांचे खरेदी मालकीचे क्षेत्र ०० हे . ०२ आर ही जमीन मिळकत व त्यावरील बांधकाम 
२५ बाय १३ चे बांधकामासह घर मिळकत यांसी ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक ८०७ असा पडलेला आहे व त्यावर होणाऱ्या बांधकामासह मिळकत 
दरोबस्त यांची चतु : सीमा पुढीलप्रमाणे - 

श्री . राजेंद्र जगताप यांची मिळकत 

पूर्वेस 
दक्षिणेस 

शाळा 

पश्चिमेस 

: 

रस्ता 

उत्तरेस 

श्री . महेंद्र जगताप यांची मिळकत . 

२ ) श्री . अमोल आत्माराम मोडक त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची तुकडी पुणे , पोटतुकडी तालुका दौंड , मे . सब रजिस्ट्रार केडगाव यांचे हद्दीतील 
तसेच जिल्हा परिषद , पुणे व तालुका पंचायत समिती , दौंड यांचे अधिकार कक्षेतील मुलकी गाव मौजे खामगाव येथील जमीन गट नं . १०६२ यांसी 
एकूण क्षेत्र ०० हे . १६ आर पैकी लिहून देणार क्रमांक २ यांचे खरेदी मालकीचे क्षेत्र ०० हे . ०३ आर ही जमीन मिळकत दरोबस्त यांची 
पुढीलप्रमाणे - 

चतु : सिमा 

पूर्वेस 

श्री . 

बापू 

मारुती मोडक यांची मिळकत 

दक्षिणेस 

ओढा 

पश्चिमेस 

श्री . आत्माराम मोडक यांची मिळकत 

उत्तरेस 

श्री . पोपट बर्वे यांची मिळकत . 

यांसी एकूण 

०० 

३ ) स्वत : च्या मालकीची तुकडी पुणे , पोटतुकडी तालुका दौंड , मे . सब रजिस्टार केडगाव यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा परिषद , पुणे व तालुका 
पंचायत समिती , दौंड यांचे अधिकार कक्षेतील मुलकी गाव मौजे खामगाव येथील जमीन गट नं . १०६३ एकूण क्षेत्र हे . ६ ९ आर पैकी लिहून 
देणार क्रमांक २ यांचे हिस्से मालकीचे क्षेत्र ०० हे . १३ आर ही जमीन मिळकत दरोबस्त यांची चतु : सिमा पुढीलप्रमाणे - 

पूर्वेस 

श्री . आत्माराम मोडक यांची मिळकत 

दक्षिणेस 

ओढा 

पश्चिमेस 

श्री . दिनकर मोडक यांची मिळकत 

उत्तरेस 

श्री . सुनिल मोडक यांची मिळकत . 

०० 

४ ) स्वत : च्या मालकीची तुकडी पुणे , पोटतुकडी तालुका दौंड , मे , सब रजिस्टार केडगाव यांचे हद्दीतील तसेच जिल्हा परिषद , पुणे व तालुका 
पंचायत समिती , दौंड यांचे अधिकार कक्षेतील मुलकी गाव मौजे खामगाव येथील जमीन गट नं . १०६४ यांसी एकूण क्षेत्र हे . १६ आर पैकी लिहून 
देणार क्रमांक २ यांचे हिस्से मालकीचे क्षेत्र ०० हे . ०५ आर ही जमीन मिळकत दरोबस्त यांची चतु : सिमा पुढीलप्रमाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

६३ 

पूर्वेस 

श्री . विजय तांबे यांची मिळकत 

दक्षिणेस 

श्री . सुनिल मोडक यांची मिळकत . 

पश्चिमेस 

श्री . मेमाणे यांची मिळकत 

उत्तरेस 

श्री . संतोष मोडक यांची मिळकत . 

या मिळकती जाण्या - येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूंसहित जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च 
या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कलाशंकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , घोरपडी , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १० जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

सुरेंद्र एम . साळुंखे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी ( प्राधिकृत अधिकारी ) , 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन , जि . पुणे , 

द्वारा कलाशंकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
बी . टी . कवडे रोड , घोरपडी , ता . हवेली , जि . पुणे -२६ . 

पुणे , १० जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २४ ९ ) 

क्रमांक एस.आर. ओ . / १५६ / रो . भा . हिरोडे / स्था.मा.ज. / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , योगेश विष्णू 
बोराटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा ना . सह . पतसंस्था फेडरेशन लि . , द्वारा जनकल्याण महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
मुळशी , पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , रोशन भास्कर हिरोडे यांचेकडील 
कर्ज रक्कम रुपये ११,७० , ७३४ अधिक दिनांक १६ एप्रिल २०२१ पासून होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , 
कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे , तसे करण्यात आले तर 
त्या सर्व बाबी जनकल्याण महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुळशी , पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील , बोजा चढविल्यास 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक १०१/१०४/२१८/२०२१ , दिनांक १५ जुलै २०२१ , 

( २ ) 

ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) 

रोशन भास्कर हिरोडे ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १ ) 

( २ ) 

वैशाली किशोर पांडे ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २ ) 

( ३ ) 

विकास प्रकाश इंगवले ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३ ) 

( ४ ) तेजस सुभाष गायकवाड ( जामिनदार क्रमांक ३ तथा प्रतिवादी क्रमांक ४ ) . 

फुट म्हणजेच 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : गाव मौजे थेरगाव येथील सर्व्हे नं . ७ , हिस्सा नं . १ मधील एकूण मिळकतीपैकी क्षेत्र १२१६ चौ . 
११३.०१ चौ . मी . यांसी प्लॉट नं . ५८ असा आहे . या मिळकतीवर बांधलेल्या ओम साई रेसिडेन्सी या इमारतीमधील तिसऱ्या मजल्यावरील तुम्हास 
लिहून देत असलेला फ्लॅट नं . ६ यांची क्षेत्र ६०० चौ . फुट म्हणजेच ५५७६ चौ . मी . बिल्टअप मिळकत अशी जमीन व त्यावरील बांधकाम अशी मिळकत 
त्यामधील माती व सदर मिळकतीत जाण्यायेण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूंसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा 
खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत जनकल्याण महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुळशी , पुणे 
यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


शके १ ९ ४४ 

६४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

सदर आदेश आज दिनांक ८ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

योगेश बोराटे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा , जनकल्याण महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
मुळशी , पुणे . 

मुळशी ( पुणे ) , ८ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २५० ) 

क्रमांक एस.आर. ओ . / १५६ / सो . व . यादव /स्था.मा.ज./ २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
चे 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , योगेश विष्णू 
बोराटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे जिल्हा ना . सह . पतसंस्था फेडरेशन लि . , द्वारा श्री शिवसह्याद्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
दिघी , ता . हवेली , जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सोनजे वसंत यादव 
यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये ६ , १८,०२४ अधिक दिनांक २० ऑक्टोबर २०१८ पासून होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व वसुलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली मालमत्ता ह्या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही , कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे , तसे 
करण्यात आले तर त्या सर्व बाबी श्री शिवसह्याद्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , दिघी , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील , निरर्थक 
ठरतील , बोजा चढविल्यास रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक १०१/१४८६/१८३०/२०१८ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ , 

( २ ) ज्यांच्या विरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) सोनजे वसंत यादव ( लवादी थकबाकीदार तथा प्रतिवादी क्रमांक १ ) 

( २ ) 

भाऊसाहेब दत्तात्रय गायकवाड ( जामिनदार क्रमांक १ तथा प्रतिवादी क्रमांक २ ) 

( ३ ) शांतीलाल कांतीलाल पाटील ( जामिनदार क्रमांक २ तथा प्रतिवादी क्रमांक ३ ) . 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : गाव मौजे दिघी येथील सर्व्हे नं . ८६ , हिस्सा नं . १०/५ यांसी क्षेत्र ०३ आर म्हणजेच ३०० चौ . मी . यावर 
बांधण्यात आलेल्या साई आंगण अपार्टमेंट यामधील विंग बी या इमारतीमधील तिसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . ३०१ यांसी क्षेत्र २ ९ ७ चौ . फूट म्हणजेच 
२७.५ ९ १ चौ . मी . बिल्टअप तळमजल्यावरील समाईकेतील दूचाकी पार्किंगसह व त्यावरील मिळकत व त्यातले असणारे बांधकामसह अशी मिळकत 
त्यामधील माती व सदर मिळकतीत जाण्यायेण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूंसहित , जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा 
खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत मिळकत श्री शिवसह्याद्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , दिघी , ता . हवेली , 
जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक २७ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

योगेश बोराटे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा श्री शिवसह्याद्री नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
दिघी , ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , २७ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २५१ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये 

क्रमांक वि.वि.अ. / म.स.का.क. / १५६ / स्थावर जप्ती / ६७ / २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , प्रमोद वसंतराव 
सागर , विशेष वसुली अधिकारी , पुणे अधिन महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

६५ 

श्री . शंकर बबन कुलंगे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २१,७३ , ९ १५ अधिक दिनांक २१ जून २०१८ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च व इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . आणि 
हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृती कारणे किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे , 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली 

मिळकतीचे वर्णन 

वसुली दाखला व 
दिनांक 

दाखला देण्यात आलेला 

आहे त्यांची नावे 

१ 

२ 

3 

१ 

१ ) श्री . शंकर बबन कुलंगे 

११ डिसेंबर २०१८ 

२ ) सौ . मैना शंकर कुलंगे 

गाव मौजे पांढरेवाडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील 
गट नं . १०६ पैकी ० हे ६६ आर व त्यावरील बांधकाम 
मिळकत नं . २८ ९ ही मिळकत . 

३ ) श्री . खाजाभाई रहिमसो जमादार 
४ ) श्री . ईस्माईल हबीब शेख . 

जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत विशाल जुन्नर 
सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , पत्ता : पाटस - दौंड रोड , गुरुकुल शाळेच्या मैदानाजवळ , पाटस , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे -४१२ २१ ९ यांचेकडे 
भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक ११ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

प्रमोद वसंतराव सागर , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , 
पाटस , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे -४१२ २१ ९ . 

पुणे , ११ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २५२ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये 

— 

क्रमांक वि.वि.अ. / म.स.का.क. / १५६ / स्थावर जप्ती / २६५ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , गणेश लक्ष्मण 
वऱ्हाडी , विशेष वसुली अधिकारी , पुणे अधिन महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . आनंदसिंह लक्ष्मणसिंह परदेशी यांचे कर्ज रक्कम रुपये १० , १७ , १८७ अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ पासून होणारे सरचार्ज व 
वसुली खर्च व इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे . आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृती कारणे किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे , 

व्याज , 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

( १ ) 

वसुली दाखला क्रमांक १२७८ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ 

( २ ) ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 

( १ ) श्री . आनंदसिंह लक्ष्मणसिंह परदेशी 

( २ ) श्री . सुजित अजितसिंह परदेशी 

( ३ ) श्री . आंबरसिंह लक्ष्मणसिंह परदेशी 

( ४ ) श्री . राजेश दिलिप परदेशी 


६६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

( ३ ) मिळकतीचे वर्णन : गाव मौजे जुन्नर तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे , जुन्नर नगरपरिषद हद्दीतील गाव शहर जुन्नर , 

J 

अ . क्र . 

सिटी सर्व्हे नं . 

क्षेत्र ( चौ . मी . ) 

( १ ) 

१०३० 

१३१.७ 

( २ ) 

१०३१ 

५२.३ 

( ३ ) 

१०३२ 

५५.४ 

( ४ ) 

१०३३ 

५२.४ 

( ५ ) 

१०३४ 

४२.९ 

( ६ ) 

घर क्र . १२ अ , महाजन आळी येथील पक्की वीट माती बांधकाम 
सिमेंट प्लॅस्टर , जमीन फरशी , छप्पर , सिमेंट पत्रा ही मिळकत . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत विशाल जुन्नर 
सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , पत्ता : ३ , ४ , ५ , निंबारकर अपार्टमेंट , नारायणगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे -४१० ५०४ यांचेकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १५ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

गणेश लक्ष्मण वऱ्हाडी , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , 
नारायणगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे -४१०५०४ 

पुणे , १५ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २५३ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये 

क्रमांक वि.वि.अ. / म.स.का.क. / १५६ / स्थावर जप्ती / २६४ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , गणेश लक्ष्मण 
वऱ्हाडी , विशेष वसुली अधिकारी , पुणे अधिन महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . विनोद यशवंत कबाडी यांचे कर्ज रक्कम रुपये १५,६१,२८५ अधिक दिनांक १ जुलै २०१८ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च व 
इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे . 
आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृती कारणे किंवा बोजा निर्माण करणेस अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे , 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

परिशिष्ट 

( १ ) 

वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ८ ९ ० / २०१८ , दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ , 

( २ ) ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त वसुली दाखला देण्यात आलेला आहे त्यांची नावे 

( १ ) श्री . विनोद यशवंत कबाडी 

( २ ) श्री . सुनिल मारुती घोलप 

( ३ ) श्री . सुर्यकांत सदाशिव सरजिने 

( ३ ) मिळकतीचे वर्णन : गाव मौजे पिंपळगाव सिद्धनाथ , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे येथील मिळकत . 

अ . क्र . 

गट नं . 

आकार 

( १ ) 

४७/१ पैकी 

० हे . 

०५ आर 

० रुपये ३१ पैसे 

( २ ) 

४८/१ पैकी 

O 

हे , 

५ ९ .५ आर 

१ रुपया ३ ९ पैसे 

( ३ ) 

४ ९ / १ पैकी 

१ हे . ४२.५ आर 

१ रुपया ३६ पैसे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

૬૭ 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत विशाल जुन्नर 
सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , पत्ता : ३ , ४ , ५ निंबारकर अपार्टमेंट , नारायणगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे -४१०५०४ यांचेकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १५ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

गणेश लक्ष्मण वऱ्हाडी , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . -- विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , 
नारायणगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे -४१०५०४ 

पुणे , १५ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २५४ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये 

क्रमांक वसुली / अ . / १५६ / १० / १७२ / २१ / १२ ९९ / २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली अधिकारी , द्वारा संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , जाब देणार ( १ ) मे . नितीन प्लास्टिक पार्टनर - धिवार नितीन दादू , ( २ ) पार्टनर - धिवार जया नितीन , ( ३ ) दळवी संतोष साधू , 
( ४ ) मेमन सुफीयान नोमान यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . यांचे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ अखेरचे कर्ज रक्कम रुपये १५,११,३ ९ १ 
( अक्षरी रुपये पंधरा लाख अकरा हजार तीनशे एक्क्यानव फक्त ) अधिक पुढील व्याज इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास मनाई या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . उपरोक्त रक्कम + पुढील 
व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इ . होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड यांचेकडे भरणा केला नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 
परिशिष्ट 

दुय्यम 

निबंधक , पुरंदर ( सासवड ) दस्त क्र . परद - ६५७०-२०१७ , दि . ९ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , 
सासवड 
यांना दिलेली खालील परिशिष्टात वर्णन केलेली स्थावर मिळकत उपनिबंधक सहकारी संस्था , परसेवा , पुणे यांच्या हुकुमानुसार जाब देणार यांचेकडून 
नमूद केलेली रक्कम ही महाराष्ट्र सहकारी जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ मधील तरतुदीस अनुसरून जमीन महसूलाची बाकी वसूल करण्याच्या 
रितीप्रमाणे ती जाब देणाऱ्यांकडून वसूल करावी म्हणून खालील तपशिलाप्रमाणे जाब देणार यांच्या हिश्श्याची जाब देणार यांचे नावावर असलेली खालील 
स्थावर मिळकत जप्त करण्यात येत आहे . 

अ.क्र . 

जाब देणार 

गट नं . 

आकार 

चतु : सीमा 

क्षेत्र 
( हे . आर ) 

१ ) 

धिवार नितीन दादू 

मौजे बोपगाव , ता . पुरंदर , 

३६० o 
२ हे . २४ आर + पोट - खराबा ० हे . 
२६ आर एकूण २ हे . ५० आर पैकी 
धिवार नितीन यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र 
हे ११ आर जमीन व मिळकत 
नं . ९ ५३ त्यावरील पत्रा शेड नं . १ , 
क्षेत्र १ ९ ३.३१ चौ . मी . व पत्रा शेड 
नं . २ , क्षेत्र २५०.९ ३ चौ . मी . 

पूर्वे : गट नं . ३६५ व मारुती मंदीर 
पश्चिम : गट नं . ३६० मधून जाणारा 
सामाईक १२ फूट रस्ता 
दक्षिण : गट नं . ३६४ 

जि . पुणे . 

उत्तर : गट नं . ३६० पैकी उर्वरित 

जाब देणार यांच्या मालकीची म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेची रितसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहिलेला नाही . अशी माझी खात्री झाल्याने मी वरीलप्रमाणे आदेश पारीत करून निर्गमित करीत 
आहे . 

चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . -- संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , 

सासवड , जि . पुणे . 

पुणे , २७ जानेवारी २०२२ . 


रु . 


०२ 


पैसे 


५३ 


६८ 

शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
आदेश ( २५५ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये 

क्रमांक वसुली / अ . / १५६ / १० / १७४ / ७ / १२ ९९ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली अधिकारी , द्वारा संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , जाब देणार ( १ ) मे . नितीन प्लास्टिक पार्टनर - धिवार नितीन दादू , ( २ ) पार्टनर - धिवार जया नितीन , ( ३ ) मेमन सुफीयान नोमान , 
( ४ ) गायकवाड सुरज बाबुराव ( ५ ) धिवार मधुकर संपत यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . यांचे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ अखेरचे कर्ज 
रक्कम रुपये ४५,४२,१८४ ( अक्षरी रुपये पंचेचाळीस लाख बेचाळीस हजार एकशे चोऱ्याऐंशी फक्त ) अधिक पुढील व्याज इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास मनाई या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इ . होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी 
बँक लि . , सासवड यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

परिशिष्ट 

दुय्यम निबंधक , पुरंदर ( सासवड ) दस्त क्र . परद - ६५७०-२०१७ , दि . ९ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड 
यांना दिलेली खालील परिशिष्टात वर्णन केलेली स्थावर मिळकत उपनिबंधक सहकारी संस्था , परसेवा , पुणे यांच्या हुकुमानुसार जाब देणार यांचेकडून 
नमूद केलेली रक्कम ही महाराष्ट्र सहकारी जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ मधील तरतुदीस अनुसरून जमीन महसूलाची बाकी वसूल करण्याच्या 
रितीप्रमाणे ती जाब देणाऱ्यांकडून वसूल करावी म्हणून खालील तपशिलाप्रमाणे जाब देणार यांच्या हिश्श्याची जाब देणार यांचे नावावर असलेली खालील 
स्थावर मिळकत जप्त करण्यात येत आहे . रक्कम ही महाराष्ट्र सहकारी जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ मधील तरतूदीस अनुसरून जमीन महसूलाची 
बाकी वसूल करण्याच्या रितीप्रमाणे ती जाब देणाऱ्यांकडून वसूल करावी म्हणून खालील तपशिलाप्रमाणे जाब देणार यांच्या हिश्श्याची जाब देणार 
यांचे नावावर असलेली खालील स्थावर मिळकत जप्त करण्यात येत आहे . 

अ.क्र . 

जाब देणार 

गट नं . 

आकार 

चतु : सीमा 

क्षेत्र 
( हे . आर ) 

१ ) 

धिवार नितीन दादू 

मौजे बोपगाव , ता . पुरंदर , 

३६० २ हे . २४ आर + पोट खराबा o हे , 
२६ आर एकूण २ हे . ५० आर पैकी 
धिवार नितीन यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र 
० हे . ११ आर जमीन व मिळकत 
नं . ९ ५३ त्यावरील पत्रा शेड नं . १ , 
क्षेत्र १ ९ ३.३१ चौ . मी . व पत्रा शेड 
नं . २ , क्षेत्र २५०.९ ३ चौ . मी . 

पूर्वे : गट नं . ३६५ व मारुती मंदीर 
पश्चिम : गट नं . ३६० मधून जाणारा 
सामाईक १२ फूट रस्ता 
दक्षिण : गट नं . ३६४ 

जि . पुणे . 

उत्तर : गट नं . ३६० पैकी उर्वरित 

जाब देणार यांच्या मालकीची म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेची रितसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहिलेला नाही , अशी माझी खात्री झाल्याने मी वरीलप्रमाणे आदेश पारीत करून निर्गमित करीत 
आहे . 

चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , 
सासवड , जि . पुणे . 

पुणे , २७ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २५६ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये 

क्रमांक वसुली / अ . / १५६ / ० / १ ९ ६ / १७१ / ५१ / २०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली अधिकारी , द्वारा संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , ( १ ) मयत वाघ विवेक अशोक , ( २ ) श्री . गोगावले रविंद्र सादबा ( २ ) वाघ निलम अशोक , राहणार पुणे यांचेकडील 


रु . 


०२ 


पैसे 


५३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

६ ९ 

संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . यांचे दिनांक ३१ मार्च २०२२ अखेरचे कर्ज रक्कम रुपये २१,३४,२७५ ( अक्षरी रुपये एकवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे पंचाहत्तर फक्त ) अधिक पुढील व्याज इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा 
निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास मनाई या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज 
वसुली खर्च इ . होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकतीची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे / जमीन मिळकतीचे वर्णन 

मयत वाघ विवेक अशोक यांच्या नावावर मु . पो . पिसोळी , ता . हवेली , जि . पुणे येथील गट क्र . २० / अ पैकी ० हे . २० आर हे क्षेत्र . 

मयत वाघ विवेक अशोक यांच्या मालकीची म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेचा 
रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहिलेला नाही . अशी माझी खात्री झाल्याने मी वरीलप्रमाणे आदेश पारीत करून निर्गमित 
करीत आहे . 

चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , 
सासवड , जि . पुणे . 

पुणे , २० एप्रिल २०२२ . 

आदेश ( २५७ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे 

क्रमांक ज्ञानदीप / व.अ. / स्थावर जप्ती / २१ / सन २०२२. – ज्याअर्थी , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , शाखा महाबळेश्वर , 
तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , महाबळेश्वर यांचा दिलेला क्रमांक ७ ९ , दिनांक १ ९ ऑगस्ट 
२०१६ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ / ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . वसुली 
दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम रुपये १६ , ७२७ असून दिनांक ९ एप्रिल २०२२ अखेर मुद्दल रुपये १ ९ , ९ १५ बाकी असून व्याजासह येणेबाकी रुपये 

६५,००० आहे . 

मु . 

पो . 

त्याअर्थी , मी , हनुमंत पांडुरंग गायकवाड , वसुली अधिकारी , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , महाबळेश्वर , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विश्वास गणपत साळुंखे व सौ . अनिता विश्वास साळुंखे रा . 
तळदेव , तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात 
आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप 
को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव व 

क्षेत्र 

चतु : सीमा 

भार 

प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 

भूमापन 
क्रमांक 

आकारणी 
रु . पैसे 

हे , आर 

दिनांक 

तालुका , जिल्हा , 
पेठ , घर नंबर 

सि . स . नंबर 

चौ . मी . 

उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले 
असेल त्यांचे नाव 
२ 

गट नंबर 

१ 

३ 

५ 

६ 

७ 

८ 

वसुली दाखला 
क्र . ७ ९ , दिनांक 

नकाशाप्रमाणे ज्ञानदीप को 

४ 
मिळकत 
क्रमांक 

मौजे तळदेव 
ता . महाबळेश्वर , 
जि . सातारा . 

कर्जदार- 
श्री . विश्वास गणपत 
साळुंखे व सौ . अनिता 
विश्वास साळुंखे . 

राहण्याचे घर 
६१२ चौ . फूट 

ऑप . क्रेडिट 
सोसा . लिमिटेड , 

१७२ 

१ ९ ऑगस्ट 
२०१६ . 

मुंबई , शाखा 
महाबळेश्वर , 

( शेरा. 

ा . – ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) थकबाकी रक्कम भार रुपये ६५,००० , 
देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यास येईल . 

हणमंत पांडुरंग गायकवाड , 
वसुली अधिकारी , 
द्वारा . – ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , 
शाखा महाबळेश्वर , तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा सातारा . 

सातारा , ९ एप्रिल २०२२ . 


1 


७० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

आदेश ( २५८ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे 

- 

क्रमांक ज्ञानदीप / व.अ. / स्थावर जप्ती / ११ ९ / २०२१-२०२२ / सन २०२२. - ज्याअर्थी , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , शाखा 
महाबळेश्वर , तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , महाबळेश्वर यांचा दिलेला क्रमांक ३४३ , दिनांक 
२२ फेब्रुवारी २०२२ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ / ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 
वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम रुपये ५,२५,७८५ असून दिनांक १७ मार्च २०२२ अखेर मुद्दल रुपये ४,१५,१०० बाकी असून व्याजासह 
येणेबाकी रुपये ५,५०,०४ ९ आहे . 

त्याअर्थी , मी , हनुमंत पांडुरंग गायकवाड , वसुली अधिकारी , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , महाबळेश्वर , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . तानाजी नामदेव भोसले , रा . मु . पो . तेटली , तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा 
सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या 
सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध 

भूमापन 

क्षेत्र 

चतु : सीमा 

भार 

गावाचे नाव व 
तालुका , जिल्हा , 

आकारणी 
रु . पैसे 

क्रमांक व 

उक्त प्रमाणपत्र 

क्रमांक 

हे . आर 

दिनांक 

पेठ , घर नंबर 

सि . स . नंबर 

चौ . मी . 

देण्यात आले 
असेल त्यांचे नाव 

गट नंबर 

१ 

२ 

३ 

४ 

६ 

७ 

वसुली दाखला 

कर्जदार- 

मौजे वानवली 

मिळकत 

राहण्याचे घर 

नकाशाप्रमाणे ज्ञानदीप को 

क्र . ३४३ , 

श्री . तानाजी नामदेव 

तर्फे सोळशी , 

क्रमांक 

ऑप . क्रेडिट 

६ ९ ० चौ . फूट 

दिनांक 

भोसले . 

ता . महाबळेश्वर , 

८ ९ / ३ . 

व्यवसाय जागा व 

सोसा . लिमिटेड , 

२२ फेब्रुवारी 

जि . सातारा . 

३०० चौ . फूट असे 
एकूण ९९ ० चौ . फूट . 

मुंबई , शाखा 
महाबळेश्वर . 

२०२२ . 

( शेरा .. 

- ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) थकबाकी रक्कम भार रुपये ५,५०,०४ ९ . 

- 

देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यास येईल . 

हणमंत पांडुरंग गायकवाड , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . – ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई , 
शाखा महाबळेश्वर , तालुका महाबळेश्वर , जिल्हा सातारा . 

सातारा , १७ मार्च २०२२ . 

आदेश ( २५ ९ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे 

क्रमांक वसुली / स्थावर जप्ती / ३३१ / सन २०२१-२२ . - ज्याअर्थी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने कर्जदार 
श्री . विवेक तानाजी शिंदे जामिनदार यांचेविरुद्ध मे . उपनिबंधक ( परसेवा ) , सहकारी संस्था , सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ अंतर्गत वसुली दाखला 
क्रमांक २२ ९ / २०२१-२०२२ , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

७१ 

त्याअर्थी , मी , श्री . संदीप वासुदेव बाचल , वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , शाखा लोणंद , जिल्हा सातारा द्वारा 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार 
किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , शाखा पाचवड या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

पत्ता 

मिळकतीचे वर्णन 

हिस्सा 

ज्या पक्षकारांविरुद्ध 
वसुली दाखला आहे 

क्षेत्र 
हे . आर 

गट नंबर / सिटी सर्व्हे नंबर 

वसुली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 
१ 

त्यांचे नाव 

२ 

४ 

६ 

क्र . २२ ९ / 

रा . काळंगवाडी , 

१ ) मौजे काळंगवाडी , ता . वाई , जि . सातारा , १ हे . ४५ आर 

तानाजी 

१ ) श्री . विवेक तानाजी 
शिंदे , 
दि . १७ नोव्हेंबर २ ) श्री . तानाजी आत्माराम 

२१-२२ 

ता . वाई . जि . सातारा 

येथील शेतजमीन याचा अ ) गट नं . ४४ , क्षेत्र 

आत्माराम 

रा . काळंगवाडी , 

१ हे . ३ ९ आर व पो . ख . ० हे . ०६ आर . 

शिंदे यांची 

शिंदे , 

ब ) गट नं . १०५ क्षेत्र १ हे . ६१ आर यामधील १ हे . ६१ आर संपूर्ण 

२०२१ , 
कर्ज खाते क्र . 
३ / १६१ / २२ ९ ८४ . धनावडे , 

ता . वाई . जि . सातारा . 
रा . काळंगवाडी , 

३ ) श्री . विठ्ठल शिवाजी 

श्री . तानाजी आत्माराम शिंदे यांचा हिस्सा . 

मिळकत . 

२ ) मौजे काळंगवाडी , ता . वाई , जि . सातारा , 

ता . वाई . जि . सातारा . 
रा . मु . पो . भुईंज , 
ता . वाई . जि . सातारा . 

येथील ग्रा . पं . मि . नं . २५ ९ / अ , क्षेत्र ८४० 

४ ) श्री . अशोक जयसिंग 
धनावडे . 

८४० चौ . फूट 

चौ . फूट अशी संपूर्ण मिळकत . 

( शेरा . 

ज्या भारास मालमत्ता पात्र 

असेल असा कोणताही भार ) 

वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये २ , ९ ७,० ९ ४ ( अक्षरी रुपये दोन लाख सत्त्याण्णव हजार चौऱ्याण्णव फक्त ) + व्याज 
( १ मार्च २०२२ पासून पुढे ) + सरचार्ज आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वर 
उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करून विक्रीस काढण्यात येईल . 

संदीप वासुदेव बाचल , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . – जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , 
तालुका वाई , जिल्हा सातारा . 

वाई , ४ मार्च २०२२ . 

आदेश ( २६० ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे 

क्रमांक वसुली / स्थावर जप्ती / २४५ / सन २०२१-२२ . - ज्याअर्थी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने कर्जदार 
बॉम्बे जनरेटर प्रो . प्रा . शबाना शादाब शेख व जामिनदार यांचेविरुद्ध मे . उपनिबंधक ( परसेवा ) , सहकारी संस्था , सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ 
अंतर्गत वसुली दाखला क्रमांक १७३ / २०२१-२०२२ , दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी , मी , श्री . संदीप वासुदेव बाचल , वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा द्वारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा 
बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , शाखा वाई एम . आर . डी . सी . या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


— 


७२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

पत्ता 

मिळकतीचे वर्णन 

क्षेत्र 

वसुली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 

ज्या पक्षकारांविरुद्ध 
वसुली दाखला आहे 

गट नंबर / सिटी सर्व्हे नंबर 

त्यांचे नाव 
२ 

१ 

३ 

५ 

६०० चौ . मी . 

वसुली दाखला 
क्र . १७३ / २१-२२ , 
दि . १३ ऑक्टोबर 

१ ) बॉम्बे जनरेटर 
प्रो . प्रा . शबाना 
शादाब शेख , 
२ ) श्री . शादाब आलम 
उर्फ सुफियान शेख , 
३ ) श्री . रुपेश पांडुरंग 
शिंदे , 
४ ) श्री . अमीर अजिज 
शेख . 

२०२१ , 
कर्ज खाते क्र . 
१७१ / ९ . 

रा . घाटे कॉलनी , 
यशवंतनगर , ता . वाई , 
सातारा . 
रा . घाटे कॉलनी , 
यशवंतनगर , ता . वाई , 
रा . १२ / ब , नावेचीवाडी , 
ता . वाई , जि . सातारा . 
रा . मु.पो. बोपर्डी , 
ता . वाई , जि . सातारा . 

१ ) मौजे एम . आर . डी . सी . , वाई , ता . वाई , 
येथील भूखंड नं . डी / ५७ , क्षेत्र ६०० 
चौ . मी . व यावर बांधलेली इमारत अशी 
बाँम्बे जनरेटर प्रो . प्रा शबाना शादाब शेख 
यांची संपूर्ण मिळकत . 

१ ९ १ चौ . मी . 

व 

११.०१ चौ . मी . 

२ ) मौजे सोनगिरवाडी , वाई , ता . वाई येथील 
बिनशेती मिळकत याचा गट नं . २७/१/२ 
क्षेत्र १ ९ १ आर व ११.०१ आर यापैकी 
बिनशेती प्लॉट याचे क्षेत्र ७८.९९ चौ . मी . 
त्यावर बांधलेली आर.सी. सी . दुमजली 
इमारत व त्यावरील तदंगभूत वस्तूंसह 
संपूर्ण मिळकत . 

चौ . फूट 

३ ) मौजे यशवंतनगर , ता . वाई , जि . सातारा 
येथील ग्रा . पं . मि . नं . २२१६ अशी अ . नं . 
२ व ३ श्री . शादाब आलम उर्फ सुफियान 
शेख यांची संपूर्ण मिळकत . 

( शेरा . – ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) 

वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये ३२,१ ९ , ८५ ९ ( अक्षरी रुपये बत्तीस लाख एकोणीस हजार आठशे एकोणसाठ 
फक्त ) + व्याज ( १ जुलै २०२१ पासून पुढे ) + सरचार्ज आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली 
नाही तर वर उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करून विक्रीस काढण्यात येईल . 

संदीप वासुदेव बाचल , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा.– जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , 
तालुका वाई , जिल्हा सातारा . 

वाई , २७ डिसेंबर २०२१ . 

आदेश ( २६१ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे 

- 

. 

क्रमांक वसुली / स्थावर जप्ती / २४१ / सन २०२१-२२ - ज्याअर्थी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने कर्जदार 
श्री . संग्राम दत्तात्रय महामुणी व जामिनदार यांचेविरुद्ध मे . उपनिबंधक ( परसेवा ) , सहकारी संस्था , सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ अंतर्गत वसुली 
दाखला क्रमांक २४८ / २०२१-२०२२ , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी , मी , श्री . संदीप वासुदेव बाचल , वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा द्वारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा 
बोजा जनता अर्बन को - ऑप बँक लिमिटेड , वाई , शाखा वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


जि . 


हे . 


८४ ९ 


आर 


हिस्सा 

६ 

शबाना 
शादाब 

शेख व 

शादा 

आलम 

उर्फ 

सुफियान 

शेख 

यांची 

संपूर्ण 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

पत्ता 

मिळकतीचे वर्णन 

हिस्सा 

वसुली दाखला 
क्रमांक व 

ज्या पक्षकारांविरुद्ध 
वसुली दाखला आहे 

क्षेत्र 
हे . आर 

गट नंबर / सिटी सर्व्हे नंबर 

दिनांक 

त्यांचे नाव 

४ 

५ 

६ 

१ 

३ 

२ 

वसुली दाखला 

१ ) श्री . संग्राम दत्तात्रय 

१ हे . ७ ९ आर 

दत्तात्रय 
नारायण 

पो . ख . ० हे . 

क्र . २४८ / २१-२२ , महामुणी , 

रा . मु . पो . वेळे , 
ता . वाई , जि . सातारा 
रा . मु . पो . वेळे , 
ता . वाई , जि . सातारा 

अ ) मौजे वेळे , ता . वाई , जि . सातारा 
येथील शेतजमिन याचा गट नं . 
२ ९ ४ 
क्षेत्र १ हे . ७ ९ आर व पो . ख . २३ आर 
मधील ० हे . ४४.७५ व पो . ख . ०५.७५ 
आर अशी संपूर्ण मिळकत . 

२३ आर . 

दि . १७ नोव्हेंबर २ ) श्री . दत्तात्रय नारायण 
महामुणी , 

महामुणी 

यांचा 

२०२१ . 

संपूर्ण 

२५८.०६ 

हिस्सा . 

३ ) श्री . रणजीत भरत 
पवार , 

रा . २४/११ , 
सिद्धनाथवाडी , वाई , 
ता , वाई , 

ब ) मौजे वेळे , ता . वाई , जि . सातारा 
येथील ग्रा . पं . हद्दीतील मिळकत नं . 
फूट अशी 

चौ . फूट . 

३१३ , 

क्षेत्र 

२५८.०६ 

चो . 

४ ) श्री . ज्ञानेश्वर सुरेश 

रा . मु . पो . वेळे , 

श्री . दत्तात्रय नारायण महामुणी यांचा 

पवार . 

ता . वाई , जि . सातारा . 

संपूर्ण हिस्सा व त्यावरील तदंगभूत 

वस्तूंसह संपूर्ण मिळकत . 

( शेरा . ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) 

वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये १,११,५३५ ( अक्षरी रुपये एक लाख अकरा हजार पाचशे पस्तीस फक्त ) + व्याज 
( १ जुलै २०२१ पासून पुढे ) + सरचार्ज आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वर 
उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करून विक्रीस काढण्यात येईल . 

संदीप वासुदेव बाचल , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा.– जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , 
तालुका वाई , जिल्हा सातारा . 

वाई , २४ डिसेंबर २०२१ . 

आदेश ( २६२ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे 

I 

क्रमांक वसुली / स्थावर जप्ती / १७६ / सन २०२१-२२ - ज्याअर्थी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने कर्जदार 
श्री . राहुल चंद्रकांत कोंढाळकर व जामिनदार यांचेविरुद्ध मे , उपनिबंधक ( परसेवा ) , सहकारी संस्था , सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ अंतर्गत 
वसुली दाखला क्रमांक १२४ / २०२०-२०२१ , दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी , मी , श्री . संदीप वासुदेव बाचल , वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा द्वारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा 
बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , शाखा वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


७३ 


शके १ ९ ४४ 

७४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

क्षेत्र 

वसुली दाखला 

मिळकतीचे वर्णन 

हिस्सा 

पत्ता 

ज्या पक्षकारांविरुद्ध 
वसुली दाखला आहे 

क्रमांक व 

गट नंबर / सिटी सर्व्हे नंबर 

हे . आर 

दिनांक 

त्यांचे नाव 

१ 

२ 

३ 

५ 

६ 

वसुली दाखला १ ) श्री . राहुल चंद्रकांत 

रा . १४०४ , रविवार 

१२१.२ 

राहुल 

क्र . १२४ / २०-२१ , कोंढाळकर , 

अ ) कसबे वाई न . प . हद्दीतील रविवार 
पेठमधील सि . स . नं . १४०४ क्षेत्र 
१२१.२ चौ . मी . यामधील राहुल चंद्रकांत 

चौ . मी . 

चंद्रकांत 

दिनांक १ 

कोंढाळकर 

पेठ , वाई , ता . वाई . 
रा . १५२८ , रविवार 
पेठ , वाई , ता . वाई . 
रा . १७०० , रविवार 

२ ) श्री . गणेश ज्ञानेश्वर 
तावरे , 
३ ) श्री . दत्तात्रय यशवंत 

सप्टेंबर २०२१ . 

यांचा संपूर्ण 

कोंढाळकर यांचा ४ आणे हिस्सा व 
त्यावरील बांधकाम असेलेले घर अशी 

हिस्सा . 

पोमन . 

पेठ , वाई , ता . वाई . 

संपूर्ण मिळकत . 

( शेरा . – ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) 

- 

वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये ४१,५६६ ( अक्षरी रुपये एक्केचाळीस हजार पाचशे सहासष्ठ फक्त ) + व्याज 

( १ मार्च २०२१ पासून पुढे ) + सरचार्ज आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वर 
उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करून विक्रीस काढण्यात येईल . 

संदीप वासुदेव बाचल , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . – जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , 
तालुका वाई , जिल्हा सातारा . 

वाई , २२ ऑक्टोबर २०२१ . 

आदेश ( २६३ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे 

क्रमांक वसुली / स्थावर जप्ती / १७७ / सन २०२१-२२ – ज्याअर्थी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने कर्जदार 
श्री . रतिलाल मोहनदास शहा व जामिनदार यांचेविरुद्ध मे . उपनिबंधक ( परसेवा ) , सहकारी संस्था , सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ अंतर्गत वसुली 
दाखला क्रमांक ११ ९ / २०२०-२०२१ , दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी , मी , श्री . संदीप वासुदेव बाचल , वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा द्वारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा 
बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , शाखा वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

पत्ता 

मिळकतीचे वर्णन 

हिस्सा 

वसुली दाखला 
क्रमांक व 

ज्या पक्षकारांविरुद्ध 
वसुली दाखला आहे 

क्षेत्र 
हे . आर 

गट नंबर / सिटी सर्व्हे नंबर 

दिनांक 

त्यांचे नाव 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

वसुली दाखला 

१ ) श्री . रतिलाल 

४४४.१ 

शहा 

मोहनदास शहा , 

चौ . मी . 

क्र . ११ ९ / २०-२१ 

यांचा 

दि . १ सप्टेंबर २ ) श्री . नंदकुमार 

संपूर्ण 

२०२१ . 

मोहनदास शहा , 

हिस्सा . 

रा . ६७७ , धर्मपुरी , 
वाई , ता . वाई . 
रा . ६७७ , धर्मपुरी , 
वाई , ता . वाई . 
रा . ६७७ , धर्मपुरी , 
वाई , ता . वाई . 
रा . ६७७ , धर्मपुरी , 
वाई , ता . वाई . 

अ ) कसबे वाई न . प . हद्दीतील धर्मपुरी 
पेठ मधील सि . स . नं . ६७७ / अ , क्षेत्र 
४४४.१ चौ . मी . अशी संपूर्ण रतिलाल 
शहा , नंदकुमार शहा , प्रमोद शहा , 
श्रीकृष्ण शहा यांची मिळकत व त्यावरील 
बांधकाम केलेली मिळकत सर्व तदंगभूत 
वस्तूंसह , 

३ ) श्री . प्रमोद 

मोहनदास शहा , 

४ ) श्री . श्रीकृष्ण 

मोहनदास शहा , 

५ ) सौ . किरण 

रा . ४३३ , गणपती 

प्रमोद शहा , 

आळी , वाई . 

६ ) श्री . राजेंद्र 

रा . २४०१ , 

संपत गायकवाड . 

सोनगिरवाडी , वाई . 

( शेरा . - ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) 

वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये २,७५,३४६ ( अक्षरी रुपये दोन लाख पंचाहत्तर हजार तीनशे शेहेचाळीस फक्त ) 
+ व्याज + सरचार्ज आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वर उल्लेख केलेली मालमत्ता 
जप्त करून विक्रीस काढण्यात येईल . 

संदीप वासुदेव बाचल , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . - जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , 
तालुका वाई , जिल्हा सातारा . 

वाई , २२ ऑक्टोबर २०२१ . 

आदेश ( २६४ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे 

क्रमांक वसुली / स्थावर जप्ती / २७८ / सन २०२१-२२ . - ज्याअर्थी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने कर्जदार 
अहजद अब्दुलरहिमान इनामदार व जामिनदार यांचेविरुद्ध मे . उपनिबंधक ( परसेवा ) , सहकारी संस्था , सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ अंतर्गत 
वसुली दाखला क्रमांक २३६ / २०२१-२०२२ , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी , मी , श्री . विजय किसन लोखंडे , वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा द्वारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा 


७५ 


७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा 
बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , शाखा पाचवड या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

पत्ता 

मिळकतीचे वर्णन 

क्षेत्र 

हिस्सा 

वसुली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 

ज्या पक्षकारांविरुद्ध 
वसुली दाखला आहे 

गट नंबर / सिटी सर्व्हे नंबर 

त्यांचे नाव 

१ 

२ 

३ 

६ 

१ ) अमजद अब्दुल 

अमजद 

रा . २० ९ १ , फुलेनगर , 
वाई , ता . वाई , 

अब्दुल 

वसुली दाखला 
क्र . २३६ / २०-२१ , 
दि . १७ नोव्हेंबर 
२०२१ , 
कर्ज खाते नं . 

रहिमान 

जि . सातारा . 
रा . २० ९ १ , फुलेनगर , 
वाई , ता . वाई , 

२ ) सोहेल हरुण 
इनामदार , 

१ ) मौजे रविवार पेठ , वाई , ता . वाई , 
जि . सातारा येथील सि . स . नं . २०१७ , क्षेत्र 
२७७.६ चौ . मी . यावर बांधलेल्या साई नुर 
अपार्टमेंट मधील पहिल्या मजल्यावरील 
फ्लॅट नं . १ , क्षेत्र ४८.३४ चौ . मी . अशी 
अमजद अब्दुल रहिमान इनामदार यांची 
संपूर्ण मिळकत . 

इमानदार , 

लियाकत 

३/१७१/४१ . 

जि . सातारा . 

अब्दुल 

३ ) लियाकत अब्दुल 

रहिमान 

रहिम इनामदार . 

रा . २० ९ १ , फुलेनगर , 
वाई , ता . वाई , 
जि . सातारा . 

हे . ४१.५० इनामदार 

यांचा 

२ ) मौजे वाई ग्रामीण , ता . वाई येथील 
मिळकत याचा गट नं . ४३१/४ , क्षेत्र ० हे . 
८३ आर पैकी क्षेत्र ० हे . ४१.५० आर व 
त्यामधील तदंगभूत वस्तूंसह अशी लियाकत 

हिस्सा . 

अब्दुल रहिमान इनामदार यांची संपूर्ण मिळकत . 

( शेरा .. ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) 

वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये ८,७१,५०१ ( अक्षरी रुपये आठ लाख एक्काहत्तर हजार पाचशे एक फक्त ) 
+ व्याज ( १ ऑगस्ट २०२१ पासून पुढे ) + सरचार्ज आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही 
तर वर उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करून विक्रीस काढण्यात येईल . 

विजय किसन लोखंडे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . – जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , 
तालुका वाई , जिल्हा सातारा . 

वाई , १८ जानेवारी २०२२ . 

आदेश ( २६५ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे 

क्रमांक वसुली / स्थावर जप्ती / २५५ / सन २०२१-२२ . - ज्याअर्थी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने कर्जदार 
श्री . सुर्यकांत आनंदराव पवार व जामिनदार यांचेविरुद्ध मे . उपनिबंधक ( परसेवा ) , सहकारी संस्था , सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ अंतर्गत वसुली 
दाखला क्रमांक २५८ / २०२१-२०२२ , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 


रहिमान इनामदार , 


हे , 


आर 


४८.३४ 

चौ . मी . 


० 

आर 


शके १ ९ ४४ 

७७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

त्याअर्थी , मी , श्री . विजय किसन लोखंडे , वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा द्वारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा 
बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , शाखा पाचवड या बँकेच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
परिशिष्ट 

मिळकतीचे वर्णन 

हिस्सा 

पत्ता 

वसुली दाखला 
क्रमांक व 

ज्या पक्षकारांविरुद्ध 
वसुली दाखला आहे 

क्षेत्र 
हे . आर 

गट नंबर / सिटी सर्व्हे नंबर 

दिनांक 

त्यांचे नाव 

४ 

५ 

६ 

१ 

२ 

१ ) श्री . सुर्यकांत 

रा , उडतारे , ता , वाई , १ ) मौजे खेड , ता . जि . सातारा येथील 

९ १५ 

वसुली दाखला 
क्र . २५८ / २१-२२ , 

चौ . फूट 

सुर्यकांत 
आनंदराव 
पवार 

जि . सातारा . 

रा . पाचवड , ता . वाई , 

आनंदराव पवार , 
दि . १७ नोव्हेंबर २ ) सौ . ज्योती भारत 
गायकवाड , 
३ ) श्री . मोहन गणपत 

यांची संपूर्ण 

जि . 

सातारा . 

मिळकत . 

२०२१ , 
कर्ज खाते क्र . 
३/१६६/१०६६ . 

रा . पाचवड , ता . वाई , 

बिनशेती मिळकत याचा स.नं. १३१ / ब , 
आदर्शविश्व / आदर्श वास्तू नि . पा . लि . 
मध्ये बांधलेल्या राजगड या आर . सी . सी . 
इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट 
नं . ३०२ यांचे क्षेत्र ९ १५ चौ . फूट याचा ग्रा . पं . 
मि . नं . १० त्यावरील तदंगभूत वस्तूंसह अशी 
सुर्यकांत आनंदराव पवार यांची संपूर्ण मिळकत . 

जि . 

चव्हाण . 

सातारा . 

( शेरा . - ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) 

वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये ९ , १२,५२२ ( अक्षरी रुपये नऊ लाख बारा हजार पाचशे बावीस फक्त ) + व्याज 
( १ ऑगस्ट २०२१ पासून पुढे ) + सरचार्ज आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर 
वर उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करून विक्रीस काढण्यात येईल . 

विजय किसन लोखंडे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा.– जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , 
तालुका वाई , जिल्हा सातारा . 

वाई ( सातारा ) , ३० डिसेंबर २०२१ . 

आदेश ( २६६ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे 

क्रमांक वसुली / स्थावर जप्ती / ३६१ / सन २०२१-२२ . - ज्याअर्थी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने कर्जदार 
श्री . अक्षय शंकर जाधव व जामिनदार यांचेविरुद्ध मे . उपनिबंधक ( परसेवा ) , सहकारी संस्था , सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ अंतर्गत वसुली दाखला 
क्रमांक ३ ९ २ / २०२१-२०२२ , दिनांक २८ जानेवारी २०२२ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी , मी , श्री . विजय किसन लोखंडे , वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा द्वारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा 
बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , शाखा वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


७८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

पत्ता 

मिळकतीचे वर्णन 

हिस्सा 

वसुली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 

ज्या पक्षकारांविरुद्ध 
वसुली दाखला आहे 

क्षेत्र 
हे , 
आर 

गट नंबर / सिटी सर्व्हे नंबर 

त्यांचे नाव 

१ 

२ 

४ 

६ 

वसुली दाखला १ ) शंकर आनंदराव 

रा . मु . पो . शेंदुरजणे , 

पूर्वेस : अशोक गुलाब जाधव 
यांची मिळकत . 

क्र . ३ ९ २ / २१-२२ , जाधव . 

ता . वाई , जि . सातारा 

दि . २८ जानेवारी २ ) संदिप गणपत 
२०२२ , भोसले . 

रा . मु . पो . शेंदुरजणे , 
ता . वाई , जि . सातारा . 

अ ) मौजे वाई ग्रामीण , ता . वाई , ९ ८ आर 
जि . सातारा येथील शेतजमीन 
याचा भूमापन गट नं . ४७४/४ 
क्षेत्र ० हे . ९ ८ आर यामधील 
शंकर आनंदराव जाधव यांचे 
क्षेत्र ० हे , ४२.८७ आर अशी 
संपूर्ण मिळकत . 

कर्ज खाते नं . 

१६१/२३४४४ . 

पश्चिमेस : शामराव मानाजी 
राजापुरे यांची मिळकत . 
दक्षिणेस : सुभाष मारुती 
राजापुरे यांची मिळकत . 
उत्तरेस : शामाराव मानाजी 
राजापुरे यांची मिळकत . 
मुबारक हसन पठाण यांची 
मालकीची संपूर्ण मिळकत . 

३ ) मुबारक हसन 

रा . मु . पो . शेंदुरजणे , 
ता . वाई , जि . सातारा 

पठाण . 

आ ) मौजे शेंदुरजणे , ता . वाई , 
जि . सातारा येथील गट नंबर 
४३२ क्षेत्र ० हे . २१ आर पैकी 
० हे . १५.७५ आर व त्यावरील 
सर्व तदंगभूत वस्तूंसह दरोबस्त 
मिळकत अशी मुबारक हसन 
पठाण यांची मालकीची संपूर्ण 
मिळकत . 

( शेरा . – ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) 

वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये १५ , ७० , १७२ ( अक्षरी रुपये पंधरा लाख सत्तर हजार एकशे बहात्तर फक्त ) 
+ व्याज ( १ सप्टेंबर २०२१ पासून पुढे ) + सरचार्ज आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही 
तर वर उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करून विक्रीस काढण्यात येईल . 

विजय किसन लोखंडे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . – जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , 
तालुका वाई , जिल्हा सातारा . 

वाइ , १६ मार्च २०२२ . 

आदेश ( २६७ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे 

क्रमांक वसुली / स्थावर जप्ती / ३५ ९ / सन २०२१-२२ . – ज्याअर्थी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने कर्जदार 
श्री . अक्षय शंकर जाधव व जामिनदार यांचेविरुद्ध मे . उपनिबंधक ( परसेवा ) , सहकारी संस्था , सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ अंतर्गत वसुली दाखला 
क्रमांक ३ ९ १ / २०२१-२०२२ , दिनांक २८ जानेवारी २०२२ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी , मी , श्री . विजय किसन लोखंडे , वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा द्वारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा 
बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , शाखा वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


२१ आर 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

पत्ता 

मिळकतीचे वर्णन 

हिस्सा 

वसुली दाखला 
क्रमांक व 

ज्या पक्षकारांविरुद्ध 
वसुली दाखला आहे 

क्षेत्र 
हे . आर 

गट नंबर / सिटी सर्व्हे नंबर 

दिनांक 

त्यांचे नाव 
२ 

१ 

वसुली दाखला 

१ ) अक्षय शंकर 

रा . मु . पो . शेंदुरजणे , 

अ ) मौजे शेंदुरजणे , ता . वाई , ७० आर पूर्वेस : आप्पासाहेब जि . जगताप 
यांची मिळकत . 

क्र . ३ ९ १ / २१-२२ , जाधव , 

ता . वाई , जि . सातारा . 

जि . सातारा येथील शेतजमीन 

दि . २८ जानेवारी २ ) शंकर आनंदराव 

रा . मु . पो . शेंदुरजणे , 
ता . वाई , जि . सातारा . 

याचा भूमापन गट नं . ४३४ , 
क्षेत्र ० हे . ७० आर यामधील 

२०२२ . 

जाधव , 

कर्ज खाते नं . 
१६१/२३४४५ . 

३ ) राजेंद्र आनंदराव रा . मु . पो . शेंदुरजणे , 
ता . वाई , जि . सातारा . 

पश्चिमेस : ग्रामपंचायत रस्ता . 
दक्षिणेस : संदिप प्रकाश जाधव 
यांची मिळकत . 
उत्तरेस : अशोक गुलाबराव 
जाधव यांची मिळकत . 

अक्षय शंकर जाधव यांचे 
क्षेत्र ० हे . १७.५० आर अशी 
संपूर्ण मिळकत . 

जाधव , 

४ ) मुबारक हसन 

रा . मु . पो . शेंदुरजणे , 

पठाण , 

ता . वाई , जि . सातारा 

५ ) संदिप गणपत 

रा . मु . पो . शेंदुरजणे , 

भोसले . 

ता . वाई , जि . सातारा . 

( शेरा . ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) 

वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये १४,८६,१६१ ( अक्षरी रुपये चौदा लाख शहाऐंशी हजार एकशे एकसष्ठ फक्त ) 
+ व्याज ( १ सप्टेंबर २०२१ पासून पुढे ) + सरचार्ज आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही 
तर वर उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करून विक्रीस काढण्यात येईल . 

विजय किसन लोखंडे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . – जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , 
तालुका वाई , जिल्हा सातारा . 

वाई , १५ मार्च २०२२ . 

आदेश ( २६८ ) 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे 

क्रमांक वसुली / स्थावर जप्ती / ३३६ / सन २०२१-२२ . – ज्याअर्थी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने कर्जदार 
श्री . प्रदिप उत्तम शिंगटे व जामिनदार यांचेविरुद्ध मे . उपनिबंधक ( परसेवा ) , सहकारी संस्था , सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ अंतर्गत वसुली दाखला 
क्रमांक २५७ / २०२१-२०२२ , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

चे कलम 

त्याअर्थी , मी , श्री . विजय किसन लोखंडे , वसुली अधिकारी , जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , जिल्हा सातारा द्वारा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा 
बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , शाखा पाचवड या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


७ ९ 


८० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

मालमत्तेचे वर्णन 

परिशिष्ट 

वसुली दाखला 

पत्ता 

मिळकतीचे वर्णन 

क्षेत्र 

ज्या पक्षकारांविरुद्ध 
वसुली दाखला आहे 

क्रमांक व 

गट नंबर / सिटी सर्व्हे नंबर 

हे . आर 

दिनांक 

त्यांचे नाव 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

वसुली दाखला 
क्र . २५७ / २१-२२ , 
दि . १७ नोव्हेंबर 
२०२१ , 
कर्ज खाते क्र . 

१ ) श्री . प्रदिप उत्तम 
शिंगटे , 
२ ) मनोहर बाजीराव 
गुळंबकर , 

रा . मु . पो . मर्ढे , 
ता . जि . सातारा . 
रा . मु . पो . वेलंग , 
ता . वाई , जि . सातारा . 

अ ) मौजे मर्ढे , ता . जि . सातारा येथील 
शेतजमीन याचा भूमापन . 
० 

६० आर 
२५ आर 

६ ९ आर 

३ / १६१ / २३०० ९ . 

३ ) छाया प्रदिप शिंगटे 

रा . मु . पो . मर्ढे , 
ता . जि . सातारा . 

१ ) गट नं . ८१८ क्षेत्र हे ६० आर 
२ ) गट नं . ९ ४ ९ क्षेत्र ० हे . २५ आर 
३ ) गट नं . ९ ३२ क्षेत्र ० हे . ६ ९ आर 
यामधील प्रदिप उत्तम शिंगटे यांचा 
संपूर्ण हिस्सा अशी संपूर्ण मिळकत 
४ ) गट नं . ६७१ क्षेत्र ० हे . ५२ आर 
पो . ख . ० हे , ०१ आर 

५३ आर 

o 

रा . मु . पो . मर्ढे , 

१ हे . 

४ ) उत्तम पांडुरंग 
शिंगटे , 

४६ आर 

ता . जि . सातारा . 

५ ) गट नं . ६ ९ १ क्षेत्र १ हे . ४५ आर 
पो . ख . ० हे . 
०१ आर 
यामधील उत्तम पांडुरंग शिंगटे यांचा 
संपूर्ण हिस्सा अशी संपूर्ण मिळकत 
आ ) मौजे मर्ढे , ता . जि . सातारा येथील 
ग्रा . पं . हद्दीतील मिळकत याचा मिळकत 
नं . ५० , क्षेत्र १२१०.५ चौ . फूट अशी 
संपूर्ण उत्तम पांडुरंग शिंगटे व प्रदिप 
उत्तम शिंगटे यांची मिळकत . 

१२१०. ५ फूट 

( शेरा .. ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) 

वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये २,३३,५२३ ( अक्षरी रुपये दोन लाख तेहतीस हजार पाचशे तेवीस फक्त ) + व्याज 
( १ मार्च २०२२ पासून पुढे ) + सरचार्ज आणि कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर वर 
उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करून विक्रीस काढण्यात येईल . 

विजय किसन लोखंडे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा . - जनता अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , वाई , 
तालुका वाई , जिल्हा सातारा . 

वाई , ७ मार्च २०२२ . 

आदेश ( २६ ९ ) 

क्रमांक वि.व.अ. / म.स . का . क . १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्ती / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ज्योती 
प्रमोद पाटील , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देते की , 
श्री . गोरक्षनाथ फक्कड कदम ( लवादी थकबाकीदार ) व त्यांचे जामिनदार यांचेकडील श्री सदगुरु नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , आकुर्डी , 
ता . हवेली , जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये १५,०१,४४४ व रक्कम रुपये ९ , ५१,६३५ वर दिनांक १ जानेवारी २०१७ पासून पुढे १५ टक्के व्याज , 
वसुली खर्च इत्यादी सह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेगांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर 


हिस्सा 

६ 

उत्तम 

पांडुरंग 

शिंगटे 

व 

प्रदिप 

उत्तम 

शिंगटे 

यांचा 
हिस्सा . 


शके १ ९ ४४ 

८१ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 
बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे / शेतजमिनीचे वर्णन 

अ ) गाव मौजे तळवडे , ता . हवेली , जि . पुणे येथील गट नंबर २०५ मधील क्षेत्र ०० हे . ०.०० ९ ३ आर पैकी हिश्श्यापुरते क्षेत्र व त्यावरील 
बांधकाम . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री सदगुरु नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , आकुर्डी , ता . हवेली , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेच जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 

ज्योती प्रमोद पाटील , 
वसुली अधिकारी , 

श्री सदगुरु नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , आकुर्डी , 
ता . हवेली , जि . पुणे . 

पुणे , २ मार्च २०२२ . 

कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 

जाहीर नोटिस 

क्रमांक सपोआ / म.स. / कोथरूड विभाग / २३०७ / २०२२ - सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात येते की , सोबतच्या तक्त्यात दर्शविलेल्या व्यक्ती 
अकस्मात मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत कोथरूड / वारजे माळवाडी / उत्तमनगर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ प्रकरणांचे चौकशी अहवाल आमचे कार्यालयास सादर केला आहे . तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर 
दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी . मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारींचा विचार केला जाणार नाही . वरील मुदतीत कोणाचीही 
तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही असे ग्राह्य धरून कोथरूड / वारजे माळवाडी / उत्तमनगर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करण्यात येईल . 

परिशिष्ट 

कोथरूड पोलीस स्टेशन 

अ . 

आवक नंबर 

अ . म . 

मयत व्यक्तीचे नाव 

मयत 

मयताचे मरणाचे 

क्र . 

स्टेशन 

रजि . नं . 

समरी 

कारण 

१ 

२ 

३ 

६ 

७ 

१६/२०२२ 

११५/२०२१ 

नैसर्गिक 

नियम वयोमानानुसार 

२ 

७६/२०२२ 

६६/२०२१ 

आत्महत्या 

गळफास 

३ ७७/२०२२ 

९ ४ / २०२१ 

नैसर्गिक 

डायबेटिस 

४ 

७८/२०२२ 

१५/२०२१ 

नैसर्गिक 

Pulmonary Oedema with 

intro olveoar haemonrrhage 
( natural ) . 

७ ९ / २०२२ 

११७/२०२१ 

नैसर्गिक 

श्वास घेण्यास त्रास 

९ ० / २०२२ 

६४/२०२१ 

आत्महत्या 

गळफास 

९ २ / २०२२ 

२६/२०२२ 

नैसर्गिक 

जंतूसंसर्ग 

९ ६ / २०२२ 

१०२/२०२१ 

आत्महत्या 

गळफास 


१ 


६ 

७ 

८ 


मालती गोविंद दीक्षित 

किशोर विष्णू लोंढे 

सीमा विलास जावळे 

पूनम गणपत सुतार 

राहुल श्री वल्लभ वत्सराज 

तेजश्री विश्वास चंदनशीव 

भारत 

राजेंद्र लक्ष्मण विटकर 


मयताचे 

वय 

५ 

९ ४ वर्षे 

३५ वर्षे 

५५ वर्षे 

३४ वर्षे 

४७ वर्षे 

२३ वर्षे 

६० वर्षे 

५३ वर्षे 


८२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -- चालू 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

वारजे माळवाडी पोलीस स्टेशन 

१०२/२०२२ 

१०७/२०१८ 

५३ वर्षे 

आत्महत्या 

महानंदा गणपती मुडे 
सतीश रामचंद्र साळुंखे 

गळफास 

२५७/२०२१ 

९ ८ / २०२० 

३५ वर्षे अपघाती 

हेड इनज्युरी 

२६५/२०२१ 

२६/२०२१ 

गेनबा धोंडिबा बाळगे 

९ २ वर्षे 

आत्महत्या 

गळफास 

२ ९९ / २०२१ 

११ / २०१ ९ 

सखाराम आनंदा रोकडे 

५० वर्षे 

आत्महत्या 

गळफास 

४११/२०२१ 

४६/२०२० 

डिंगबर किसन मोहिते 

३५ वर्षे 

आत्महत्या 

गळफास 

४३ ९ / २०२१ 

४४/२०२१ 

एक बेबी / पायल धनाजी जाधव 

१ दिवस नैसर्गिक 

मुदतपूर्व प्रसूती 

१५ 

२/२०२२ 

३८/२०२१ 

पायल धिरज मोहिते 

२६ वर्षे 

आत्महत्या 

गळफास 

१६ 

४/२०२२ 

६६/२०२१ 

संगीता हरिश्चंद्र सांळुखे 

५० वर्षे 

नैसर्गिक 

हृदयाला होल 

१७ 

८०/२०२२ 

१२८/२०२१ 

चंद्रकांत सौरप्पा पल्ला 

२८ वर्षे 

नैसर्गिक 

हृदयविकार 

१८ 

८१/२०२२ ८५/२०२१ 

प्रकाश गंपू हावगोळ 

२१ वर्षे 

आत्महत्या 

विषारी औषध प्राशन करून मयत 

१ ९ 

८२/२०२२ 

३७/२०२२ 

स्वप्निल हनुमंत भोसले 

३१ वर्षे नैसर्गिक 

गळफास 

२० 

८३/२०२२ 

६१/२०२१ 

अजय शांताराम विचार 

४३ वर्षे 

आत्महत्या 

गळफास 

२१ 

८४/२०२२ 

१०३/२०२१ 

३५ वर्षे 

आत्महत्या 

दिनेश दत्तात्रय महाडीक 
उत्कर्षा बाळू भालेराव 

गळफास 

२२ 

८५/२०२२ 

२७/२०२२ 

२ ९ वर्षे 

आत्महत्या 

गळफास 

२३ 

८६/२०२२ 

६६/२०२१ 

२६ वर्षे 

अपघाती 

भाजल्याने 

सौ . वैष्णवी राकेश ताकतोडे 
बळीराम लक्ष्मण धोपटे 

२४ 

८७/२०२२ ४/२०२२ 

२३ वर्षे 

नैसर्गिक 

हृदयविकार 

२५ 

९ १ / २०२२ 

विश्वास त्रिंबकराव चव्हाण 

५७ वर्षे 

आत्महत्या 

गळफास 

२६ 

९ ३ / २०२२ 

५५ वर्षे 

नैसर्गिक 

पदमसिंग पूर्णाजी जगताप 
अभिषेक किरण माने 

छातीत चमक 

२७ 

९ ४ / २०२२ 

३० वर्षे 

नैसर्गिक 

हाडाचा टी बी 

२८ 

९ ५ / २०२२ 

४८ वर्षे 

नैसर्गिक 

हृदयविकार 

पप्पुराम मांगीलाल प्रजापती 
सोमनाथ बाबू घोळवे 

२ ९ 

९ ७ / २०२२ 

७३ वर्षे 

नैसर्गिक 

नियत वयोमानानुसार 

३० 

९ ८ / २०२२ 

बेवारस पुरुष जातीचे मयत 

५६ वर्षे 

नैसर्गिक 

Bilateral pulmonary 
Consolidation . 

३१ ७२/२०२२ 

मयूर तानाजी साळुंके 

आत्महत्या 

गळफास 

३२ 

७३/२०२२ 

संतोष अशोक कासार 

आत्महत्या 

गळफास 

३३ 

७४/२०२२ 

हर्षदीप प्रदीप जाधव 

अपघाती 

भाजल्याने 

३४ 

७५/२०२२ 

राधादेवी लखनलाल बर्नवाल 

नैसर्गिक 

किडणीचा त्रास 

३५ 

९९ / २०२२ 

सचिन सुभाष गोडांबे 

आत्महत्या 

गळफास 

३६ 

१०० / २०२२ 

विजय शातांराम जाधव 

नैसर्गिक 

रक्तदोष 

३७ 

१०१/२०२२ 

संतोष नारायण देवकर 

नैसर्गिक 

हृदयविकार 

पुणे , ३१ मे २०२२ . 


९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१४७/२०२१ 

२६/२०२२ 

१२५/२०२१ 

९९ / २०२१ 

१२३/२०२१ 

७०/२०२१ 

३६/२०२१ 

१४/२०२२ 

४६/२०२२ 

३४/२०२१ 

५४/२०२१ 

८/२०२२ 

४४/२०२१ 


उत्तमनगर पोलीस स्टेशन 


३२ वर्षे 

वर्षे 


१ वर्ष 

८० वर्षे 

३५ वर्षे 

६३ वर्षे 

४४ वर्षे 


रुक्मिणी गलंडे , 

कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 

कोथरूड विभाग , पुणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

८३ 

सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक सपोआ / सिंहगड रोड / २३६ ९ / २०२२ .-- सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात येते की , सोबतच्या तक्त्यात दर्शविलेल्या व्यक्ती 
अकस्मात मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत सिंहगड रोड पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी फौजदारी दंड 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ प्रकरणांचे चौकशी अहवाल आमचे कार्यालयास सादर केला आहे . तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर 
दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मुत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी . मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारींचा विचार केला जाणार नाही . 
वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मुत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही , असे ग्राह्य धरून सिंहगड रोड पोलीस 
स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करण्यात येईल . 

सिंहगड रोड पोलीस स्टेशन 

अ.क्र . 

मयताचे नाव 

मयताचे वय 

मयत समरी 

अ.म.रजि नंबर 
२ 

मयताचे मरणाचे कारण 
६ 

१ 

४ 

३ 
चांगदेव ज्ञानदेव गिरमे 

१ 

१७२/२०२१ 

४ ९ वर्षे 

नैसर्गिक 

Ischaemic Heart Disease 
( Natural ) . 

२ 

११६/२०२१ 

आर्या संतोष कदम 

नैसर्गिक 

Pulmonary edema Epithelioid 

angiomyolipoma of kindney 
( Natural ) . 

३ 

८ ९ / २०२१ 

अशोक भिकाजी शिंदे 

नैसर्गिक 

Coronary artery disease 
( Natural ) . 

४ 

१३ ९ / २०२१ 

रोहित राजाराम बर्गे 

आत्महत्या 

Asphyxia due to hanging 

५ 

१५४/२०२१ 

सौ . दिपाली शिवदास हेरे 

आत्महत्या 

Asphyxia due to hanging 

६ 

२१४/२०२१ 

कृष्णकांत भाऊसाहेब चाकणकर 

Asphyxia due to hanging 

आत्महत्या 
नैसर्गिक 

७ 

१२६/२०२० 

एक अनोळखी पुरुष 

Undetermined due to 

decomposition . 

८ 

१ ९९ / २०२१ 

महेंद्र गणपत पायगुडे 

आत्महत्या 

Death due to Drowning 

९ २१२/२०२१ 

सुरज सिताराम सरपाले 

नैसर्गिक 

Pulmonary consolidation and 
abscess with renal 

microobscess ( Natural ) . 

१० ८८/२०२१ 

प्रेमलाल राजेश जावळकर 

३५ वर्षे 

नैसर्गिक 

Acute myocardial infarction 
( Natural ) . 

सुनील पवार , 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
सिंहगड रोड विभाग , पुणे शहर . 

पुणे , ८ जून २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक सपोआ / सिंहगड रोड / २३६७ / २०२२ .-- सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात येते की , सोबतच्या तक्त्यात दर्शविलेल्या व्यक्ती 
अकस्मात मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत अंलकार पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ प्रकरणांचे चौकशी अहवाल आमचे कार्यालयास सादर केला आहे . तरी मयत इसम त्यांचे नांवासमोर दर्शविलेल्या 
कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मुत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी . मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारींचा विचार केला जाणार नाही . वरील 
मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मुत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही , असे ग्राह्य धरून अंलकार पोलीस स्टेशनचे 
प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करण्यात येईल . 


१३ वर्षे 


४५ वर्षे 


२१ वर्षे 

२८ वर्षे 

३२ वर्षे 

अंदाजे ४० वर्षे 

५६ वर्षे 

२७ वर्षे 


८४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

अंलकार पोलीस स्टेशन पुणे 

अ.म. रजि नंबर 

मयताचे नाव 

मयताचे वय 

मयत समरी 

मयताचे मरणाचे कारण 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

१ 

०६/२०२२ 

रिया मनोज कोहोक 

१ ९ वर्षे 

आत्महत्या 

Death due to multiple 
injuries . 

सुनील पवार , 

सहायक पोलीस आयुक्त , 

सिंहगड रोड विभाग , पुणे शहर . 

पुणे , ८ जून २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक सपोआ / सिंहगड रोड / २३६८ / २०२२ .-- सर्व लोकांना या अधिसूचनेव्दारे कळविण्यात येते की , सोबतच्या तक्त्यात दर्शविलेल्या व्यक्ती 
अकस्मात मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत दत्तवाडी पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता १ ९ ७३ चे कलम १७४ प्रकरणांचे चौकशी अहवाल आमचे कार्यालयास सादर केला आहे . तरी मयत इसम त्यांचे नांवासमोर दर्शविलेल्या 
कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मुत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी . मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारींचा विचार केला जाणार नाही . वरील 
मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मुत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही , असे ग्राह्य धरून दत्तवाडी पोलीस स्टेशनचे 
प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करण्यात येईल . 

दत्तवाडी पोलीस स्टेशन पुणे 

अ.क्र . 

मयताचे वय 

मयताचे मरणाचे कारण 

अ.म. रजि नंबर 
२ 

मयताचे नाव 
३ 

मयत समरी 
५ 

४ 

६ 

( मे २०२२ ) 

१ 

९ ५ / २०२१ 

पुनम भरत भालेराव 

३४ वर्षे 

आत्महत्या 

Asphyxia due to Hanging 

१२ ९ / २०२१ 

दिगंबर दत्तात्रय दांडेकर 

५८ वर्षे 

नैसर्गिक 

Pulmonary edema with 

focal intra- alveolar 

haemorrhage ( Natural ) . 

१२५/२०२१ 

भाऊ अमृत मगर 

नैसर्गिक 

Ischaemic Heart Disease 
( Natural ) . 

१०३/२०२१ 

विनोद काशिनाथ वैराट 

आत्महत्या 

Asphyxia due to Hanging 

६०/२०२० 

विजेंद्र सदु महाडिक 

अपघाती 

Death due to Electrocation 

०५/२०२२ 

सुवर्णा साधु कोळेकर 

नैसर्गिक 

Coronary artery disease . 
( Natural ) . 

०१/२०२२ 

शंकर प्रकाश साठे 

नैसर्गिक 

Liver Cirrhosis 

३१/२०२२ 

आश्विनी समीर ढावरे 

नैसर्गिक 

Septicemia in a known case 
carcinoma esophagus . 

२ ९ / २०२२ 

समीर दिलीप चवतमहाल 

नैसर्गिक 

Liver Cirrhosis with its 
complications . 


अ.क्र . 

१ 


२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 


९ 


५७ वर्षे 


३८ वर्षे 

२३ वर्षे 


३८ वर्षे 


२६ वर्षे 

( जून २०२२ ) 

३० वर्षे 


३५ वर्षे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ ते आषाढ १ , 

शके १ ९ ४४ 

८५ 

परिशिष्ट-- चालू 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

( जून २०२२ ) 

१० 

३० वर्षे 

अपघाती 

Head Injury 

३० / २०२२ 
११३/२०२१ 

११ 

वेनिसा कृष्णा माने 
बी / ओ मनिषा राहुल वर्मा 
( स्त्री जातीचे ) 

१५ दिवस 

नैसर्गिक 

Pulmonary edema with 
intra- alveolar haemorrhage 
( Natural ) . 

१२ 

१२२/२०२१ 

०५ दिवस 

नैसर्गिक 

Meningitis ( Natural ) 

बी / ओ पुनम दिलीप कोळेकर 
( स्त्री जातीचे ) 
अंकिता अजय जाधव 

१३ 

१३१/२०२१ 

२७ वर्षे 

नैसर्गिक 

Chronic pyelonephritis with 
pulmonary edema ( Natural ) . 

सुनील पवार , 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
सिंहगड रोड विभाग , पुणे शहर . 

पुणे , ८ जून २०२२ . 

शुद्धिपत्रक 

क्रमांक सपोआ / म.स. / वानवडी विभाग / ३८३८ / शुद्धिपत्रक / २०२२ .-- सहायक पोलीस आयुक्त , वानवडी विभाग , पुणे शहर यांचेकडील जाहीर 
नोटिस क्रमांक सपोआ / वानवडी / गोपनीय जावक क्रमांक ७१ / २०२२ , दिनांक २ डिसेंबर २०२१ अन्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , 
कलम १७४ अन्वये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , वानवडी पोलीस स्टेशनकडील अकस्मात मयतबाबतचा अहवाल महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग 
एक - पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये गुरुवार ते बुधवार , दिनांक २१ ते २७ एप्रिल २०२२ रोजी पृष्ठे १६ ते १७ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . त्यामध्ये 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात यावी . 

परिशिष्ट 
वानवडी पोलीस स्टेशन 

या ऐवजी 

अ.क्र . 

अ.म. रजि 

मयताचे नाव 

वय 

मयत 

मयत 

मयताचे कारण 

नंबर 

दिनांक 

समरी 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

१ 

२१/२०२१ पुजा लहु चव्हाण 

२१ 

०८-०२-२०२१ 

आत्महत्या अथवा 
अपघाती 

Head injury with injury to spine 
organs preserved for chemical 
analysis and histopathological 
examination . 

असे वाचावे 

अ.क्र . 

अ.म. रजि 

मयताचे नाव 

वय 

मयत 

मयत 

मयताचे कारण 

नंबर 

दिनांक 

समरी 

२ 

३ 

४ 

६ 

७ 

५ 
०८-०२-२०२१ 

१ 

२१/२०२१ पुजा लहु चव्हाण 

२१ 

आत्महत्या अथवा 
अपघाती 

Head injury with injury to spine 
with alcohol intoxication . 

राजेंद्र गलांडे , 
सहायक पोलीस आयुक्त , 
वानवडी विभाग , पुणे शहर . 

पुणे ( वानवडी विभाग ) , ८ जून २०२२ . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


